( १०६ ) 


किंमतवान्‌ अंगठी बघून त्या वाण्यानें ताडिलें कीं, हा कोणी तरी मोठ्या घराण्यां- 
तला मनुष्य असून कांहीं प्रसंगामुळे अशा स्थितीस आला आहे. हणून त्याणें पु- 
थ्वीराजाकडे विशेष चोकशी केली. तेव्हां त्याला समजलें कीं, हा राजपुत्र असून 
क्षात्रबीजाचा आहे. ह्मणून त्याणें त्याला ऑँश्रय देऊन अश्ली मसलत दिली कीं, 
: हृह्हीं अरवली डोंगरांतील मेणा जातीच्या रानटी भिललांनीं फार देगा मांडिला 
आहे, तर त्यांचें पारिपत्य केल्यास गोदवाडची बराच भाग जो त्या लोकांकडे आहे 
तो तुझह्ाांस मिळेल, ' परंतु त्या वाण्याच्या ह्या मसलतीप्रमाणें गोष्ट व्हावी कशी १ 
असा प्रथ्वीराज विचार करीत असतां त्या वॉण्यानं पुढील युक्ति सुचविली:--गो द- 
वाडचा राजा हा त्या मेणा लोकांचाच मुख्य असून त्याला रावत असें ह्मणत. त्या 
रावताजवळ चाकरीस राहण्याची त्याणें त्याला मसलत दिली. त्याप्रमाणें तो त्या 
रावताकडे जाऊन त्याणें आपलें नांव त्याच्या घोडेखारांत दाखल केलं. पुढें अ- 
हीरिया नांवाचा त्या लोकांचा सण आला, त्या दिवशीं सेन्यांतील सर्व लोकांस 
सुटी देऊन त्याच्या त्यांच्या कुटुंबांत जाऊन त्यांगीं तो दिवस घालवावा अशी रोति 
होती, त्याप्रमाणं सर्व लोकांस सुटी मिळाली व ते लोक जिकडच्या तिकडे आपल्या 
घरीं गेले, ही संधि बघून प्रथ्वीराजानें नांदोलच्या नगरद्दारावर आपले विश्वासु 
रजपूत ठेवून शहरांतही जिकडे तिकडे रजपुतांचे पाहरे बसविले, आणि त्यांच्या 
राजास धरून झाडाला गच्च बांधून सर्व शहर आपले ताब्यांत घेतलें. ही बातमी 
लोकरच मेणा लोकांत पसरून ते घाबरून गेले व आपआपल्या घोड्यांवर बसून 
डोगरांत आसरा घेण्याकरिता चालले, तों प्रथ्वीराजानृ, भोंबतालीं सर्वच आग 
लावून दिल्यामुळे, त्यांस गांवातून बाहेर पडण्यास एकच बाट होती तिकडून, ते सु- 
टून जाऊं लागले. पण तेथें प्रथ्वीराजाचे लोक त्यांचा संहार करण्यास सज्ज होते, 
त्यांणीं त्यांस ठार केलें, ह्याप्रमाणे मेणा लोकांचं मुख्य ठिकाण त्याणें आपल्या 
ताब्यांत घेऊन पुढें ह्याच प्रमाणें हळू हळू बहुत करून सर्व गोदवाड प्रांत आपल्या 
हस्तगत करून घेतला, ह्या वळीं सद्दा सोळंखी नांवाचा पट्टणचा एक मनुष्य, 
पट्टण उजाड झाल्यावर तेथून निघून नांदोळ येथें येऊन राहिला होता, तोही 
प्रथ्वीराजास मिळाल्यामुळें प्रथ्वीराजास चांगला जोर आला होता. व त्याणें प्रथ्वी- 
राजास अनेक प्रकारचें साह्य करून त्याचा अभिमान धरिला होता. ह्या प्रांतांतील 
मूळचे लोक मेणा हेच असून पुढें रजपूत लोकांनीं आपल्या शोर्यानें त्यांस तेथून 
घालवून आपण त्या प्रांताचे मालक बनले. 


ह्याप्रमाणे पृथ्वीराज बापापासून ज्या उमेदीनें बाहेर पडला होता ती उमेद ल्याणें 
ह क्टर क होकांची र ७ क 
बऱ्याच रीतीनें शेवटास नेली, मेणा लोकांची धामधूम आणि बंडावा बहुतेक मोडून 


( १०७ ) 


गोदवाड प्रांत त्याचा झाला. तरी तो आपल्या पूर्वीच्या आश्रयदात्या व उपदेद्षक 
वाण्यास विसरला नाहीं. त्याणें जो हा पराक्रम करून नांव मिळविले त्यामुळें त्याचे 
बापाचा त्याजवरील क्रोध व अप्रीति कमी होऊन तो विश्वासपात्र झाला असें त्यास 
(राण्यास) वाटूं लागलें. याच वेळेत , पृथ्वीराजाचा सावत्र भाऊ जयमलू मारला 
गेल्यामुळें राणा रायमल़ याजजवळ पुत्रांपैकीं कोणीच नव्हतें. ह्मणून त्याणें प्रुथ्वीरा- 
जास आशीरवांदपत्र पाठवून तुबडतोब चितोडास निघून येण्याविषयीं लिहिलें. तेव्हां 
त्याणेंही आपल्या पित्याचे पत्रास मान देऊन चितोडास जाण्याची तयारी केली, परंतु 
मार्गे, कमावलेल्या' राज्याची कशी काय' व्यवस्था करावी हा विचार होता. तेव्हां 
त्याणें, ह्या वैभवप्राप्तीस उत्तेजक असा आपला पूर्वीचा आश्रयदाता जो ओझा त्याचे 
आणि त्याचा दुसरा एक सोळंखी ह्मणून जो वर सांगितलेला पट्टण येथील त्याच्या 
कृपेतलळा सरदार होता त्याचे स्वाधीन सर्व कारभार करून तो बापाकडे जाण्यास 
निघाला, 


पृथ्वीराज आपल्या बापाकडे येतो आहे तोंपर्यंत, आपण राण्याचा तिसरा मुलगा 
जयमल् याची हकीकत काय आहे ती बघूं. जयमल् हा पहिल्यापासूनच विदोष 
विषयी होता. त्याची थोदा येथील रावाची तरुण व रूपवती कन्या ताराबाई ह्- 
णून होती, तिजवर प्रीति बसल्यामुळे त्याणें तिजबद्दल तिचा बाप राव सूरतान 
(कारस्थान) याजकडे मागणी केली. राव सूरतान यास, पठाणांनीं थोदा येथून 
त्याचें राज्य हिसकून घेऊन हांकून लाविलें होतें. ' तें राज्य पुनः परत मिळवून दिलें 
तर मीं आपली कन्या तुला *देईन? असें सूरतान याणें त्याला कळविलें. तें त्याणें कबूल 
केलें, परंतु विषयी मनुष्यांच्यामध्ये शोर्यापेक्षां व वचनपूर्तीपेक्षां वांछातृततीची आवड 
फार असल्यामुळे जयमलछाकडून र्जे पुढें कृत्य घडठें त्यांत आश्रयासारखें कांहीं न- 
व्हते, त्याणें, सासऱ्याचें राज्य त्याला काबीज करून देण्यापूर्वीच ताराबाईचा बला- 
त्कारानें उपभोग घेण्याविषयी प्रयत्न केला. हें रावास कळल्याबरोबुर तो मोठा सं- 
तप्त होऊन त्याच वेळी त्याणें त्याचा शिरच्छेद केला. ह्याप्रमाणें 'तारा ही त्यास 
अनुकूळ तारा (नक्षत्र) नव्हती. ह्या वेळीं हटले हणजे संग हा अज्ञातवासांत 
कोठें होता याचा राण्यास पत्ता नव्हता व प्रृथ्वीराजाला राण्यानेंच काढून दिलें होतें; 
तेव्हां जयमलू हाच काय तो राण्याचे पश्चात्‌ मेवाडचा राजा होणार असें सर्व लोक 
समजत होते. परंतु त्याचा वर लिहिल्याप्रमाणे शोवर झाला. त्यावर, या कृत्याचा 
सूड उगविण्याविषयीं राणा रायमलू यास पुष्कळांनीं भर दिली. परंतु त्याबद्दल त्या 
भर देणाऱ्यांस त्या पोक्त विचारी राण्यानें जें उत्तर दिलें तें येथें लिहिण्यासारखे 
आहे. तो ह्मणालाः-' ह्याप्रमाणें असभ्य कृत्य करून, अत्यंत कठीण ख्ितींत आहे. 


(१०८ ) 


अक्या वधूचे सभ्य पित्याचा अपमान करणाऱ्या साहसी मनुष्यास, जें शासन पाहिजे 
तेंच झालें व तें योग्य आहे.' आणि राव सूरतान सोळंखी यानें जयमलाला जें 
शासन केलें तें आपल्यास कबूल आहे असें दाखविण्याकरितां, त्यानें सोळंखी रा- 
वास बेदनूर प्रांत बक्षीस दिला ! 


ही सर्व हकीकत प्रथ्वीराज चितोडास आल्यावर त्याला कळली. तेव्हां, भावाने 
र्जे वचन प्रण केलं नाहीं तें आपण पूर्ण कराषिं असा त्यानें निश्चय केला. पृथ्वीरा- 
जास पहिल्यापासूनच अकद्या कामांची आवड असल्यामुळे ब तशा शौर्याचे कामांत तो 
वाखाणण्यासारखाच असल्यामुळंत्याणें आपले बंधुदत्तवचन लागलेच पूर्ण केलें, तेव्हां 
अर्थात्‌ ताराबाईनेंही त्या हूर भर्त्यासच माळ घातली. तीही मोठी शूर आणि रणधीर 
असून ती नेहमीं नवऱ्याबरोबरच धनुष्यबाण घेऊन फिरत असेव त्या फिरण्यांत ति- 
जकडून अनेक शूरपणाचीं व वाखाणण्यासारस्वीं कामें झालीं. त्यांविषयींचं वर्णन 
योग्य प्रसंगीं देण्यांत येईल. 

ह्याप्रमाणें ह्या तिन्ही भावांची आपापसांत भांडणे व कज्जे चालले होते, तरी 
त्यांचा चुलतभाऊ सुरजमल याचा त्या भविष्यवादिनीच्या कोलावर पूर्ण भरंवसा अ- 
सून त्या भविष्याप्रमाणं आपल्याला मेवाडच्या राज्यवभवाचा कांहीं तरी भाग मिळेल 
अशी त्याला पुरी आश्या होती. व प्रसंग सांपडल्यास तो त्याप्रमाणें आपला चि- 
तोडच्या गादीवरील वारसा सांगण्यास सिद्ध होताच. त्याच्या बापाने अविचार क- 
रून पितृह्त्या केली तोही फार दिवस राज्योपभोग न भोगितां व लोकांना अप्रिय हो- 
ऊन लौकरच मेला, यामुळें आपण या राज्यवेभवास मुकळों असें तो समजून होता. 
तरी आपला भाग या राज्यांत असतां व भविष्यवादिनीच्याही सांगण्यांत आलें अ- 
सतां आपण कांहींएक प्रयत्न न करितां स्वस्थ राहावें हें बरें नाही, असें मनांत आ- 
णून, जयमल़ मारला गेल्यावर व राण्याच्या दोन्ही मुलांचा पत्ता नाहीं हें जाणून ही 
संधि हातांत राजसत्ता घेण्याला फार चांगली आहे असें त्याने मनांत आणिलें. तो 
लाखा राण्याच्या वंशातला सारंगदेव ह्मणून एक मनुष्य होता त्याचे सहवर्तमान 
माळव्याचा सुलतान मुजफर याजकडे गेला, व त्याची कुमक घेऊन चितोडावर 
आला, त्यांणीं साद्री वगेरे कित्येक प्रांत आपले ताब्यांत घेऊन ते चितोडावर स्वारी 
करण्याची संधि बघत होते. इतक्यांत त्यांजवर रायमल़ आपल्या हाताखालीं सज्ज 
असलेले थोडे घोडेसार घेऊन चितोडावरून खालीं उतरला. त्यावेळीं त्यांची जी 
चकमक झाली तींत राण्यास ब्रेवीस जखमा लागून तो व्याकुळ होऊन पडला होता 
इतक्यांत पृथ्वीराज एकहजार स्वारांची नवीन भरती घेऊन त्याला येऊन मिळाला 
आणि ती लढाई त्याणें पुनः चेतविली, नंतर त्याणें लवकरच आपला चुलतभाऊ सुर- 


( १०९ ) 


जमल याजवर बापाच्या जखमांचे ओढे काढिले, त्याणें सुरजमलछालाही बहुत जखमा 
करून अगदीं विद्ध केलें. ह्या वेळीं उभय पक्षांकडील बहुत लोक पडले तरी जय 
कोणाचाच न झाल्यामुळें, त्या दिवशीं संध्याकाळीं लढाई बंद करून दोन्ही पक्षांचे 
लोक आपआपल्या गोटांत विश्रांतीकरितां परतले, 

लढाई बेद असतां उभय पक्षांनी आपआपलीं वेरें व द्वेष मनांत न आणितां पर- 
स्परांशीं प्रेमानें ब वात्सल्यानें भाषणें करावयाचीं वगेरे कांहीं विलक्षण चाली पूर्वीच्या 
क्षत्रियांत असून त्यांचें अनुकरण कांहीं अंशीं रजपुतांमध्येंही असलेलें दृष्टीस पडतें, 
त्याचा एक मासठा प्रस्तुतच्या लढाईतच घडला तो येथे घेतों; ह्मणजे त्यावरून वा- 
चकांस त्या चाळीचा नीट रीतीनें बोध होईळ. पुढील गोष्ट सुरजमल्ाचे पश्चात्‌ जे 
साद्री येथील गादीवर बसले त्यांच्याजवळ असलेल्या हस्तलिखित बखरींतून घेतली 
आहेः---या दिवशीं लढाई बंद होऊन सर्व लोक आपआपल्या गोटांत गेल्यावर सु- 
रजमलृही जखमांच्या वेदना होत असतां शिबिरांत (तंबूत) पळंगाबर पडला होता, 
ब न्हाव्यानें त्याच्या जखमा शिवून त्यांस पट्ट्या वगेरे लाविल्या होत्या. तों प्रथ्वीराज 
त्याचे भेटीला आला. तेव्हां त्याला मोठा आनंद होऊन त्या भरांत तो त्याचा सत्कार 
करण्याकरितां एकदम उभा राहिला. परंतु त्याणें असें करावयाचें नव्हतें. त्याच्या 
जस्वमा नुकत्याच शिवल्या ब बांधल्या असल्यामुळें त्याणं हालचाल करावयाची नव्हती 
व तस त्याजकडून न घडल्यामुळ त्या जखमांचीं तोंडें पुनः उकळून त्यास ज्यास्त वे- 
दना होऊं लागल्या. तथापि त्यांचें पुढें लिहिल्याप्रमाणे बोलणें झालें; --- 

परश्‍वीराज--'बरे, माऊ, तुझ्या जखमा कद्या काय आहेत १ 

सुरजमल--“प्रियबंधो, तुला बघितल्यापासून त्या अगदीं बऱ्या आहेत.! 

परश्‍्वीराज---'परंतु, भाऊ, मला अजून दिवाणजी भेटले नाहींत. मी पहि- 
ल्याने तुजकडेच तुला भेटण्यासाठीं आलों. मला भूक लागली आहे, तुझ्या येथें 
कांहीं खायाला आहे काय?” 

इतक्यांत सुरजमलाच्या जेवण्याची तयारीच होती. आणि ते दोघे समर- 
शूर कटे दात बंधुप्रीतीनें त्या शिबिरामध्ये एका ग्राळींत एकच जेवण जेवले, 
व पृथ्वीराजानं, त्याजबरोबर त्याच्या पात्रांत बसून कसा जेवूं ही शंका देखील मनांत 
आणिली नाहीं. शेवटीं भोजन झाल्यावर पानसुपारी खाऊन प्रथ्वीराज जातांना 
हझमणाला;--- 

पृथ्वीराज--“भाऊ, आपली लढाई आपण आतां उद्यां सकाळीं संपत्रून टाकू, 

सुरजमलछू--'बरें आहे बाळ, उद्यां पहांटे ये ह्मणजे ती पुरी करूं! 


प भणाणा ण टण शणीणीण १0१000 ॥0000णीलारध तकमानकनी 


१. रबषपूत लोकांत एकपात्रभोनन हें प्रेमाचे दशक आहे असलें समजतात, 


( ९१९० ४. 


दुसरे दिनशी"पुनः त्यांची समरामध्यें गांठ पडली. दोन्हीकडचीं सेन्ये जोरानें 
लढत होतीं, ह्या वेळीं सारंगदेवाला ३५ जखमा झाल्या ब पृथ्वीरूज़ाला ७ 
झाल्या, ह्याप्रमाणें चार घटका मोठें तुंबळ युद्ध झालें आणि बंडवाले (सुरजमल व 
सारंगदेव) पराभूत होऊन साद्रीस पळून गेढे. प्रथ्वीराज विजयी होऊन चितो- 
डास परत 'गेला. प्रथ्वीराजाचें हणणे होतें कीं, ' सुरजमल्हाला सुईच्या अग्मवर रा- 
हील इतकी मातीसुद्धां मेवाडच्या राज्यांतून, हतो हक्कानें मागेल तर, देणार नाहीं, 
व सुरज हणे कीं, 'सर्व राज्यावर माझा हक्क असून तू आमचा हणून मी तुला 
निजण्यापुर्ती मात्र जागा देईन.? ह्याप्रमाणं दोघांचीं दोन प्रकारचीं हणणीं आणि 
दोन प्रकारचे वाद होते. शेवटीं सुरज याचा पराभव होऊन तो साद्रीस 
पळून गेला हें वर लिहिलेंच आहे. परंतु प्रथ्वीराजानें कोठें त्याला चेन पडूं दिलें? तो 
त्याचा पुनः पाठलाग करीत चालला. पुढे त्याणें त्याला गांठिळें व त्याला पकडूनतो 
आपल्या तरवारीने त्याजवर धाय करून त्यास ठार मारोत होता. त्यावेळीं सुरज 
त्यास हणाला, “मला तूं मारिलेंस तर त्यांत कांहीं फिकीर नाहीं. माझे मुलगे र- 
जपुताचे बश्चे आहेत. ते कांहीं करून आपल्याला आश्रय मिळवतील. परंतु ह्याच- 
वेळीं मीं तुला ठार केले तर चितोडच्या राजठत्राचें स्वामित्व कोणाकडे येईल १ मग 
माझ्या तोंडाला मात्र काळोखी लागेळ व आजन्म तो कालिमा जाणार नाहीं !' 

सुरज याचे तोडांतून इतके बोलणें ऐकून प्रथ्वीराजानें आपली तरवार म्यानांत 
घातली, आणि सुरजमलछ़ू यास कडकडून आलिंगन दिलें. नंतर त्यांनीं कुसुंबा क- 
रून आपलें वैर सोडिले, तरी प्रथ्वीरजाचा सारंगदेवाबर दांत होताच. पुढें एके 
दिवशीं कालीजन्मोत्सवाकरितां देवीचे देवळांत सर्व मँडळी गेली असून त्यामध्यें 
सारंगदेवही होता. प्रथ्वीराजानं देवीला पाडे ( रेडे) व बकरे आपल्या तरवारीने 
अपंण केल्यावर तीच तरवार सारगदेवावरही फिखून त्यानं त्यास तेथेंच बळी पा- 
डिलें, व त्याचें मस्तक, तेथें जी यज्ञवेदी प्रदीत झाली होती तींत टाकन, त्यानें 
“महाकाळापण' ह्मणून झटलं ! हे अनर्थकृत्य बघून सुरजमल साद्रीस पळून गेला. 
आणि त्यानें आपल्या ताब्यांतला सर्व प्रांत ब्राह्मण व भाट यांस दान करून शेवटला 
मेवाडत्याग केला. पुढें त्यानें एक स्वतंत्र वंश स्थापून प्रतापगड देवळा नांवाचें 
एक दाहर व किल्ला बांधिला व त्याचे आसपासच्या सहस्र ग्रामांचा तो मालक झाला. 


अम कशी णा नाणा “> "५ न -_--- “0 तानाननाम पाया का कना एग 


१. हिंदुस्थानांतील राजाकडून ह्या प्रतिष्टित भिक्षकास जो लाट सांपडला गेला तसा कोठेंही 
सांपडणें नाही. वरील प्रांत जो सुरल्ञ यानें ढान केला याचें क्षेत्रफळ ५२००० बिघे असून 
ही जमीन फारच सुपीक आणि उत्पन्नाची असल्यामुळें ती अशी बांटण्या देण्यस्वालींच पार झाली 
व हळूहळू मेवाड जें भिकार झालें साचें कारण तें अनुदिन भिकाऱ्यांचेच हाती गेलें सामुळें 
याचा नैभवरक्षक कोणी राहिला नाही | 


( १११.) 


ह्या प्रांतांव सुरज याचे वंज अजून असून ते इंग्रज. सरकारच्या रक्षणासाठी त्या 
प्रांताचा भोगवडा उपभोगीत आहेव. ह्याप्रमाणें प्रतापगड देवळा यां भ्नांताची इ. 
कीकत आहे. 

पुढें प्रथ्वीराज हा विषप्रयोगानें मेला. हूं विष त्याचा मेहुणा अबू येथीळ ढाकूर 
यानें दिलें, कारण पृथ्वीराज यानें त्यास पूर्वा आपल्या बहिणीस त्यानें वाईट रोतीनें 
वागविल्याबद्दळ शिक्षा केली होती. प्रथ्वीराज मेल्यावर पुढें थोडेच दिवसांनीं त्याचा 
बाप रायमहू हाही पुत्नरशोकानें थकून मेला. त्यानें आपल्या पूर्वजांसारखाच मोठा 
लौकिक आणि सन्मान 'मिळविला, व तशींच यानें दुःखेंही बहुत पाहिली, 


भाग सातवा, 


संगराणा व विक्रमाजित. 
चितोडास संगराण्याळा राज्याभिषेक,---मुसलमानी राजसत्तेची स्शिति.-_सेंगाची कृतज्ञबुद्धि.-- 
याची कारकीरद.---हिंदुस्थानावरीळ परचक्रे व हिंदुराजांची स्थिति.--मुसल्मानांच्या हिंदु- 
राजांशीं ठढाया,-- हिंदुळोकांचा टिकाऊपणा,---नवीन मुंसलमानशत्रु.--बावर याची पृवै- 
स्थिति.---याचें गुणवर्णन,---आबराचा लेख.--बाबराचें पुढें कूच,--बाबराची व संगराण्याची 
चकमक.---संगाकडे फितूर व यामुळें पराजय,---मुसळ्मानांस जय,--संगराण्याचा शे- 
वट,---रज्षपूतांचें अनेकपत्नीव व लामळें संकटे व धोके.--संगराण्याचें स्वरूपगुणादि वर्णन,-- 
रननासिंग गादीवर बसतो.--य़ाचा अंत.--विक्रमाजित राज्याधिकारी होतो. --याचें स्वभा- 
वगुणवणन,---गुजराथच्या सुळतान बहादुराची च्ितोडावर स्वारी,--चितोडास रजपूत- 
राजांची मदत.---बह्ादर सुळत'न याच्या फोजेची तयारी,---रजञ्ञपुतांस अपयश्ञा,---बोहा- 
राची तयारी आणि स्रीयज्ञाची सिद्धता.--बहादुराच्या हातांत चितोड जातें.---चितोडास हु- 
मायुनाचें साह्य,--मोंगलांचें चितोडच्या राणीशीं “राखीबंदभाई'चें नातें,--_विक्रमाजिताचा 
दृष्ट स्वभाव व मोख्ये,--विक्रमानिताविरुद्ध कट व याचा वध. 
पूर्वमागांत पृथ्वीराज विषप्रयोगानें मेल्यावर लौकरच त्याचा बाप व चितोडचा 
राजा रायमलछ हाही थकून मेला, हें सांगितले. रायमललाच्या तीन पुआंतील दोन 
युत्रांचा रोबट त्याच्याच देखतां व तोही अपमृत्यूनें झाला, हे त्याला क्षीण होण्यास 
विशेष कारण झालें असेल यांत संशय नाहीं. अस्तु; तो मृत्यु पावल्यावर अश्ञात- 
वासांत असलेला संग-ज्याचें नांव संग्रामसिंह असें होते-तो येऊन वि० सं०१५६५ 
झणजे इ० स० १५०९ मध्यें चितोडच्या ग्रादीवर बसला, संगाच्या कारकीर्दीत 
मवाडची फार भरभराटी आणि कीति वाढली असें झणतात, कारण, त्यापुढे मेंवा- ' 
डास उतरती कळाच आली. 


दिल्ली येथील क्षत्रियांचे सिंहासनावर पांडबवंशीय तुबरापासून चव्हाणापर्येत राजे 
रा०४१० १७ 


( ११९ ) 


दोऊन गेले, त्यांचे मागून गिजनी, गोरी, खिलजी व लोदी दे अनुक्रमे मुसल्मान 
बादशाह झाले. पुढें त्यांच्या राज्याचे तुकडे तुकडे होऊन दिलीपासून काकीपर्य- 
तच्या प्रदेशांत एककालीं निरनिराळे चार मुसलमानी सुलतान राज्य करू. लागले; 
व ते दिछी, बियाना, काल्पी व जोधपूर येथील सुभेदार होते. त्यांणीं आपआपलीं 
निरनिराळींच राज्यें चालविण्याचा क्रम सुरू केला, यामुळें दिछीचें भय मेवाडच्या 
राण्यास फारसें राहिलें नव्हतें. संगराण्याजवळ एशीहजार स्वार, सात मोठे राजे, 
नऊ राव, एकरोंचार ठाकूर, रावळ व रावत या नांवाचे सरदार व पांचरी हत्ती 
इतकें सैन्य होते. त्याचप्रमाणें जोधफूर (मारवाड) व जर्यपूर (अंभेर) येथील 
राजे त्यास अनुकूल असून ग्वाल्हेर, अजमीर, छिक्री, रायसेन, काल्पी, चंदेरी, 
बुंदी, गाग्रोन, अबू व रामपुरा येथील सर्व राव व राजे त्यास खंडणी देऊन 
त्याचे मांडलिक असत व ते त्यास फार मानीत. याप्रमाणें संगराणा त्याकाळी 
न्वांगळा बलिष्ठ होता. 


संगराणा झअशातवासांत असतां त्याला ज्यांणीं ज्यांणीं आश्रय दिला त्यांस तो 
विसरला नाहीं. त्याचा मुख्यत्वे परामर्ष घेणारा श्रीनगरचा ठाकूर करमचंद (क- 
मेचंद्र) याचा उपकार स्मरून त्यानें त्याला अजमीर प्रांत दिला व त्याचा 
मुळगा 'जगमलू यानें त्याला चंदेरीच्या स्वारीत मदत केल्यामुळें त्यास 'राव' अज्ी 
पदबी दिली. 


संगराणा राज्यारूढ झाल्यावर थोडेच दिवसांनीं त्याणें राज्यांतील तंटेबखेडे 
आणि कुटुंबांतील कलह व धुसफुस मोडून चांगली क्षांतता केली, त्याने दिली व 
माळवा येथील फोजांबरोबर एकंदर १८ लढाया दिल्या. त्यांमध्यें बाकरोल व 
घाटोली येथील लढायांमध्ये तर दिछीचा बादशाह इब्राहिम लोदी हा स्वतः असून 
त्या वेळीं त्याचे लोक फार मेले व त्याचा पराभव होऊन त्याचा एक मुलगा केद 
झाला व त्याला संगाने चितोडास नेले. ह्या वेळीं मेवाडच्या राज्याची हद्द-उत्त- 
रेस बियाना नदी, दक्षिणेस व पूर्वेस माळवा आणि पश्चिमेस मेवाडचे डोंगर व 
टेंकड्या-याप्रमाणें होती. ही हद्द झणजे बरीच विस्तीण असून हॅ सर्व ऐश्वर्य संग- 
राण्याकडे आल्यामुळें त्यास “चक्रवर्ती” हझणण्याची वेळ आली होती. पूर्वी जशी 
आर्यावतोची इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) ही राजधानी होती त्याप्रमाणें हल्लीं सकलेश्वर्यपू- 
रित चितोडनगर हेंच हिंदुस्थानची राजधानी होण्याच्या आकारांत आलें होतें. 
परंतु इतक्यांत, अचेतन पडलेल्या मुसलमानी बादशाहीस जाणत करण्याकरितांच 
जणूं काय, तातेरी देश्ञाहून 'बाबर झणून एक झूर मुसलमान पुरुष, खालीं उत्तर- 
हिंदुखानांत येऊन त्याणें मेवाडच्या वैभववृद्धीस अटकाव केला. 


( १११३ 


प्राचीनकाळापासून हिंदुस्थानदेश्याचें हेंच प्रारन्व 'असलेलें दिसतें कीं, मध्यए- 
शियाखंडांतून दांडगे व बलिष्ठ लोकांनीं येऊन निरुपद्रवी व शांत प्रकृतीच्या ' सुरख* 
वखु हिंदुस्थानास ठटावें. हा क्रम पूर्वयुगांपासून चालत आलेला आहे. तशांत 
या देशांत अनेक छोटीं छोटीं राज्यें असूब त्या परस्परांचे ऐकमत्य नसल्यामुळे ब 
लोकांमध्येंही अनेक जाती, कुळें, शाखा व धम यांचे अनेक भेद असल्यामुळें त्या 
परस्परांची आपापसांतील वैरें, द्वेष, कलहःव तंटे नेहमीं चाळू राहून परशात्रूंपासून 
संरक्षण होणें मुष्कील होई. ही स्थिति दोनहजार वर्षापूर्वी यैवनांचा अधिपति च्िके- 
दर बादशाह जेव्हां या देशावर आला तेव्हां त्याच्याही दृष्टीस पडून त्याबद्दल त्यानें बर्णन 
केलें आहे. तो पंजाबापर्यंत आला होता. तितक्या प्रदेशांत त्याला रींकडों राजे व शे- 
कडों ठाकूर आढळून, त्या प्रत्येकाचा विचार बघतां तो एथक्‌ प्रथक्‌ पडून, कोणाचा 
कोणावर इतबार नाहीं, विश्वास नाहीं व भरंवसा नाहीं, असं त्याच्या दृष्टीस पडलें, 
यामुळें परशत्रूंस या देशांत चांगली वांव सांपडे, त्या काळीं तर मुसलमान सरदा- 
रांस हिंदुस्थान ही एक कामधेनु किंबा कल्पवृक्षच झाला होता. ज्या मुसलमान 
सरदारांस खदेश्यांत ठिकाण नसे त्यांनीं कांहीं फौज जमा करून इच्छितसुख भोग- 
ण्यास व रंकाचा राव बनण्यास हिंदुस्थानांत यावें, याप्रमाणें इसवी सनाच्या सातवे 
शतकापासून चाललें होतें, व या परशत्रूंचा प्रवाह सारखा हिंदुस्थानावर लोटत येत 
होता. एकाला ऐश्वर्य प्रास होऊन तो गब्बर झाला हणजे दुसऱ्याला लोभ सुटून, 
त्याणें त्याजवर येऊन त्याला काढून आपण बादशाह किवा सुलतान व्हावें. त्यानंतर 
सऱ्यानें, चवथ्यानें, याप्रमाणें एकामागून एक असे अनुक्रमें बोखारा, इराण, 
काबूल, गिजनी, इत्यादि अनेक ठिकाणांहून अनेक मुसलमान दंगेखोर येऊन 
त्यांनीं हिंदुस्थानाचा पिच्छा धरिला होता. आणि अश्या समयीं बिचाऱ्या हिंदुलोकांस 


र कलत हान ५-८ ५५५५५ 0५५0 000 "णा" 2“ न्या ना ५००० 


१. यवनळोक झणज्ञे प्रोक ठोक. यास मुसलमान “युनानी? ह्मणतात व यांच्या देशास 
“यूनान' हणतात. म्रीकढोकाना यवन झणण्याचा परिपाठ हिंदुलोकांनीं व लांच्या प्रंथका- 
रांनी पाडिळा आहे. यवनांचें राज्य मुसलमानी धम प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच बुडून यावर रूमचे 
राज्य उभें राहिलें. पुढें यवनदेश (म्रीस) तुकेरथानच्या सुळतानाकडे बहुत वर्षे होता. परंतु 
कांहीं दिवसांनीं तें राज्य स्वतंत्र झाळें. ग्रीस देशांत हीं बहुतेक खिश्चियन लोक असन थोडे 
मुसलमान व यहुदीही आहेत, यवनांची बादशाही व रूमची बादशाही आटोपल्यावर मुसळ- 
मानी धर्म प्रकट झाळा, मुसलमान हें कांहीं एका देश्ाचें नांव नसून धर्माचें नांव आहे, व 
यामुळें मुसलमान या नांबाखाठीं, वढे मुतरुमानधमोनुयायी असतील तेवढे यावयाचे हें सांगणे 
नकोच, ह्याममाणें अर्वस्थान, इराण, तुर्कस्थान, मिसर किंबा काबळू या देशांतील सत. ढोकांस 
मुसरुमान हाणावयाचें. यबनांचें ह्राब्य असतां यांचा बादकाह श्िकंदर (अलेक्झांडर) हार्‌ 
लिद्दिल्याममाणे २२०० वषीपूर्वी श्‍१कडे आळ होता, 


( ११४ ) 


तर त्यांचा धर्म, जात, देश, स्थिति वगैरे कांहीं एक माहित नसल्यामुळें त्पांजपुढे 
त्यांच्या लढाऊ क्षत्रियांचा व रजपुतांचा पराक्रम आणि शोर्य हीं कांदींएक न 
चाळतां त्यांनीं त्यांचीं ठिकठिकाणून पाळेंमुळें खणून काढून एतद्देशीय राज्यांची 
धूळघाण करून टाकिली. झशिकंदरापासूनच ह्या परशत्रुंचा पायरव हिंदुभूमीस लागला 
असून आज इजारां वर्षे परदेशीय लोक हा देश धुऊन नेत आहेत. शिकंदरापूर्वी 
इराणचा बादश्याह दारा (डरायस्‌) यानें हिंदुप्व्थानचा कांहीं भाग जिंकिला 
होता ब त्याणें असें लिहून ठेविलें आहे कीं, 'माझ्या एकंदर जिंकिलेल्या प्रदेशांत 
हिंदुस्थानासारखा श्रीमान्‌ , संपन्न व सर्वी गुणांनीं मातबर असा दुसरा कोणताही 
देश सांपडला नाहीं.! ह्याप्रमाणें ज्यानें उठावें त्याने हिंदुस्थानावर लाट मारावा व 
सुखी व्हावें. जणूं काय ईश्वरानें सर्व भिकारी राष्ट्रास आणि दरिद्री लोकांस संपन्न 
करण्याकरितां हिंदुस्थान ही एक संपत्तीची खाणच करून ठेविली होती व या खा- 
णींतून ज्याला हवी असेल त्यानें व ज्याजमध्यें शक्ति असेल त्यानें ती संपत्ति बेला- 
शक हक्काने पावडीं लावून खणून न्यावी! असा क्रम आजपर्यंत एकसारखा 'चाल- 
लेला आहे व असाच पुढें चालावयाचा असें धोरण दिसतें !' 

शहाबुद्दीन गोरीपासून बाबरापर्यंत तीनर्शे वर्षोत पांच वेळ हिंदुस्थानावर मुस- 
लमानांचे जंगी हे आले व त्या प्रत्येक वेळीं पहिला बादशाह जाऊन त्याचे जागीं 
नव्याने बसावे अशी शोज चाळली होती. संगराण्याचें जें बाबराबरोबर युद्ध झालें, हा 
मुसलमानांशी हिंदूंचा शेवटचाच संग्राम झाला असें झटलें असतां हरकत नाहीं. 
कारण, संगाचे मागून परशत्रंशीं लढण्यास व त्यांजपासून या देशाचें रक्षण करण्यास 
कोणालाच सामथ्ये उरलें नाहीं. 

वर लिहिल्याप्रमाणे यवन, मोगल व तातार वगेरेंच्या धिंडका येऊन गेल्यावर 
इंग्रजांची खारी या देशावर आठी. ते लोक संख्येने जरी अल्प होते तरी त्यांची 
अक्कल फार मोटी असल्यामुळें त्यांणीं लौकरच सर्व देश जिंकून ते हल्लीं निर्वेध 


“०४0000 ण म >>“. "५०-५५ “७-४ र-- -। “------*>* ४४४५४५" "7 सना 


१, वर दिंदुस्थानावाहेरीळ ठोक हिंदुस्थानांत येऊन ठटफाट व दंगेधोपे, हाणामाऱ्या करून 
संपत्तिमानू व सत्ताबानू होत हाणून लिहिळें. परंतु हिंदुस्थानांतही ही ठटाठुटी आणि खेंचाखेंची 
नव्हती असें नाहीं. दक्षिणेकडील उत्तरेकडे व उत्तरेकडील दक्षिणेकडे असे वरखालीं एतद्दे शीय 
छोक संपत्ति व सत्ता मिळविण्यासाठी ज्ञात येत असत. दक्षिणेकडील मराद्यांसही कांहीं दिवस 
हिंदुस्थान ही एक कामधेनुच मिळाली होती, होळकर, राजेबहादर, अद्गीबहादर व शिदे वगेरे दक्षि- 
णच्या सरदारमंडळीची हिंदुस्थानावर एकसारखी माळच लागली होती व यांनीं ला वेळीं संपत्तीही 
पुष्कळ मिळविठी, ह्याप्रमाणे, ज्यास श्ेंपन्ञास स्वार मिळतीळ यानें आपळा हिंदुस्थानाकडे 
रोंख धरावा कीं काम फत्ते झालेंच; अस' काळ यावेळीं आला होता, डाव पडला हणजे असा 
पडतोः रावाचा रंक आणि रंकाचा राव बनण्यास उशीर लागत नाहीं. 


( ११५ ) 


रोतीनें राज्य करीत आहेत, हा साधारण चमत्कार नव्हे. शिवाय, अन्य देशांतही 
असे परदेशीयांकडून मोठमोठे दंगे, हलले व स्वाऱ्या झाल्या ब त्यांचीं पूर्वरूपे अगदीं 
बदलून गेलींः त्यांच्या जाती बदलल्या, कुळांत मिश्रीकरण झालें, आणि त्यांचीं मूळची 
नांबेंही बदळून धर्मे आचार वगेरे तर सर्द बदठून गेलीं, परंतु या देशाकडे बघितले 
तर हा विलक्षण चमत्कार दृष्टीस पडतो कीं, या देशावर कसेही राजे असोत, कशाही 
राज्यक्रांति होबोत, कशींही परचक्तें येवोत ॥व कसेही प्रलय होबोत, हिंदुलोक आपली 
स्थिति, रीति, धर्म ब आचारविचार हीं ह्मणून कधींही सोडावयाचे नाहींत. तीं 
अगदीं यथापूर्व कायम ठेवण्याचा त्यांचा मौठा अभिमान आहे. तीनहजार वर्षापा- 
सून तरी असेंच आढळेल कीं, हिंदुस्थानांतील क्षात्रवृत्तीचे जे क्षत्रिय ब रजपूत 
लोक आहेत त्यांच्या अभिमानपराक्रमांत आणि आचारविचारांत ह्मणून बिलकुल 
पालट झाला नाहीं व तसा पालट करण्याविषयीं त्यांनीं कधींही इच्छा धरिली नाहीं, 
याविषयींचीं उदाहरणें पाहणें असल्यास दूर जाणें नको. या राजस्थानांतच महा- 
पराक्रमी आणि झूर असे पूर्वी बहुत लोक होऊन गेले व पुढेंही होतील; परंतु ते 
बर लिहिल्याप्रमाणेंच सर्वदा अभिमानी आणि यथापूर्व आचारविचारांनाच चिकटून 
असलेले आढळतील, येवढ्याकरितां, या हिंदुस्थानांत जे कोणी परकीय राजे राज्य 
करितील त्यांणीं या क्षात्रधर्मी शूर जातीचें योग्य रीतीनें रक्षण करून, ते प्रसंगीं 
आपले उपयोगीं पडतील असं करावें. 


हिंदूंच्या पुराणादि गरेथांत अशीं भाकिते लिहिलीं आहेत कीं, हिंदुस्थानांत 
म्लेंच्छ, तुक व यवन आदिकरून परदेशीय लोकांचें राज्य होईल,? तीं भाकितें सत्य 
होण्याचा समय ह्या वेळीं पूर्णपणें आलेला दिसतो. बर लिहिल्याप्रमाणें ह्या वेळीं 
संगराण्याला बलाढ्य शत्र बाबर ह्मणून उत्पन्न झाला, हा, तुर्कस्थानांतील फरषाणा 
झणून एक प्रांत आहे तेथील राजा होता. तुर्कस्थानास हिंदुलोकांच्या ग्रंथांत “हक- 
द्वीपः असें झटलें आहे, पूर्वी तैमूर व जंगिसखान हे जसे हिंदुस्थानावर आले होते 
तसा'च बाबरही दोनहजार स्वार बरोबर घेऊन समरकंद सोडून इकडे विजय आणि 
सत्तासंपत्ति मिळविण्याकरितां आला. 


बाबर हा संगराण्यासारखाचच अनेक दुःखसंकटें व टक्केटोणपे भोगून अनुभवलेला 
मनुष्य होता, हा इ० स० १४९४ सालीं आपल्या राज्यावर बसला. त्या वेळीं त्याचें 
बथ केवळ बारा वर्षाचे होतें. तो सोळा बर्षांचा होतो आहें तोंच त्याच्या पराक्रमास 
आरंभ झाला, त्यानें दोनवेळां समरकंद शहर काबीज केलें. परंतु ते लौकरच 
त्याजकडून गेळें, त्याजवर अल्ञे असे चमत्कारिक, प्रसंग आले होते कीं, त्यांमुळे तो 
खूबच हुशार, धीराचा व बिचारवाच्‌ असा बनला होता, एकवेळेला तो आपल्या 


( ११६ ) 


विस्तृत राज्यामध्ये राजेश्वर झणून सन्मान पावे व एकवेळ त्याला एकटेंच वेषांतरानें 
आणि लपून छपून अनेक संकटें व यातायाती सोशीत पळत फिरावें लागे. ह्याप्रमाणें 
त्याला शॅकडों वेळ जयपराजय आणि सुखापत्ति अनुभवावी लागलीं, शोवटीं त्याजवर 
मोठेंच परचक्र येऊन तो समरकंद येथून पळाला; तो हिंदुकुशपर्वतावरून खालीं 
उतरून दरकूच दरमजल करीत करीत इ० स० १५१९ त तो सिंधुनदीचे अली- 
कडे आला. ह्या वेळीं, हणजे समरकंद, येथून पळाला तेव्हां, तो केवळ एकटाच 
असून सात वर्षेपर्येत तो काबूल व पंजाब येर्थे कांही जमवाजमव करण्याकरितां 
राहिला होता. तेथें त्यानें बरेच लोक 'जमवून नंतर दिल्लीचा इब्राहिम बादशाह 
याजवर स्वारी केली. या स्वारीमध्यें त्याच्या तरवारीला यश मिळून त्याचें देव त्यास 
अनुकूळ झालें. ह्या खारीमध्यें इत्राहिम मारला जाऊन दिलीचें तख्त, फार दूरचा 
फरघाणा येथील राजा जो हा बाबर त्याचे हातांत आलें, बरेच दिवसपर्यंत मोठ्या 
दीन अवरथेंत त्यानं काळ काढिला होता ह्मणून या जयानें अगदीं गर्विष्ठ न होतां 
नम्नपणें तो हणाला, “हा विजय ईश्वराचा आहे, माझा नाहीं. देवा, तूं असाच विजयी 
ऐस !? हा जय मिळाल्यानंतर एक वर्षोर्नेच तो चितोडचा बलाढ्य रजपूत राजा 
संगराणा याजवर चाळून येण्याच्या तयारीस लागला. 


बाबर हा खतः मोठा गुणी असून त्याला कविता करण्याचा व इतिहास लिहि- 
ण्याचा फार नाद असे. त्यानें आपल्या सर्व जयापजयांचें टिप्पण लिहून ठेविलें असून 
तो सत्यप्रिय होता. इतर मुसलमान वीरांसारखा तो नेहमीं धर्माभिमानी नसल्यामुळें 
त्याजकडून धमसंबंधानें कोणावर सर्वकाळ फारसे जुळूम झाले नाहींत व त्या योगानें 
तो पुढें पुढें सर्वप्रिय होत गेला. त्याचा पराक्रम किती होता याचें वेगळें स्पष्टीकरण 
नकोच आहे. ज्या अर्थी तो आपल्या राज्यांतून पदच्युत होऊन इतक्या लांब धीर 
धरून आला व त्याणें इकडे सर्व जमवाजमव ब मिळवामिळव करून वर लिहिल्या- 
प्रमाणें दिछीचें राज्य संपादिलें; इतकेंच नाहीं, तर परम शूर अद्या बाखाणलेल्या 
रजपूत राजांशी युद्ध करण्याचीही त्यानें सिद्धता केली; यावरूनच तो कसा शोर्यधे- 
र्यांचा मनुष्य होता हें समजतें. 


बाबर हा खारीची सर्व तयारी करून आग्र्याहून शिक्रीच्या मार्गानें राणा संग 
याजवर निघाला. तेव्हां संग हा राजस्थानचे सर्व राजे मदतीला घेऊन तयारं 
होता. वि० सं० १५८४ च्या कातिक मासीं (इ० स० १५२८ त) संगाने बि- 
याना नदी उतरून, बाबराचे पंधराशे मुसलमान पुढें येत होते त्यांची कत्तळ उड- 
विली. ह्याप्रमाणें प्रथमग्नासे मक्षिकापातः' झाल्यावर बाबराला पुढची आशा ना. 
हींश्ी झाली, त्याचें सैन्य झणजे कांहीं फारां दिवसांचें त्याजजवळ राहिलेळें मस- 


( ११७ ) 


ल्यामुळें त्यांजकडून विश्वासाने व नेटाने काम होईल किंवा नाहीं याबद्दल त्याला सं- 
शय उत्पन्न झाला व यामुळें आपल्याला खास जय मिळेल अशी खात्री वाटल्याशि- 
वाय पुढें जावयाचें नाहीं असा त्यानें निश्चय करून, तो आपल्या सेन्याभोंबतीं खंदक 
खणून सुरक्षित स्थळीं कांहीं दिवस राहिल]. त्याणें ह्याप्रमाणें सुरक्षितता केली खरी, 
तरी तो मधून मधून एकेक टोळी रजपुतांवर पाठवी, परंतु त्यांचा सर्बोशीं मोड 
होई, यामुळें त्याची अजून जयाची खात्री होईना. तथापि, यामुळें तो निरादा झ- 
णून झाला नाहीं. त्यानें आजपर्यंत असे प्रसंग पुष्कळ वेळां अनुभविळे असल्या- 
मुळें तो ह्या अपयशाला भ्याला नाहीं. तौ अधिक अधिक बंदोबस्त करून, पुढील 
यशप्रास्तीला जितकी सावधगिरी ठेविली पाहिजे असें त्यास वाटलें, तितकी ठेवण्यास 
त्याणें हयगय केली नाहीं. परंतु जावत्कालपर्यंत देव अनुकूल नाहीं तावत्कालपयत 
मनुष्याचे नुस्ते प्रयत्न आणि सावधगिऱर्‍्या काय करणार १ बाबराचे ग्रह प्रस्तुतप्रसंगीं 
अनुकूळ नाहींत, असें त्याच्या ज्योतिष्यानें सांगितलें होते. ओझी हझणाला, 'हलीं 
पश्चिमेकडे मंगळ असल्यामुळें त्याचे पुढील दिशेकडून हणजे पूर्वेकडून जो राजा येईल 
त्याचा पराभव होईल.' ह्याप्रमाणे त्याला आपली म्रहदद्या समजल्यामुळे तो कांहीं- 
एक हालचाल न करितां खंदकाच्या आंत'च स्वस्थ राहिला, त्याला असें वाटूं ढागठें कीं, 
आपल्याकडून कांहीं दुराचरणे होत असतील त्यांमुळे आपल्याला ही ग्रहृदशा आडवी 
येते. तेव्हां, आपल्याकडून कोणतीं दुराचरणें घडतात ह्मणून तो शोधू लागला. 
त्या वेळीं त्याला असं आढळून आलटें कीं, “आपण दारू पितो हें आपल्या इाराप्र- 
माणें (मुसलमानी धर्मशास्तराप्रमाणें) मोठें पातक आहे; आणि या पातकामुळेंच अ- 
पेशाचा भोगवटा मला भोगावा लागत आहे.' असें हणून त्यानें पुनः मद्याला 
स्पर्श न करण्याचा निश्चय केला. या गोष्टींचा जो त्यानें विचार ठरविला त्यावि- 
षयीं खुद्द त्याणें आपल्या रोजनिशींत काय लिहून ठेविलें आहे तें त्याच्याच शब्दांनी 
येथे उतरून घेतल्यास वाचकांस अधिक प्रिय होईल ह्मणून आझ्यी त्याचा लेख भा- 
वार्थानें याखाली देतों. तो लिहितो;---“'मी माहे जमादी ता० २३ रोज सोमवार या 
दिवशीं, घोड्यावर बसून आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांची पाहणी करण्यास निघालों असतां 
एकाएकीं माझ्या मनांत अनेक विचार येऊं लागले. कृतकर्माचा विचार करून 
झालेल्या चुकांबद्दल पश्चात्तापपूर्वक सुधारणूक करण्याचा माझा संप्रदाय असे, त्या- 
प्रमाणें मला हलीं अपेश कां येतें याबद्दल मी आपल्याशी विचार करूं लागलों, मी 
आपल्याला झटले, 'हे जीवा, तूं ह्या चाळू क्रमाप्रमाणें या पातकी व्यबहारामध्येंच 
किती दिवस सुख ब चैन भोगणार आहेस ? बाबारे, तुळा कांहीं तरी पश्चात्ताप होऊ 
दे. तूं या पातकामुळें किती अपवित्र आहेस ! वारंवार होणाऱ्या निराशेमध्येंच तूं 


( ११८ ) 


कसले सुख मानून बसला आहेस? तूं मनोविकारांचा किती दिवस गुलाम होऊन राहू- 
णार आहेस? तूं आपलें आयुष्य किती व्यर्थ घालविलेंस ? » * * तूं पवित्र धर्मझत्यांत 
आपलें आयुष्य घालवावेंस तसें न करितां निषिद्ध व तिरस्कृत अशा चैनींत, मोजांत 
आणि कर्मणुकींतच आपल्याला बुडवून सुरु मानतोस, त्यांतून आपल्याला काहून 
सर्व पातकांपासून मुक्त हो.! ह्याप्रमाणें जीवाला बोध करून मीं असा निश्चय केला 
कीं, आपण मद्यपान करितों हेंच मोठें पु्‌तक करित्तो, व त्याप्रमाणें इतःपर मद्यपान 
झणून करावयाचें नाहीं. मीं माझीं सोन्यारुप्याचीं आणि दुसरीं तशींच सर्व मद्य 
पिण्याचीं पात्रें आणून फोडविलीं आणि 'पुनः मद्यपान करावया'चें नाहीं? अशी मीं 
शपथ घेतली. याप्रमाणें मीं माझें मन पवित्र केलें. मद्यपानपात्रांचे जे तुकडे केले 
ते मीं सर्व फकीर आणि गरीब लोकांस वांटून देवविले, मला जो वर लिहिल्याप्र- 
माणें पश्चात्ताप झाला त्याचप्रमाणें आसास झणून एक मनुष्य होता त्यालाही होऊन 
त्याणेंही माझ्याम्रमाणंच दाढी वगेरे वाढविण्याचा निश्चय केला, पुढें त्या दिवशीं 
रात्रीं ब दुसरे दिवशीं मिळून सुमारें तीनर्शे अमीर, राज्यकारभारांतले मुख्य अधि- 
कारी, शिपाई व इतर सरदार यांनीं वर लिहिलेल्या आमच्या नियमाप्रमाणें वागण्या- 
च्या शपथा घेतल्या, आमच्या बरोबर जें मद्य होतें तें आही जमिनीवर ओतिलें, 
आणि जी दारू बाबा दोस्त यानें आणिली होती तींत मीठ मिसळून पिण्याला निरु- 
पयोगी करून टाकण्याविषयीं मीं हुकूम केला, जेर्थे दारू ओतविली तेथें एक द- 
गडी स्थान बांधवून त्याजवळच एक मिक्षाग्रह बांधण्याचा मीं ठराव केला. मी 
युढें जेव्हां सन (फसली) ९३५ च्या मोहरम महिन्यांत धवलपुराहून छशिक्रीस जा- 
तांना मध्यें ग्वाल्हेरीस उतरलों, तेव्हां वरील मद्यपरित्यागस्थान आणि मभिक्षाग्रह हीं 
बांधून तयार झालेलीं बघितलीं, शिवाय, मीं असा नवस केला होता कीं, जर मला संग- 
राण्यावर जय मिळाला तर शिक्ष्याचा जो कर मी वसूळ करीत असें तो मुसलमानांस 
माफ करीन. ह्या प्रकारचे माझ्या पातकासंबंधीं पश्चात्तापाचे जे नवस व निश्चय मीं 
केले त्यांचे, महंमद सारबान व शेख झिन या दोघां फकीरांनीं मला वारंवार स्म- 
रण द्यार्वे. तेव्हां मीं त्यांस सांगितलें कीं, तुती मला वारंवार स्मरण देतां हें फार 
आहे व त्याप्रमाणें मी माझ्या सर्व राष्ट्रांत जितके झणून मुसलमान आहेत ति- 
तक्‍यांस शिक्ष्याच्या कराची अगदीं माफी जाहीर करितों.? आणि त्याप्रमाणें मीं आ- 
पल्या चिटणिसांस लागलेंच बोलावून आणून त्यांजकडून माझ्या ताब्यांतील सर्व मु- 
लखांत बरील दोन्ही गोष्टींबद्दलचीं जाहीरपत्रकें पाठविलीं.? 

येणेंप्रमाणें बाबरानें व्यवस्था केल्यावर त्यानें आपल्या सर्वे लोकांस एकत्र बोला- 
विळें आणि त्या सर्वास उत्तेजनपर असें भाषण केलें. त्याला अद्यापि आपल्यास 


( ११२९ ) 


यश मिळेल अश्शी खात्री नव्हती; तरी, त्यानें आपल्या लोकांकडून मारूं किंवा मरू 
अशी कुराणाचर शपथ घेवविलठी. ह्या वेळीं बाबरानें जे भाषण केलें तें फारच 
उत्कृष्ट व प्रोत्साहक होतें. तें त्यानें आपल्या चरित्रांत सर्व लिहून ठेविलें आहे, 
अस्तु. ह्याप्रमाणें लोकांनीं दापथा घेतल्यावर व त्यांचा एक निश्चय पाहून, एक 
महिनापर्यंत जो त्यानें एका ठिकाणीं तळ दिला होता तो उठवून त्यानें पुढें कूच 
केलें. ते सर्वजण तळापासून पुढें दोन मुल गेले तों रजपूत त्यांच्या बंदुकीच्या ट- 
प्प्यांत होते. संगराणा शूर खरा व त्याला त्याच्या जातभाईंचें साह्य खरे; परंतु तो 
या वेळीं फारच गैरसावध राहिला. बाबराचा एकेक दिवस लांबत चालला तसा 
तो आतां पुढें येत नाहीं असें वाटून व त्याचा काय उद्देश हें समजून घेण्याचें सोडून 
तो खस्थ राहिला. पहिल्यापासून संगामध्यें असावी तशी तरतरी व चपलता नव्हती 
हें बावरास माहित होतें. व त्याप्रमाणेंच आपला हल्टींचा स्तब्धपणा बघून तो 
असावध असेल असें बाबरालाही वाटलें होतें. इकडे तंटा मिटविण्याकरितां संगाने 
रायसीनचा तुवर जातीचा राजा सिलोदी या नांवाचा मनुष्य बाबराकडे मध्यस्थ पा 
ठवून उभयतांच्या राज्यांची सरहद्द ठरविण्याचे बोळणें चालविले होतें. त्यांत 'चितो- 
डच्या राज्याची जी हद्द आहे तीच असली पाहिजे व उभयतांचा खेह असावा ह्मणून 
बाबराला आपल्याकडून कांहीं पोंचत जाईल? असें संगानें सांगून पाठविलें, परंतु 
मध्यस्थानें ज्या प्रकाराने तें काम केलें पाहिजे होतें त्याप्रमाणें त्याजकडून न घडतां 
दोघेही हातघाईला येऊन पोचले, 


ता० १६ मार्च इ० स०५५२८ या दिवशीं प्रथमतः मुसलमानांवर रंजपुतांनीं 
उजवीकडून हल्ला केला, तरी त्यांत त्यांचाच फार नाश झाला, मुसलमानांच्या 
बंदडुकांपुढें आणि तोफांपुढे रजपुतांच्यानें जाववत नसे. त्याचप्रमाणें रजपुतांचे 
मोठमोठे नामांकित सरदारही ठार झाल्यामुळें रजपुतांचें फारच नुकसान झालें, तरी 
अद्यापि जय कोणत्या पक्षाला आहे हें कोणासही कळेना. इतक्यांत वर सांगितलेला 
रायसीनचा तुवर हा फितूर होऊन संगाकडून निघाला व बाबराला जाऊन मिळाला. 
प्रथमपासूनच या तुवराची वागणूक अशी विश्वासघाताची होती ब शेबटीं त्यानें 
याप्रमाणें डाव साधिळा, आणि यामुळें संगराण्याकडे जो फत्ते येण्याचा रंग दिंसत 
होता तो बदलून त्याला उलट माघार ध्यावी लागली, या लढाईत संगराण्याला 
१. बाबर हा आपले आम्मचरित्रांत एके ठिकाणीं लिहितो कीं, 'मी जेव्हां काबुलांत होतों 
तेव्हां संगराण्याने आपला वकोळ मजकडे पाठविला होता ब तेव्हां आमचा परस्पर असा ठरावं 
झाला होता को, मी दिळीक्र चाळ,करून गेलों तर संगालें आम्र्यावर यावे. परंतु पुढें मी दिक्ली 
घेऊन आमाही घेतळी तरी संग ठिकाणचा हाला नाहीं.” 

रा०३० १६ 


( १२० ) 


पुष्कळ जखमा झाल्या व त्याचे चांगळे चांगले साह्यकर्ते मारले गेले. डोंगरपूरचा 
उदयसिंग रावळ हा आपल्या दोनशे लोकांसह्द पडला; साळुंजराचा रला ठाकूर व 
त्यांचे तीनर्शे चोंडावत सरदार य़ा लढाईत खपले; मारवाडच्या राजाचा मुलगा रा- 
यमल राठोड व त्याजबरोबरच मेरठ्याचा खुतसी व रला हे सर्व वळी पडले; आणि त्या. 
व्वप्रमाणे साोनगडचा राव रामदास, झाळावाडचा ओझा, गोकुळदास प्रमार आणि 
मेवाडचे चव्हाणवंशीय माणिकचंद व चंद्रभान असे सर्व संगराण्याकरितां धारातीर्थी 
पडले, मेवतचा हुसेनखान व दिल्लीच्या तख्तावरून पदभ्रष्ट झालेला लोदीकु- 
ळांतला राजपुत्र असे दोघे मसलमान संधाला मिळाले होते, पण तेही याच लढा- 
द्रैत पडले. 

याप्रमाणें चोहोंकडून संगराण्याकडे फार नुकसानी व नाश होऊन पुनः पराजयाचचें 
अपेश घेऊन त्याला मार्गे परतावें लागलें. तेव्हां मुसलमानांनी वीरश्रीनें उन्मत्त हो- 
ऊन, रणांगणीं तीं शत्रपक्षाचीं घायाळ होऊन किवा मरून मनुष्ये पडलीं होतीं, 
त्यांचीं शिरें कापून त्यांचे त्यांनीं ढीग घातले, ब या जयाचें द्योतक असें ' गाजी? 
हें नांव बाबरानें आपल्याला घेतलं, हें नांब त्यांचे वंशजांकडे रोवटपर्यंत "चाळू होतें. 

सगराणा परतला तो मेवतच्या डोगरांकडे गेला, व तेथून जय मिळविल्याशिवाय 
चितोडराजधानींत प्रवेश करावयाचा नाहीं असा त्यानें निश्चय केलो. इंश्वरकृपेनें 


ना याणा प: "५ ॥॥| "णशा पपी 


“गाजी? हा आरबी शब्द असून याचा या भाषेंत “गिजा करणारा? अस्म अर्थ होतो 
“ग्िज्ञा7 झणज्ञे काफराचे पारिपत्य, आणि “काफर' ह्मणञ्ञे क्राणोक्त धम न मानणारे. या काट 
फरवगीत यहुदी, खिश्चियन, हिंदु, पारशी, अन, बोळ वगेरे सव लोकांचा समावेश होतो, मम- 
लमानांनी धर्मेसंबंधानें जगाचे दोन भाग केलेले यांच्या ग्रंथातून आढळतात; एक इमानी ह्मणजे 
आस्तिक व दुसरा बेइमानी ह्मणज्ञे काफर किंवा नास्तिक, काफरांस जिकण्यांत ज्ञे विजयी होत ते 
आपल्यास “गाजी” हणत व लांक्षी ठढत असतां जे मरत यांस “षहीद? ह्मणत. काफरांक्षी 
संग्राम करण्यांत व यांनबरोबर रण झुंजण्यांत त्यांस मोठा आनंद वाटतो व अन्ना लढाईस ते “जि- 
हाद” हणतात. लढाईत मारावयाचे ज्ञे काफर लास मुसलमान “बाज बुल कतल” हणजे 
वध्य किंवा वधाहे हणतात. काफरांस बधणे हें पुण्यदायक आहे असें कुराणांत लिहिळे आहे आणि 
षहीद होईल (मरून जाईल) तर याला तात्काळ स्वर्ग मिळतो असें वचन आहे. या वचनावरच 
आज्ञपर्यंत जगावर या मुसलमानांनी कोत्यावधि मनुष्यप्राण्यांचा संहार केला ! अस्तु. हिंदुस्थानचे 
मुसलमान बादशाह आपल्यास जो “गानी? हा किताब घेत तो लांच्या सनदेत, शिक््यावर, 
रुपयावर व मोहरेवर छापलेला असे, 

२. क्षात्रधमोचे लोक समरांत शत्रला जिंकिल्यावांचून परत यावयाचे नाहींत असा तर यांचा 
बाणा असे, शत्रूकडन पराभूत होऊन माघारें तसेच घरी कृष्णमुख घेऊन येणाऱ्या वीरांस त्याची 
आई, बाप किंवा बायको यांपैकीं कोणीदी आपल्याजवळ येऊं देत नसत, व लाजली भाषण करीत 
नसत. लाचप्रमाणें जञातींतठे ढोक लास ज्ञातिबाह्य समजन लाच्याज्ञीं कोणताही व्यवहार ठेवीत 


( १९१ ) 


त्याला आयुष्य असतें तर त्यानें हा कृतनिश्रय शेवटास नेला असता. परंतु त्याला 
आयुष्य कमी झालें. तो त्या वर्षातच मेवतच्या सरहद्दीवर बसवा येथे मरण पाथला. 
त्याणें, बाबराचा सूड उगवीन तेव्हांच राजघानींत जाईन हा जो आग्रह धरिला 
होता, तो कोणा सरदारास न आवडून, त्यानें त्याला विषप्रयोग करून ठार मारिले, 
असेंही कोणी हणतात. यांत आश्चर्य नाहीं. रजपुतांमध्यें राजेलोकांचे मृत्यु बहुतकरून 
विषप्रयोगानें होत असल्याच्या लोकवाता ऐकूं येतात, तें कांहीं असो. त्याच्या मृत्यू- 
च्या समयीं त्याला आपला निश्चय अपूर्ण राहिल्याबद्दल फार अस्वास्थ्य प्रात झालें, 
परंतु त्याच्या प्रधानादिकांनीं , “आपण त्याविषेयीं कांहीं खेद करूं नये, आपला निश्चय 
आम्ही पार पाडूं,' असें सांगून त्याचें समाधान केलें; तेव्हां त्यानें शांतपणें आपला 
देह ठेविला. वरील विषप्रयोगाच्या वार्तेवरून, रजपुतांत राजघात करण्याचें कृत्य झ- 
णजे अगदीं साहजिक असलेलें दिसतें व त्यांच्या एकंदर पराक्रम-व-कर्तबगारीकडे 
पाहिलें असतां हा त्यांना मोठा कालिमा आहे असें कोणासही वाटेल. 


प्राच्यराष्ट्रातून एकपल्लीब्रताचा अभाव हें एक विलक्षण संकट व एक प्रकारचा 
रोगच असून तो सदाचरण आणि शरीररक्षण यांना अत्यंत घातक आहे, ह्या पूर्व- 
दिग्राष्ट्रांकडे बघितलें तर त्यांतील राजांचा ब लोकांचा असा अनेकपल्लीत्रताचा आ- 
'चार पाहून तीं राष्ट्रे केवळ ज्ञानाच्या संबंधानें अगदीं बाल्यावस्थेत आहेत असें हणावे 
लागते. रजपुतांच्या व इतर लोकांच्या इतिहासांतून पाहिलें तर अनेकपल्लीलाचा 
कांहीं विलक्षण अनर्थ दिसतो. कोणी सात वारांच्या सात बायका केलेल्या आढळतात व 
कोणी अयनांच्या व कोणी तिथींच्या याप्रमाणें निरनिराळ्या स्त्रिया वरल्याचे दाखले 
अहित. यामुळें त्यांच्या जनानखान्यांत इतक्या मसलती आणि कपटे चालतात कीं, 
राज्यकर्त्यास आपला राज्यकारभार एकीकडे ठेवणें भाग पडतें. ह्मणजे, त्या प्रत्येक 
स्त्रीला आपल्या मुलाला गादी मिळावी अशी महत्वाकांक्षा असल्यामुळें, त्या अनेक 
युक्त्या व कपटें करून नवऱ्यास किवा राज्यकत्यास विषप्रयोग करणें, मारेकरी घा- 
ढणें अथवा गुस कट करून दंगे उठविणें, इत्यादि नीच कामें करण्यास बेघडक प्र- 
वृत्त होतात असे दाखले इतिहासांतून सर्वत्र सांपडतात. त्यांना, यथाक्रम आपल्या 
पुत्रास राज्यवैभव भोगण्यास सांपडेळ अशा प्रकारचा भरंवसा व दम नसतो. संग- 


ल णपणणाशणशी पणी 





नसत. ह्या प्रकारची लड्ञा व अपमान सोसण्यासाठीं जिवंत परत घरीं जाण्यास कोणीही क्षत्रिय 
किंबा र्थपूत शत्रला पाठ दाखवून समरांतून जात नसत. ते रणभूमीवरच मृत्यूची अपेक्षा करून 
पडत. भारतीयद्धांत अर्जुनाच्या वीयेपराक्रमाचें ठिकठिकाणीं वणन आठेठें असून पराज्यसमयीं अ- 
भिकाष्ठें भक्षिण्यास तो उगुक्त झाल्याबद्दह लिहिलें आहे, , शेबटच्या अठरा दिवसांचे महायुद्धांत 
भीष्म पराभूत झाल्यामुळे समरामध्यें श्रपंजरींच खच्यूची बाट बघत पडळे होते | 





( १२४ ) 


तिच्या वैमवेच्छेस तृप्त करावयाचें होतें. परंतु तसें त्याजकड्टून मुळींच घडलं नाही. 
तो गादीवर बसल्यावर बंदीजनांच्या स्तुतिपाठांनीं तो आपलीं पूर्वकृत्यें आणि गुसव- 
चनें कांहीं काळपर्यंत जणूं काय अगदीं विसरून, त्यानें तिळा तसेंच तिष्ठत बसविलें, 
इकडे, पाणिग्रहण केलेल्या व वाग्विवाह व्ह्वलेल्या चितोडाधिपतीकडून आपल्याला 
आज बोलावणें येईल, उद्यां बोलावणे येईल, अशा मार्गप्रतीक्षेतच तिचे दिवस चा- 
लले, तों वर लिहिल्याप्रमाणे हाडिया , राजाकडून मागणी आली. तोही चितो- 
डच्या राजापेक्षां कांहीं कमी योग्यतेचा नव्हता. तसाच तो रलसिंगापेक्षां पराक्रमांतही 
कमी नव्हता. मेवाडचे महाराणे सिर्सोंदिये व हाडिया रजपूत हे पूवापर खेनही 
असून कुरक्षेत्री शहाबुद्दीन गोरीबरोबर ते ऐकमत्यानें लढले असल्यामुळें तर विशेष 
निकट संबंधी झाल्यासारखे झाले होते. बुंदीचे हे हाडियाराजे जरी मेवाडचे मां- 
डलिक नव्हते तरी ते पूर्वीपासून चितोडास श्रेष्ठतेचा मान देत असत, व हरवक्त 
चितोडाकरितां ते आपले रक्त पाडण्यासही सज्ज असत. अशा प्रकारचा त्यांचा 
जुना स्थघेहधम असून, बंदीच्या राजाचा चितोडच्या राण्यास चिडवून त्याचा अपमान 
करण्याचा मुळींच इरादा नव्हता, हें आतां वेगळें सांगणें नकोच, त्याला जर, आ- 
पण वरितों ही अभेरची कन्या अगोदरच राण्यानें वरिली आहे असें माहित असतें, 
तर त्यानें तिच्याशीं हा पुनरुद्वाह केला नसता; व परस्त्रीअपहाराबद्दल जें पुढें त्याला 
शासन भोगावें लागलें तेंही लागतंना. ह्याप्रमाणें वखुतः मुख्य दोप खुद्द रत्नसिग 
राण्याचाच असून, त्याणें उलट हाडिया राजाशीं मत्सर आरंभिला. एके दिवशीं 
रलसिंग व हाडिया राजा असे वसंतकाळीं मृगयेला गेले असतां तेथेंच त्या दोघांचें 
दंद्द जुळून त्यांत दोघेही एकमेकांच्या शस्त्रधायांनीं मृत्यु पावले, ह्याप्रमाणें रलर्सि- 
गानें अवघीं पांचच वर्षे राज्य केलें. तरी, तितक्‍या काळांत त्यानें बाबराला कांही 
पुढें येऊं न देतां आपली मेवाडची हद्द जशीच्या तज्षीच कायम राखिली होती. 
रलसिंगाचे मागून त्यांचा धाकटा भाऊ विक्रमाजित हा चितोडाचे गादीवर बसला. 


विक्रमाजित हा वि> सं १५९१ हणजे इ० स० १५३५ या वर्षी राज्याधि- 
कारी झाला. हा आपल्या वंशांत नांव बुडविणारा आणि वेभव गमावणारा असा 
निघालो. तो नादान, नालायक व कमकुवत होता. भल्भलते छंदफंद करून 


१. बेकायदा ह्मणन्ञे कायद्यानें जेथें कारभार चालत नसून, राज्ञाची इच्छा तोच कायदा अक्शा 
घोरणानें अथे राज्य चालतें तें राज्य आणि वंद्यपरंपरेंचे राजे जेथें आहित ते मुठ्ःव एकसारख्या 
भरभराटीनें व ज्ञांतिसुखानें असलेले कधीही पाहण्यांत यावयाचे नाहींत, थांचे कारण उघडच 
आहे कीं, राजवंश्ांत सर्वच पुरुष सदिच्छावान्‌ , सन्मार्गवती, ठर, पराक्रमी, उदार, धीर, गंभीर 
ब लोकम़रिय, असे असण्याचा असंभव, म्रज्नैकरितां आपण राक्षे, आपल्याकरितां प्रज्ञा नव्हे, रा 


( १२५ ) 


सरदारांच्या मनांतून तो दिवसानदिबस उतस्त 'चालळा, त्याणें पहिलवान व सह 
यांच्या कुस्त्या लावून त्यांस मोठमोठीं बक्षिसं द्यावी. इतर राजकीय व लष्करसं- 
बंधी ब्यवस्था ठेवण्याकडे त्याचें एकंदरीनें कमी लक्ष होतें. आपले प्रतिस्पर्धी ब शत्र 
यांच्या फौजा व लष्कर कशा पद्धतीनें वाढत व सुधारत आहे इकडे धोरण न ठे- 
वितां त्यानें धूम पायदळ वाढविण्याचा क्रम चालविला. रजपूत सैन्यांत नुस्तें पा- 
यदळ वाढवून काय उपयोग होता £ तिकडे राऊत, शिलेदार, यांचें सेन्य मुख्य 
असून त्यांजकडूनच आजपर्यत राजस्थानचें वैभव वाढलें होतें. पण हें त्याणें मनांत 
आणिलेंच नाहीं. दिलीचे बादशहाकडे तोफा ब बंदुकांची वृद्धि होत चालली 
आणि विक्रमाजिताकडे पायदळांतच भर पडत होती. तसेंच, तोफा ब बंदुका 
यांचा हणजे दारूचा उपयोग लढाईत केल्यानें यशप्राति होते याची समजूतच र- 
जपुतांना होत नसे. त्यांचे पूर्वापर चाळत आलेले तीरकमठे, तरवारी, भाले 
यांच्या अभिमानांतचच ते गढून गेळे होते.' सारांश, शत्रूंची लढाईच्या ब युद्धाच्या 





ज्यांतली संपत्ति ही आपल्या मालकीची नसून तिचे स्वामित्व प्रजेकडे आहे तेव्हां तिच्या धोर- 
णानें व संमतीनें आपला राज्यकारभार ठेवावा; इत्यादि प्रकारच्या उदार कल्पना सदैव मनांत वा- 
. गवून याप्रमाणें राज्योपभोग भोगणारे सुसंस्कृत व आहोभाग्य राजे आजपर्यंत या भारतभूमीवर 
फारच थोडे झाले असतीळ. दुष्टबद्धीचे, दुराचारी, भीरु, शेंदाड, कृपण, डोली, मिज्ञासी, आणि 
स्वच्छंदी अश्शी राजपंक्तिच हिंदुस्थानांतील राज्ञावळीत बहुतकरून सांपडेळ ! विठायतेंत व इतर सु- 
धारलेल्या राष्ट्रांत राजांचे असे नानाढंग चाटून प्रज्ेळा दुःख होईल झणून तख्तावर येणार्‍या रा- 
ज्ञाकडून किंवा राणीकडन अगोदरच कोलकरार वगेरे लिहून घेऊन त्यांस आपल्या बंधारणांत 
ठेवितात आणि मग राड्याभिषेकसभारंभ करितात. तसेंच, लिहून मिळाठेळे कोळकरार बरोबर 
रीतीनें अमलांत राहावे व राज्याधिकाऱ्यानें उन्मत्त होऊं नये ह्मणून याजवर पाहणी करण्यास 
सभ्य लोकांच्या सभा स्थापिठेल्या असतात, ते सव प्रकारचे बदोबस्त करितात: राज्यावर को- 
णाचा वारसा आहे; आपल्या राज्यांत कमीजास्त काय आहे; चूकवाक कद्मांत आहे; इत्यादि सु- 
घारणे'चे सवे भाग वरीळ सभा करितात, यामुळे हिदुमुसठमान राजांसारखे उठल्या बसल्या उ- 
गाच फंदफितूर, कुटुंबकळह, राजघात, विषप्रयोग, परक्याचा हात, मसलती, इत्यादि निंद्य प्रकार 
राजवंद्यांत चाललेले आढळत नाहींत. तर एका धोरणानें व लोकसमाजाचे अनुकूळतेनें विनबो- 
भाट आणि अन्रूनें काम चालते. यांत जें सुस्व आहे याचा वरीळ प्रकारच्या बेकायदा आणि परं- 
परेचे राजे यांच्या राज्यांत मुळीच अभाव असतो, 

१. तोफा, बंदुका आणि दारूचा उपयोग हिंदुस्थानांत कोणासही ठाऊक नव्हता, येथीळ युडें 
झणजे तीर, भाले, तरवारी, बच्यो, कटारी वगैरेंनी चाळत. पुढें युरोपियन लोकांकडून युद्धांत 
दारूचा उपयोग करण्याची युक्ति निघून ती युक्ति मुसलमानांनी उचलली, व तेव्हांपासून हिंदु- 
स्थानांत दारूची सुरुवात झाली, मुसलमानांकडूनच हिंदुस्थानांत दारू आली याबद्दलचे प्रमाण 
झटले हणजे तो व्यापार अद्यापि यांजकडेसच आहे, हे. द्दोय. असे कांडी न्यापार व धंदे हिंदु- 


( १२९ ) 


कामांत ज्यास्त ज्यास्त सुधारणा होत चालल्यामुळे जयाचा वांटा त्यांजकडे जात 
ऱ्वालळा यांत आश्चर्य नाही, विक्रमाजिताची राज्यमर्यादा अनुदिन कमी कमी होत 
चाळली. सर्व शत्रु व प्रतिस्पर्धी यांस आपआपला हात उगवण्यास या राण्यांचे 
कारकीर्दीत पूर्णपणें फावले, इतक्या प्रकादुची गचाळ कारकीर्द विक्रमाजितानें चा- 


लविली. भिल व मेर या डोंगरी व रानटी लोकांनीं चितोडच्या सिवेंतून बिनदिक्कत 
गुरें चोरून हांकून न्यावीं, व त्यांवर स्वार पाठबिण्याचा हुकूम झाला तर स्वारांनी 
हसून उपहासाने ह्मणावें की, “पायदळ पाठवा हणजे ते त्यांचें पारिपत्य करतील !' 
विक्रमाजिताचे राज्यास 'पैपाबाईचे राज्य' असें उपहासानें लोक झणत. ह्या 
£पपाबाईचे राज्याचा फायदा आपण करून ध्यावा असें गुजराथचा सुलतान 
हादूर यानें मनांत आणिलें. बहादूर याचे पूर्वी जो मुजफर हणून गजराथचा 


7 क कककककटकळकनटणा 000000 नट *““ - न्न > स्लट न्न >>“ “० “८-०” न 


स्थानांत चाळ आहेत कीं, ते ड्यांजकडन मळ वहिवाटींत आळे यांजकडेसच ते धंदे व ते व्यापार 
राहिळे आहेत, दारूचा व्यापार व दारू करण्याचे कारखाने जसे मुसलमानांनी आणिळे तसे का- 
गदाचे कारखानेही यांजकडनच इकडे आले व ते दोन्हीही यांजकडेसच आहेत. दारूवाळे व 
कागद करणारे तेवढे सववत्र मुतटमान आढळतीळ, असो. दारू, बंदुका, कवाइती फौज, यांचे 
एकसारखे पोषाख, इत्यादि लष्करी सुधारणेंत आलीकडील राष्ट्रे फार पुढें गेटीं आहेत. यांजकडे 
हिंदुमुसलमान राजांचें लक्ष गेळें नाही. या ळष्करी व्यवस्थेच्या व्यंगामुळेंच इकडील राजे परा- 
भूत होऊन ळष्करी कामांत वाकब अज्ञा इंग्रज लोकांकडे सव हिंदुस्थानाचें खामित्व गेळें. राज्य- 
भाग द्या केवळ शहाणपणाचाच भोगवटा आहे असे कोणी समज नये. तें बेमव मिळविण्यास व 
तें आपल्या हातीं राखावयास शहाणपणा आणि बळ ही दोन मुख्य साधनें आहेत. नुस्या शहा- 
णपणानेंच राज्यें चालती तर नाना फडणवीस येवढा धूत, चतुर व शहाणा होता; तर शिंद्याचें 
बळ कमी झाल्याबरोबर कैदेंत कां गेला असता १ तेव्हां लष्करी व्यवस्था ही इतर सुधारलेल्या 
राष्ट्रांच्या बरोबरीने असळी तरच टिकाव लागतो, नाही तर धूळधाण होउन ज्ञाते हें फार दिवस 
इकडील राजांस समजलें नव्हते. तरी सेन्यव्यवस्थेत चतुर अज्ञा महाश्ूर महादजी शिंद्रानें ही 
गोष्ट पूर्णपणें समजून याप्रमाणें यानें आपल्या लष्कराचे कंपू कवाइती वगेरे शिकवून तयार केळे 
होते. व याचप्रमाण पुढे जेव्हां सुघारळेल्या लष्कराचे प्रभाव अनुभवास येऊं ठागले तेव्हां पेशवे, 
होळकर, शिंदे, मोंगळ, हैदर नाईक वगेरे सर्वानी आपापली लष्करे कवाइती वगैरे झिकवन तयार 
करविली. या प्रकारचें धोरण विचारी राजांस असते. आणि ते दुसर्‍याची सुधारणा पाहून 
तत्काल तिचें अनुकरण करितात. परंतु बेकायदा राज्य असले झणज्ञे पुढील वंश वाईट निघन 
विचारी राजांनी जीं लष्करे वगेरे सुधारलीं असतील ती सव व्यवस्था मोडन ज्ञाते असा नियम 
आहे. ब याप्रमाणें वरील सव राब्यें विशकलित झालीं हें सवोना विदित आहेच ! 


१, पूर्वी या नांबाची एक राणी रजपूत लोकांत होऊन गेली, तिच्या अव्यवस्थित राज्याविषयीं 
राजस्थानांत मरर्याति असून सावरून वरील झण रजपूत लोकांमध्यें चाल झाली, 


९ १२७ ) 


सुल्तान होता, त्याला पृथ्वीराजानें केद करून रायमलाकडे चितोडास नेलें होतें ब 
त्याजपासून पुष्कळ पैसा आणि सातशे घोडे खंडणी ह्षणून, घेतली होती. ही गोष्ट 
त्याचे मनांत असून त्याचें उटें काढण्यास प्रखुतचे “पपाबाईचें राज्य” चांगलें आहे 
असा त्यार्ने विचार केला, तेव्हां त्याला मंदोडच्या ठाकुरानेंही आपल्या पलटणी 
मदतीस दिल्या, ह्याप्रमाणें सुलतान बहादैर हा विक्रमाजित राण्यावर चाळून 
आला. तो बुंदी परगण्यांतील लोईचा गांवीं उतरला. तेव्हां विक्रमाजित न भितां 
आपल्या पायदळी लष्करासह त्याजवर आला. परंतु त्याचा तितपतच उपयोग झाला. 
घोडेस्वार व शिलेदार "होते तेवढे चितोडाचे संरक्षणार्थ समरांतून पळून गेले, तेव्हां 
अर्थातच बिचाऱ्या नुस्त्या पायदळाच्यानें काय होणार होतें? सारांश, ह्वा मेल्या 
बापाचा मुलगा-संग्रामसिंहपुत्र-लष्करी कामांत अजून बालच होता. 

पहिल्यापासून चितोडच्या गादीविषयीं सवाची पूज्यबुद्धि असून प्रसंगीं चितोडाचें 
संरक्षण करण्यास आजूबाजूचे सर्व रजपूत राजे एकमताने साह्य करीत अशी पूर्बी- 
पासून रीत चालत आली होती. त्याप्रमाणें या वेळींही चितोडच्या अभिमानी खेही 
ठाकुरांनीं, “रानटी मुसलमानां'ची स्वारी येऊन विक्रमाचा पराजय झालासें पाहून 
घांब घेतली. देवळा येथील सुरजमलछ़ाचा वशीय राजपुत्र याणें ताबडतोड आपली 
स्वामिनिष्ठा दाखविण्याकरितां आपलें सेन्य चितोडाचे मदतीस पाठविलें, त्याचप्न- 
माणे, बुदीच्या राजानें ५०० हाडिये लोकांची दूर टोळी विक्रमाजिताचे बचावा- 
करितां पाठविली. तसेच सोनीगड व झालावाडचे आणि अबूचे देवरा, राव, वगेरे 
र॒जवाड्यांतले पुष्कळ राजे राण्याच्या साह्याथे आपापली सेन्ये घेऊन आले. परंतु 
बहादूरशाह सुलतानाची तयारो "कांहीं वेगळीच होती. ब तिच्या योगानें त्याची ही 
स्वारी फत्ते होऊन रजपुतांचा अखेरीस अगदींच मोड झाला. तो प्रकार असाः-- 
बहादूर याजकडे, लाबग्रीखान फिरंगी नांवाचा पोर्च्युगीज सेन्याधिपति किंवा 
सेन्यशिक्षक असल्यामुळें, त्याचे लष्कराची अगदीं कडेकोट तयारी होती. त्याजकडे 
दारूगोळा व तोफा हीं जबरदस्त मारक रास्त्नारेत्र यथेच्छ ब तयार होतीं, सर्व लष्कर 


नत १4 ->_-:. ५८. 007/-.““ “> 


१. संगराणा मेला तेव्हा विक्रमाजित गर्भस्थच होता. 

२. चंदाच्या कवितेत ठिकठिकाणीं नळगोळे, अइयस्रे, रणांतला वणबा, वगेरेचीं नांबें येऊन 
दारू, तोफा वगैरेच्या वर्णनासारखी वर्णने आलेली आढळतात. परंतु चंदाच्या वेळी इकडे दारू- 
गोळा व तोफाबंदुका यांची कल्पना व योन्नना मुळींच नव्हती. यावरुन हीं वरणेनें मागाहून कोणी 
, चंदाच्या ग्रंथांत ढकलली असावीं. हिंदुस्थानांत दारूचा व तोफाबंदुका यांचा उपयोग प्रथमतः 
बाबरानें केळा व तेव्हांपासून याचा इकडे प्रसार झाला. तेरावे द्वातकांत चितोडावर अक्लाउद्दी- 
नानें पहिळी गर्दी केली तेव्हां दारूगोळा बगेरेंचा उपयोग झाळेळा कोठें इतिहासांत आढळत नाहीं. 
तो बाबरापासून आढळतो, आणि मुसलमानांस ज्ञे अलीकडे त्ूर ब अभिमानी रज्ञपुतांवर जय 
रा०इ०« १७ 


( १२८ ) 


लाबीखानाच्या सांगण्याप्रमाणे चालत असल्यामुळें फिरंगी लोकांच्या मडकलेरचे हे 
प्रतिबिंब भासत होतें. लानीखान हा लष्करी कामांत त्या वेळीं मोठा कुशळ होता. 
त्यानें मोठमोठे सुरुंग पाडून किल्याचे तट उडवून दिले. त्या वेळीं तेथें बंदीचा 
सरदार व त्याचे धर पांचर्शे हाडिये लोक अशे तटाचें संरक्षण करण्याकरितां उभे 
होते. ते सर्व या सुरुगाच्या धूमधडाक्यांत कोणीकडे नाहींसे झाले, पुढें दुर्गीराव 
आणि संतू व दुदू हे दोघे चोंडावत सरदार आपल्या लोकांनिशीं सुलतानाचे फौ- 
जेबरोबर मोठ्या शायीनें पुष्कळ वेळ लढले व त्योणीं कित्येक हले मागे हटविले; 
त्याचप्रमाणें रजपूत लोकानी धेय व अवसान धरावें हणून ह्या" वेळी खुद्द विक्रमा- 
जिताची याई, राठोडकन्या जी राणी जवाहीरबाई, इणेंही लढाऊ सरदाराचा पो- 
पास्व करून आपल्या लोकासह ञात्रूवर हला केला, परंतु काहीं झाले नाहीं. राणी 
जझवाहीरबाउ तर त्याच हळ्लात मारळी गेली. ह्याप्रमाण सवोशी अपजयाचा बांटा 
परद्री आठा. चितोठास तर सुलतानाचा वढा पडला व आतां पुढें निभावणी 
लागावयाची नाहीं, अशी रजपुताची खात्री झाली. चितोडच्या राजवंशाचे रक्ष- 
णाकरिता प्राण द्यावयाचे असा पहिल्यापासूनच सर्वांचा पूज्यमाव आणि अभिमान 
अराल्यामुळे, ह्या वळी संगराण्याचा उदयसिंग हा एकच अवदिष्टपुत्र शि्ठु होता 
त्याचें कस तरी या सकटातून सरक्षण व्हावें हणून व पुढें काय करावयाचें याबद्दल 
सवांच्या मसलती चालल्या. तव्हां त्यानी असे ठरावले की, 'राजपुत्रास बुंदी ये- 
थील राजपुत्र सुरतान (झूरस्थान) याचे स्वाधीन करून आपण सवोनीं जोहार 
करावा. परंतु, जोहार करण्यापूर्वी प्रथमतः आपल्या स्त्रियानी अभिकाष्टे भक्षण केली 
पाहिजेत, ह्षणजे मग आपल्या मागे पाश राहिला नाही.'' असा त्यांगीं विचार क- 
रून स्त्रियाच्या अभिकाष्ठभक्षणाची तयारी चालविली, त्यांगी किल्ल्याच्या खडकांत 
एक मोठा थोरला हादासारखा खडु खणून त्यांत दारू वगैर ज्वालाग्राही पदार्थ 
प्सारेले, नतर उदयसिगाची आई कणावती, हणजे अजुन हाडिया या शूर स- 
रदाराची बहीण आणि संगराण्याची विधवा स्त्री, दिण सर्व रजपूतसित्रियांस 
बोलावून आणून, 'आपल्या रीतीप्रमाणे जन्माचे सार्थक करण्याचा प्रसग आला 
आहे,? असें त्यास सागितले; व तो सवं स्त्रियांचा समाज त्या आगीच्या खादत जा- 





न 


मिळत गेळे हा सर्वे दारूगोळ्याचा तयाजवर उपकार होय, दारूगोळा नसता तर ते असे बिजयी 
झाले नसते, वर बहादुराकडे ज्ञो लाब्रीखान फिरंगी असल्याचे लिहिलें आहे, हा कोणी वास्को 
डी गामा याचे ठोकापैकीं असावा, 

१, उदयासग हाही सगराणा मेढा तेव्हां गभेरथच होता, यावरून संगाचे मागे याच्या दोन 
लिया गभेवती होया असे दिसते. 


( १२९ ) 


ऊन उभा राहिला. तेव्हां तत्काळ त्यास बत्ती दिल्याबरोबर त्या सर्व स्रिया उडून 
गेल्या. ह्याप्रमाणें तेराहजार रजपूतस्त्रिया या अभिकुंडांत होमल्या असा लेख 
आहे ! स्त्रियांचा निकाल झाल्यावर देवळाच्या ठाकुरानें सांगितलें कीं, “आतां थां- 
बून काय करावयाचें आहे ?? असें हणून त्यांगीं चितोडचे दरवाजे उघडले ब सर्व 
ळोक सुलतान बहादूर याचेवर जाऊन पडले आणि त्यांगीं आपला शेवट क- 
रून घेतला. 

तेव्हां अर्थात्‌ बहादूर याचा विजय झाला. ही गोष्ट ज्येष्ठ शुद्ध १२, विर 
सं १५८९ झणजे*इ० स० १५३३, किंवा फेरिस्ता याच्या लिहिण्याप्रमाणें हि- 
जरी सन ९४९ या वर्षी घडली. बहादूर चितोडास जाऊन बघतो तों तेथें त्यास 
काय आढळले £ सर्वत्र प्रेतमय आणि शून्य ! हजारों लोक विषप्रयोगानें, आत्म- 
हत्येनें व कटारींनीं वगैरे मरून पडलेले दिसले, डात्रूकडून कैद होऊन अपमान 
सोसण्यापेक्षां आपल्या हातांनींच आपला ब बायकापोरांचा शेवट झालेला बरा, असा 
जो रजपुतांचा अभिमान आहे, त्याप्रमाणें त्यांणीं करून निमेनुष्य असें चितोड रा- 
हर शत्रूच्या खाधीन केलें ! या गर्दीत एकंदर बत्तीसहजार लोक मारले गेले असें 
ह्मणतात. चितोडास 'जोहारा'चा संस्कार होऊन सर्व संहार झाल्याचा राजस्था- 
नंच्या इतिहासांत हा दुसरा प्रसंग होय. 


बहादुरानें चितोड आपल्या कबज्यांत घेतलें खरें. पण त्याचा मुक्काम तेथें 
एक पंधरवड्यावर झाला नाहीं. तो या विजयाचा आनद मानून जरा विसांवा 
घेतो आहे तोंच बंगाल्यांतून हुमायुनाची खारी त्याला हांकून देण्यास आली. हा 
योग चमत्कारिक घडला, तो असाः--हुमायून हा बाबराचा मुलगा असून बाबर हा 
संगराण्याचा शत्र होता. परंतु, बाबरानें संगराण्याच्या गुणांचें जें वर्णन लिहून 
ठेविलें होतें तें हुमायुनास सर्व माहित असून तो स्वतः आपल्या बापाबरोबर बियाना 
येथें जो जय झाला त्या वेळीं हजर होता. व त्याचाही संगाच्या वंशजांबिषयीं 
सप्रेमभाव होता. इतक्यांत वर लिहिल्याप्रमार्णे सुलतान बहादुराची' खारी गुज- 
राथेंतून चितोडावर आली आणि राण्याचा पराजय होण्याचा प्रसंग आढा. तेव्हां 
राणी कर्णावती इणें हुमायुनास राखी पाठवून असा निरोप कळविला कीं, 'तुही 
माझे भाऊ आहांत, तर अशा वेळीं मला साह्य करून आमची अन राखा.! ह्या 
राखीचा हुमायुनास मोठा आनंद होऊन त्याणें आपल्या या राखीबंद बहिणीस 


बणणणाप णा णा 0 





नलसटती 





पणाणाणणीीणीण क री 





हं अड 





(भन 


१, पूर्वी शत्रूच्या बायका हातीं लागल्या हणजे मोठा विअय झाला असें समजत, आणि हा 
अपमान आपल्या बायकांस भोगावयास लावावा यापेक्षां या आपल्या देखतांच मेलेल्या बर्‍या असें 
वाटून रजपूत ढोक ह्य घोर उपाय करीत असें. दिसतें. 


( १३० ) 


असें प्रत्युसर पाठविलें कीं, 'मी तुमचा राखीबंद भाई झालों आहें; तेव्हां आत्ता ठक्षी 
आलेल्या संकटाविषयीं कांहीं एक भीति बाळगूं नका.' आणि त्याप्रमाणें तो आपली 
तयारी करून चितोडास सोडविण्याकरितां येतो आहे तों इकडे बर लिहिल्याम़माणें 
सवीची आहुति होऊन चितोड बहादुराच्या ताब्यांतही गेलें होतें. परंतु हुमायुनानें 
आपल्या दत्तवचनाप्रमाणें येऊन, मंदोडावर जो बहादुराचा तळ पडला होता तें 
शहर काबीज करून घेऊन पुन: बहादुरास चितोड येथून हुसकून दिलें. व वि- 
क्रमादित्य जो वरील संहारांतून बचावून रादिला होता त्यास फिरून आणून त्याच्या 
गादीवर त्याला मात्क्यान्‌ बसविलें. ह्याप्रमाणें रजपुतांच्या राण्यांकडील रोखीचा 
प्रभाव होता. 

वरील रक्षाबंधनाचा असाच चमत्कार झाला कीं, ह्या राखीने केवळ हुमायूनच 
एकटा चितोडच्या राणीचा भाऊ झाला नाहीं; तर त्याचे पुढें त्याचा मुलगा प्रसिद्ध 
अकबर, त्याचा पुत्र जहानमीर, जहानगीराचा मुलगा शाहजहान आणि जाह- 
जह्ानाचा मुलगा-हिंदूंचा परम द्वेष्टा जो औरंगजेब-तोही, अनुक्रमें चितोडच्या 
राणीचे 'राखीबंदभाई?' अश्याच प्रकारचं नातें ठेवीत आले. औरंगजेबाने आपलें 
स्वस्‌प्रेम फारच उत्कृष्ट रीतीनें दाखविलें आहे, व हें त्याच्या स्भावरीतीवरून पा- 
हिलें असतां अगदीं चमत्कारिक भासण्यासारखें आहे! 

ह्याप्रमाणें विक्रमाजित सुदैवानं पुनः राज्यारूळ झाला. त्याजवर आजपर्यंत अ- 


डं रशब्साखजजआजय 


१. रजञपुतांमधील ह्या रक्षाबंधनाच्या चालीचा खुलासा आह मागें (ए० ५० येथें) लिहिळा आहेच. 
राजअस्थानाचा इतिहास लिहिणारा कसंट्‌ टेड हा या रक्षाबंधर्नाविषयीं आपली स्वत:ची अक्ली गोष्ट 
छिहिली की;---“मी उदेपूर, बंदी आणि कोटा येथीळ तिन्ही राण्यांचा व उदेप्रच्या राण्याची 
अविवाहित बहीण चंदबाई इचा 'राखीबंद भाई” झालों आहें व यांनकडन मला हीं रक्षाबंधनें 
(राख्या) मिळाली आहेत. याचप्रमाणें राजस्थानांतीह अनेक संस्थानिकांच्या बायकांकडून 
मला राख्या आल्या असून मी लांचा भाऊ झाल्याबद्दल मी तयांना पत्नोत्तरेंही पाठविलीं आहेत. 
माझ्या सहा वर्षाच्या अधिकारांत ह्या प्रकारच्या राख्या मला पुष्कळ मिळाल्या व व्या मीं माझ्या 
मिय भगिरनीची आठवण हाणून विलायतेस नेल्या.” इ०, 

२. औरंगजेबाने या पत्नांत प्रथमृत: “प्रिय व सह्रूणवती भगिनी !” असें संबोधन देऊन द्रो- 
वटीं “आपलें कुशल व कल्याण इच्छितो? अक्शा प्रकारच्या स्पष्ट शब्दांनी आपली तिज्वरील 
भक्ति व प्रेम दाखविठीं आहेत. रबपुत स्त्रियांस श्रेशाला 'राखीबंदभाई” बनवून लाजकडन आ- 
पठें कल्याण करून घेण्याचें हें अपवे व अद्वितीय साधन मिळालें आहे व येणेंकरून यांणी मो- 
ठमोव्या सुधारलेल्या राष्ट्रांही अन्य असें प्रेमबंधन राखन ठेवण्याचें उत्कृष्ट साधन ताधिळे आहे 
असें ह्मणावें ठागते. जे मुसल्मान लोक हिंदूंना व यांच्या धमीला पाण्यांत पाहणारे ते वरील 
रक्षाबेधनानें खऱ्या बहिणभावंडापेक्षांद्दी एकमेकांविषयी अधिक सबत्तल होतात | 








९ १३१ ) 


नेक संकटे येऊन त्यालाही बहुत दुःखे भोगावी लागलीं. परंतु त्याचा परिणाम कांहीं 
एक झाला नाहीं. त्याला इतक्या दिवसांच्या व प्रसंगांच्या अनुभबानें काटी एक 
शहाणपणा हणून आला नाहीं. तो पुनः आपले पूर्बीचे वेडेवेडे चार करून आ- 
पल्या पद्रच्या वृद्ध व थोर सरदारांचा भरुदरबारांत अपमान करूं लागला. हा 
त्याचा पहिल्यापासूनच सवभाव होता. तो इतकेंच करून राहिला नाहीं; त्याणें लो- 
कांना अप्रिय व तिरस्कार्य होण्यास दुसरीं अनेक दुष्ट कृत्ये केलीं. त्यांतही त्याणें 
अतिनिंद्य व अधमपणाचें जें कृत्य केलें तेणेंकरून तर त्याची प्रजा त्याजविषयीं अ- 
त्यंत नाखुष होऊन, त्यांगीं अखेरीस आपली' राजनिष्ठा वगेरे सर्व एकीकडे ठेविली 
व त्याचा नाश करून त्याचे गादीवर दुसरे कोणास बसविण्याचा त्यांणीं विचार चा- 
ळविला. हें अधमपणाचें कृत्य हणजे, त्याचा बाप संगराणा याच्या दैवदुविलासांत 
संगाला आश्रय देऊन ज्याणें पुढील सुखाचे ब वैभवाचे दिवस दाखविले त्या वृद्ध 
करमचंदास (कर्मचंदास) या नराधम विक्रमाजित राण्यानें भरदरबारांत ठार मा- 
रविलें. त्या वेळीं लोकांना इतका संताप ब आवेश आला होता कीं, रजपूतलोक 
आपल्या राजास देवासारखा मानतात, परंतु ह्या वेळीं तो मानसन्मान एकीकडे ठे- 
वून सर्वे सरदार एकदम उठून उभे राहिले व त्या वेळीं त्या दरबारांतील सरदारां- 
पैकीं मुख्य असणारा कानजी चोंडावत हा मोठ्याने हणाला, “भाई सरदार लोक 
हो, आपणास आपल्या राज्यवेभववृक्षाचें सोख्यफळ मिळेळ असा समय आला 
होता; परंतु आपल्याला तें कचे फळचच खाऊन टाकणें भाग झालें आहे!!! या त्याच्या 
अपमानकारक भाषणावर तो मानी राणा हणाला, 'बरें आहे, याचा परिणाम तु- 
ह्याला उद्यां समजेल.” असें"झटल्याबरोबर सर्व दरबार चालता झाली, 

१. राजावर राष्ट्राचा दाब असल्यावांचून राज्ञा नीट वतत नाहीं. रानेलोक हे स्वत: किंवा नि- 
भेयपणाने अथवा कधीं कधीं सत्तामदानें अनीतीस प्रवृत्त होतात. याकरितां राष्ट्राचा दाब का- 
यद्यांच्या आणि सभादींच्या योगानें आपल्या राजावर असावा हें तत्त्व पाश्चाय राष्ट्रांस पूर्णपणें सम- 
अलें आहे. हिंदुमसळमानांस हें तत्त्व कधींही कळळें नाहीं, तरी यांसही आतां पाश्चायांच्या सर 
हवासानें ही राजनीति समज ठागठी आहे. राष्ट्रीय विचार सर्वदा न्यायाचा असतो. लास कधीं 
कधी व्यक्तिविषयक विचार अपवादक होतो परंतु तो अपवाद धरावयाचा नाहीं. व्यक्तीचे लक्ष्य 
स्वाथीकडेच असतें; पण राष्ट्राचें लक्ष्य न्यायाकडे असतें; हा विचार मनांत आणिला हणजे राष्ट्रीय 
मताची थोरवी आणि अरूरी तेव्हांच ठक््यांत येईळ, हे परोढ विचार, ज्ञान विद्या आणि स्वार्तत्र्य 
जसजसे वाढेळ या याप्रमाणें लोकांना सुचतील. तोपर्यंत लोक दुष्ट व मनस्वी राजाचा छल सो- 
सून याचे गुलाम होडनच राहतील व देशप्रीति सोडन केवळ पोटाचे भक्त होतील हें उघड आहे! 

२. भारतीय कथेतील द्रौपदीवस्रहरणाचे वेळीं तेथें समेंत हनर असळेळे भीष्म-द्रोण-कृपाचार्य 
ब कणीदि महाजन हे यया अनन्विज्ञ कुलाबद्दळ कांहीं एकु न बोलतां खाठीं माना घाळून मुका- 
त्यानें बसळे; यापेक्षां करील दरबारी लोक अधिक स्तुस होत यांत संज्याय नाहीं | 


( १३४ ) 


सून ति'च्या वरील वर्तमावरून तिचें तें नांव अगदीं अन्वर्थ होतें असं हाणावें लागतें. 
ही दाई खिचीवंश्ीय रजपुतानी होती. अस्तु. त्या बिचारीनें आपल्या मृत पुत्राचे 
दहन करून त्याची राख शोकाश्रूंनीं मिजविली, तिला जो शोक झाला असेल तो 
अनावर होता हें सांगणें नकोच. फप्रंतु, असा पुत्रशरोक करीत बसण्यांतच तिला 
आपला वेळ घालबाबयाचा नव्हता. तिणें ते शोकदुःख सर्व एकीकडे ठेवून ता- 
बडतोब ती राजपुत्राचा सांभाळ करण्य[करितां निघाली. 


इकडे तो विश्वासुक न्हावी मुलाची ,पांटी घेऊन निघाला तोः किला उतरून चितो- 
डच्या पश्चिमेस कांहीं कोसांवर नदीच्या कांठीं दाईची वाट बघत बसला. यांत ही 
एक सुदैबाची गोष्ट झाली कीं, तो न्हावी किला उतरून शहरांत येईपर्यंत तें बालक 
जागे झालें नाहीं. नंतर त्या न्हाव्याला दाई जाऊन मिळाली व तीं दोघेजण त्या 
मुलाला घेऊन देवळा येथील सिंगराव याजपाशी आसरा मागू लागली. सिंगराव 
याचा बाप बाघजी हा चितोडच्या राण्याचचा मित्र असून तो चितोडास मदत करीत 
असतांच युद्धांत पडला होता. असा त्याचा खेहसंबंध होता तरी सिंगरावानें भी- 
तीसुळें त्या मुलाला आसरा दिला नाहीं. तेव्हां ती बिचारी दाई डछोंगरपूर येथें 
गेली. तेथील अधिकारी रावळ एसकर्ण (यककर्ण) व देवळाचा ठाकूर वरील 
सिंगराव हे चितोड येथील राजवंशीय शाखेतील होते, इतकेंच नव्हे, तर तेत्या 
वंद्यांतील वडील शाखेतले होते. तेव्हां त्यांना स्ववंशाभिमानानें या एकुलत्या एक 
बालाचें संरक्षण करण्याची सदह्ुद्धि होईल असें त्या दाईला वाटलें होतें. परंतु सिं- 
गरावानें तर वरच्याप्रमाणें भीरुपणाचें उत्तर दिलें. ' व याचप्रमाणें एसकर्ण राव- 
ळानेंही असेंच सांगितलें कीं, “या मुलाचे अश्या आणीबाणीच्या वेळीं मीं आश्रय देऊन 
संरक्षण करणें मोठ्या धोक्याचे आहे; तेव्हां तें मजकडून होऊं शकणार नाहीं. हें 
रावळाकडील उत्तर ऐकून ती दाई इेडर प्रांतांतेन आणि अरबली डोंगराच्या खो- 
ऱयांतून त्यांतील भिल लोकांच्या साह्याने कुमळमेरास गेली. तेथें जाऊन जो बेत 
तिणें योजिला तो जरी न्यायदृष्टीनें चांगला होता तरी एका प्रकारें मोठ्या धारि- 
शाचा होता. कुमळमेर येथें असासाह नांवाचा डेप्राजातींतील श्रावक ग्हस्थ ते- 
थील सुभेदार होता. त्याजकडे जाऊन त्याच्या परवानगीनें तिणें त्याची भेट घेतली 
व त्याच्या मांडीवर त्या राजपुत्रास ठेवून ती खामिभक्त दाई त्याला हणाली, “ह्या 
आपल्या राजास संभाळा.' त्या राजपुघ्नाकडे पाहून त्याला जरी त्या बालकाची 
करुणा आली तरी त्या दाहची विनंति मान्य करण्यास तो कांकूं करूं लागला. इ- 
तक्यांत त्याची बद्ध आई तेथे होती ती त्याची वानवा पाहून त्याला हणाली, 'मिऊं 
नकोस, आपला इमानीपणा राखणे आहे तर, धोके ब संकटें याची कल्पना मनांत 


( १३५ ) 


आणून धेय खचू देऊं नकोत. हा तुझा धनी आहे, तो आपला राजा संगराणा 
यांचा पुत्र आहे, त्याचा प्रतिपाळ कर. ईश्वरी कृपेनें सर्व गोष्टी यथास्थित होऊन 
यांत आपल्याला यश मिळेल.” तेव्हां त्याणें त्याला सांभाळण्याचें कबूल केलें. ह्या- 
प्रमाणे त्या स्वामिभक्त दाईनें आपला प्रिय देजमान ब बालक यास वांचविण्याचा 
हेत पूर्णतेस नेऊन ती मायाळू पन्ना कुमळमेर येथून चितोडास परत जावयास नि- 
घाळी. ज्याच्याकरितां आपल्या पोटचा मुलगा बळी दिला त्या प्रिय राजपुत्रास 
ह्याप्रमाणें सोडून जातेवेळीं तिला किती दुःख झालें असेल हें सांगणें न- 
कोच, परंतु तिला तेथें राहून परिणाम नीट व्हावयाचा नाहीं असें वाटलें. कारण, 
त्या मुलास असासाह याणें आपला भाचा असें ह्टल्यामुळें, श्रावकाच्या मुलाजवळ 
रजपुतानी कशी राहिली असा लोकांना संशय येईल, झणून ती ताबडतोब निष्ठुर 
मन करून चितोडास परतली. 


पुढें असासाह याचे भाच्यासंबंधी लोकांमध्ये अनेक संशय निघू लागले, आणि 
एकदां तर असासाह याच्या बापाचे सांवत्सरिक श्राद्ध होतें, त्या दिवशीं एका पंक्तीला 
आमंत्रित रजपूत बसले होते व दुसऱ्या पंक्तीला श्रावक वगैरे असासाह याचे जा- 
तीची मंडळी बसली होती. त्या वेळीं या उदयसिंगानें पंक्तींमधून दोघांनाही वाढ- 
ण्यास फिरत जावें, परंतु त्याला रजपुतांपेकी कोणी बोललें नाहीं. यावरून लो- 
कांचा त्याजविषयींचा संशय दिवसेंदिवस हढ होत चालला. कारण, तो जर ख- 
राच असासाह याचा भाचा असता, तर श्रावक लोकांच्या हातचें रजपूतांनीं खाले 
नसतें. आणि उदयसिंग तर बिनेह्रकत दोन्ही पंक्तींमधून फिरत होता. ह्याप्रमाणें 
उद्यर्सिंग असासाह या'चे धरीं सात वर्षे होता. हणजे, आतां त्याचें बय सु- 
मारे तेरा वषाच झालें होतें. तों वरील गुसत गोष्टी बिशेष उघाडीस येऊं 
लागल्या. एके वेळीं सोनीगडचा ठाकूर कुमळमेरच्या सुभेदारास (अ- 
सासाह यास) भेटावयास आला असतां उदयसिंग यास त्याला सामोरें पाठविलें, 
तेव्हां तें काम त्याणें इतक्या हुद्वारीनें केलें कां, त्याच्या योगाने तर तो राजबंशीयच 
आहे अशी ठाकुराची खात्री झाली. ह्याप्रमाणें सर्व मेवाडांतील सरदारांस ही 
बातमी समजली इतकेंच नव्हे, तर शेजारच्या इतर ठाकुरांसही हें दत्त समजून सं- 
गराण्याचा वंशज कायम आहे असें कळलें. नंतर ह्या गोष्टीची खात्री करून घे- 
ण्याकरितां साळुंबाचा ठाकूर साहीदास, चोंडाचा वकील, केळव्याचा जगो 
बगोरचा संग, सर्व चोंडावत ठाकूर, कोठारिया आणि बेडला येथील च'- 
व्हाज, बिजोठीचा प्रमार, सोनेगडचा अखिराज, सांचोराचा प्रथ्वीराज आणि 


लोणकणे जेठावत वगैरे पुढारी मंडळी कुमळमेरास गेली ब त्यांणीं पक्षा दाईेकडटून 
रा० ३० १८ 


( ११६ ) 


प्रारंमापासूनची इत्थंभूत हकीकत ऐकिली. तेव्हां त्यांची खात्री झाली कीं, शँग- 
राण्याचा जो सुलगा बनबीरानें मारला हणून ह्मणतात तोच हा चितोडचा खर; 
बारस होय. 


ह्याप्रमाणें आजपर्यंत राहिलेल्या सुत्त कृत्याची वेळेवर उघडकी झाल्यामुळें सर्व 
मंडळीची तेथेंच सभा भरली. तेव्हां त्या खामिनिष्ठ व प्रामाणिक सुभेदाराने 
(असासाह याणें) राजपुत्राच्या प्रतिपाकाचें काम,त्या मंडळींत बडा व वृद्ध असा को- 
ठारियाचा चव्हाण आहे असें पाहून ब त्यास पहिल्यापासून हा गुसत व्यवहार 
सर्व माहित आहे असें जाणून, त्याचेकडे सोंपविले, आणि डदवसिंगास त्याचे 
मांडीवर बसवून तो आपल्या कर्तेव्यांतून आणि जबाबदारींतूत मोकळा झाला. तेव्हां 
चव्हाणानेंही हा प्रसंग जाणून मोठ्या आनंदानें त्या मुलाचा सांभाळ करण्याचें प- 
तकरिलें व सर्बोंची खात्री व्हावी हणून तेथेंच त्याणें राजपुत्र उदयसिंग यास आ- 
पल्या ताटात घेऊन त्याजबरोबर भोजन केलें. नंतर लागलीच सोनीगडच्या ठा- 
कुरानें त्याला आपली मुलगी देऊन त्याचें लयन केलें. हमीर यास पूर्वी सोनीगडच्या 
ठाकुरानें आपली गतभतूका कन्या कपटानें दिठी होती तेव्हां हमीरानें, “पुनः 
त्या घराण्याशी बेटीव्यवहार ठेवावयाचा नाहीं ह्मणून जो ठराव केला होता 
त्यावर आजपर्येत त्या घराण्यांतील मुलगी चितोडच्या राण्याचे घरी आली 
नव्हती. तो ठराव या वेळीं रद्द होऊन पुनः सोनीगड व चितोड यांचा वर लि- 
हिल्याप्रमाणें अंगांगीभावसंबंध झाला. आणि पुढें लागलेंच कुंभो येथील कि- 
ह्यांत मेवाडचे सर्व ठाकूर जमून त्यांणीं तरुण *उदयसिंगास “'चितोडचा राणा! 
असें ठरवून टिळा लाविला ब रीतीप्रमाणें त्याला सबोनीं मुजरे केले. 


बनबीराच्या कारकीदीत, सरदार लोकांस नावडत्या व पूर्वीच्या रीतीभातींस वि- 
रुद्ध अशा कांहीं बहिवाटी व चाली सुरू झाल्या. त्या संबंधानें चितोडचे दरबारी 
लोक फार कुरकुरत असत. त्यांत चोंडावत ठाकूर तर असा निर्भीड असे कीं, 
हनबीराने एखादी नवीनच वहिबाट किंवा चाल सुरू करण्याचें ठरविलें झणजे त्यास 
तो सर्वोशीं मोडा घाली व शोबटीं असेंही ह्मणे कीं, 'जीं सन्माननीय कामें बाप्पा 
रावळाच्या अस्सल वंशजांकडून झालीं तींच सितळसेनी बटकीच्या पोराकडून ति- 
रस्कार करण्यासारखीं होतात !' ह्याप्रमाणें बनबीराविषयीं लोकस्च सवाचे मन वि« 
टें व एकदां सर्व लोक कुमळमेरास जमून त्यांणीं संगराण्याच्या औरस पुन्नास 
'मेवाडचा राणा? ह्मणण्याचें ठरविलें. पुढें असा प्रसंग आला कीं, बनबीर यास 
आपणच चितोडाहून निघून जावें लागलें. तो एसंग हाः---सोनीगडच्या ठाकुरानें 
उदयसिंगाला आपली मुलगी दिल्याचे बर लिहिलेंच आहे. पुढें झालावाडच्या 


( ११७ ) 


रावानेंही आपली मुर्गी देण्याचें योजून बल्ही येथें तो लमसमारंभ आटोपला, उ- 
दय्यर्सिंग हा आपला राणा असें सर्वत्र प्रसिद्ध झालें असल्यामुळें मेवाडच्या व 'इतर 
सर्व ठाकूर वगैरेंकडून या प्रसंगीं राणा उदयसिंग यास अहेर आले. परंतु त्यांत 
माहोछठीचा सोळंखी ब ठाण्याचा मालोजी &या दोघां ठाकुरांकडून राण्याच्या स- 
न्माना्थ कांहींच भेट किंवा अद्देर आला नाहीं. हा अपमान लोकांस सहन न होऊन 
त्या दोघांचें पारिपत्य करण्याकरितां *उदयसिंगाच्या पक्षाचे सरदार आपलीं लष्करे 
घेऊन त्यांजवर निघाले, त्यांत त्यांणीं अशी केली कीं, त्या दोघांवर हला 
करावयाचा त्यांतच दासीपुत्र बनबीर याजवरही खारी करून त्याला ठोकण्याचा 
त्यांणीं बेत केला. या मोहिमेंत मालोजी मारला गेला व सोळंखी शरण आला, 
बनबीराचे पक्षाला तर कोणीच नव्हते. तो किल़ययांतून खालीं या बंडखोरांस द्यासन 
करण्याकरितां आला तों बंडखोरांनीं दुसऱ्या बाजूनें किल्यावर चढून तेथील रखबा- 
लदारांस ठार केलें व तेथें आपल्या पक्षाचे नवे रखवालदार नेमून त्यांणीं उदयसिं- 
गाची द्वाही फिरविली. सारांदा, बनवीर जो चितोडाचे किछव्याबाहेरे आला तो त- 
साच राहिला. त्याचा पुन: ह्मणून चितोडच्या किल़्यांत प्रवेश झाला नाहीं. ह्या- 
प्रमाणें फारसा दंगा न होतां बनवीर दूर होऊन खरा वारस जो उदयतिंग तो चि- 
तोडचा राणा झाला. चितोडच्या सरदारांनी बनबीराला आपलें सामानसुमान आणि 
कुटुंबांची माणसें काणसें वगैरे सर्व घेऊन जाण्याला सांगितलें. तेव्हां त्याणेंही कांहीं 
एक गडबड न करितां मुकाट्याने तेथून आपलें बिऱ्हाड उचलले; आणि तो दक्षि- 
णेकडे येऊन राहिला. नागपूरचे भोंसले हे बनबीराचेच वंशज आहेत असें हणतात, 


उदयसिंग-ज्यास उदेसिंग असंच हणत असत-हा वि" सं०१५९७ झणजे इ० 
स० १५४१-रमध्यें गादीवर बसला, चितोडच्या सिंहासनावरून दासीपुत्र वूर 
झाला व खरा मालक मोठ्या चमत्कारिक रीतीनें वांचून पुनः चितोडच्या गादीवर 
आला, ह्या सर्व इतिहासभागाबर अनेक गाणीं करून तीं गाणीं रजपूत ब्रायका अ- 
द्यापि गात असतात, सारांश, हा प्रसंग सर्वोना अत्यानंददायक झाला. परंतु मे- 
वाडचें दुर्दैव जें संगराण्याचे मृत्यूपासून डोकावीत होतें तें कांहीं अजून मागे झालें 
नव्हते. संगाचे दोघे मुलगे-रल्षर्सिंग आणि विक्रमाजित-हे दुराचरणी ब दुष्ट नि- 
घाल्यामुळें रजवाड्यांचे इतिहासांत त्यांचे संबंधानें फार बाईट लेख राहिला. त्यांच्या 
कारकीर्दीपासून मेवाडच्या राण्यांचे वद्यांत नामर्दपणा शिरत चालला व त्यामुळें सर्व 
लोकांमधील त्या वंद्याचें वजन, आदर आणि अजिंक्यता हीं नाहींशीं होत चालली. 
बंद माटानें आपल्या काव्यांतून झसें झटलें आहे कीं, “ज्या राज्यावर अज्ञान राजे- 
सुत्र अहेत आणि जेर्थे बायका कारभारी आहेत तेथें दुःखसंकटांचा अधिवास अ-' 


( ११८ ) 


सावयाचाच.!? आणि त्याप्रमाणें ती दोन्हीही साधनें जेथें एकसमयावच्छेदेंकरून प्रात 
आहेत तेथें तर त्या दुःखसंकटाला वाणच नसावयाची. मेवाडास या दोन्ही गोष्टी 
अनुकूल असल्यामुळें त्याला पुनः पूर्वीचे दिवस येऊन तें पूर्ववैमवान्वित होईल 
किंबा नाहीं याविषयीं लोक संशयांतचचु होते. उदेसिंग याजमध्यें राजपद भोगण्या- 
सारखा एकही गुण नव्हता. त्याजमर्ध्ये शो्य तर बिलकुल नसून तो चितोडच्या 
गादीबर केवळ वारशानें आला होता असें पुढें, लोकांस कळून आलें. असें होतें त- 
थापि बलिष्ठ रोही व अभिमानी मित्र यांच्या साह्याने त्याचें राज्य निर्वेधपणे चाल- 
ण्यास हरकत नव्हती. परंतु देव प्रतिकूल झालें हणजे सर्व गोष्टी विपरीत होतात. 
चितोडच्या गादीचा मोठा अभिमानी व मित्र असा हुमायून बादशाह असून तो 
आपल्या सुरक्षतेंत असता ह्मणजे चितोडास चांगला पाठिंबा होता. परंतु त्याजव- 
रही त्याच वेळीं संकटांबर संकटें येऊन तो सुरक्षित स्थळ बघत फिरत होता. सा- 
रांश, ज्या राष्ट्राने एक वेळ कीतिपर्वताचे शिखरावर आरोहण करून वैभवसुखसमु- 
द्रांत अवगाहन केलें तें राष्ट्र एकदां डबघईस आलें ह्मणजे पूर्वस्थितीला येण्याची 
मोठी सुष्कीलळ पडते. रजपूत लोकांचें शोर्य आणि मराठ्यांचा दरारा पूर्वीसारखा 
रामेश्वराचे टोंकापासून नेपाळ-पेश्ावरापर्येत गाजेळ काय १ राजस्थानांतील चितोड 
किंवा महाराष्ट्रांतील पुणें हीं शहरें पुनः आपल्या पूर्ववैभवानीं युक्त होतील काय १ 
या प्रश्नांना इतिहास काय उत्तर देईल ! 


ज्या वर्षी कुमळमेर येथील राजमंदिरांत उदेसिंगाबद्दलचा दरबार होऊन तो चि- 
तोडचा खरा वारस ह्मणून सरदार लोकांनीं मानिळें ब आनंदोत्सव केला, त्यांच वर्षी 
अमरकोट येथें एक दिव्य पुरुष जन्मास आला. ईश्वरी संकेतानें हाच भाग्यशाली 
पुरुष पुढें हिंदुस्थानचा सर्वमान्य बादशाह व्हावयाचा होता. हा पुरुष ह्मणजे पुढें 
फारच प्रसिद्धीस आलेला व सर्बोचा आवडता झालेला जो अकबर बादशाह, त्याचें 
बरील वपोत मोठ्या दुरवस्थेंत जन्म झालें. हुमायून गादीबर बसल्यापासून दहा 
वर्षैपर्येत त्याचें व त्याच्या भावाचे सारख भांडण चाललें होतें. हा भाऊ ह्मणजे 
त्याच्या हाताखालीं एक मांडलिक राजासारखा सुभेदार नेमिलेला होता. या आप- 
सांतील भाऊबंदीच्या कलहाचा असा परिणाम झाला कीं, ते दोघेही अशक्त ब अ- 
समर्थ होऊन त्यांच्या इष्टवेभवाचा लाभ तिसऱ्यालाच झाला. झणजे, शिरशाह 
झणून एक पठाण त्यांजवर येऊन त्याणें हुमायुनाचें राज्य घेतलें आणि हुमायुनास 
जीव व कुडुंब घेऊन पळून जावें लागलें, 


बरील शिरशाहाशीं जी हुमायुनानें लढाई दिली ती कनोज येथें झाली व तेथें 
त्याचा पराभव होऊन राजपद गेलें. तरी शत्र शिरशाह याणें त्याची पाठ सोडिली 


( १३१९ ) 


नाहीं. त्याणें त्याचा पाठलाग करीत त्याळा आग्यापासून लाहोरपर्येत पिठाळीत 
लाबिलें, नंतर हुमायून लाहोराहून पुनः आपलें कुडुंब वगैरे घेऊन हिंदुराजांक- 
डून कांहीं साह्य मिळेल झणून फिरत फिरत सिंधुनदीच्या थडीनें खालीं उतरला, 
त्या वेळीं तर त्याची फारच दुर्दशा होती. त्याला रोजच्या निवीहाची देखील पंचा- 
ईत पड्ठे लागली, परंतु त्याचा कांहीं उपाय नव्हता. मग्रहदशेच्या फेऱ्यांत सांपड- 
ल्यामुळें सर्व गोष्टी त्याला प्रतिकूळ होऊं लागल्या. जवळ खायाला मिळेना तेव्हां 
त्यांचा आश्रय धरून असलेले लोकच त्याजवर उठून बंडावा करूं लागले; हें एक 
त्या अवस्थेंत त्याला मोठेंच संकट झालें. शेवटीं त्या सर्वोस त्याणें रजा देऊन आ- 
पण व बायको असा सडाच कोठें आश्रय मिळेल ह्मणून भटकत चालला. त्याणें 
ज़सल्मीर आणि जोधपूर येथील ठाकुरांकडे आश्रय भागितला; परंतु व्यर्थ, त्याच- 
प्रमाणे त्याला भाटी व राठोड यांजकडेही आश्रय मिळाला नाहीं. यांत कांहीं नवल 
नाहीं. परंतु त्यांपैकीं मालदेव ठाकूर याणें त्याला उलट पकडून कैद करून ठेव- 
ण्याचाही प्रयत्न केला होता. तेव्हां तो बिचारा, अश्या मानवांपासून धोक्यांत पड- 
ण्यापेक्षां चकचकीत वनपश्रूंत राहून त्यांजपासून काय होईल ते बरें असा विचार 
करून, याजकडे त्याजकडे याच्ञावृत्ति करीत हिंडण्याचें सोडून, तो चकचकीत रा- 
नावनांतून चालला, त्या वेळच्या त्याच्या दुःखांना पारावार नव्हता. या दुःखसं- 
कटांनीं या दैवदुषिलासी बादशाहाचें धैये आणि सद्गुण हे पुरे कसोटीला उतरले, 
बादशाही राज्याचा उपभोग भोगणाऱ्या राजपुरुषांवर जेव्हां असा कालचक्राचा फेरा 
येतो तेव्हां त्यांच्या दुरवस्थेकडे बघून$ आपल्याला तर करुणा उत्पन्न होते. आणि, 
अद्या अवस्थांचीं चित्रे रेखण्यास प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासलेखक फेरिस्ता याचा 
हात तर खंडाच होता. असु. रोवटीं हुमायून अमरकोट येथील राजाचे आश्रयाला 
येऊन राहिला, हुमायून यास ज्योतिष्शास्त्राची चांगळी माहिती असल्यामुळें, त्याणें 
आपली पत्रिका बघून असें अनुमान करून ठेविलें होतें कीं, “हीं जीं मजवर दुःख- 
संकटें येत आहेत हीं केवळ शरत्कालचीं अभ्रे असून त्यांच्या आंत परम सतेजस्क 
असा माझा पूर्ववैभवसुखादित्य आच्छादून राहिला आहे. तो केव्हां तरी या दुःख- 
संकटाभ्रांस वितळवून व आपला दिव्यप्रकाश पाडून मळा वैभवकमलबनांत यथेच्छ 
रमवील.' अमरकोटास त्याला चांगला व विश्वसनीय आश्रय मिळाला होता. व ते- 
थेंब त्याची ग्भपूर्णा स्त्री प्रसूत होऊन वर लिहिल्याप्रमाणे हिंदुस्थानाचा भावी च- 
क्रवती बादशाह जन्मास आला. 

हुमायुनानें आपल्या पळापळींत, फार ळांबबरचा प्रवास केळा होता व अनेक अ 
नुभब बघितळे होते. अकबराचा जन्म झाल्यावर कांहीं दिवसांनीं हुमायून पुन; 


( १४० ) 


प्रवासास निघाला, तो काश्मीर, केंदाहार व इराण इतक्या लांबपर्यंत जाऊन 
आला. त्याने, अकबर मोठा होत चालला तसा त्याजकडून विद्याभ्यास करवाना, 
खुद्द हुमायून ज्या पद्धतीनें विपत्काळीं आपला बाप बाबर याजजबळ अम्यास क- 
रौत होता, त्याच पद्धतीनें तो आपल्या मुलाकडून ह्या विपत्काळीं अभ्यास. करबी 
हुमायुनानें आपल्या देवाची परीक्षा वर सांगितलेल्या सर्व मोठमोठ्या ठिकाणीं प्रय्न 


करून बघितली. परंतु ती कोठेंही उतरली नाहीं. ह्याप्रमाणें तो सुमारें बारा वर्षे 
पर्यंत विपद्रस्त होता. इतक्या काळां.. हिंदुस्थानांत अनेक उलाढाली झाल्या. हुमा- 
युनाचे राज्यावर तर शिरशाहापासून येथपर्यंत सहा पठाण राजे झाले. सहावा प- 
ठाण द्िकंदर हा बादशाह होता तों हुमायून आपल्या दुष्पार्धाचे दिवस काढीत 
काढीत फिरून कार्मीरास येऊन राहिला होता. ल्याने, द्रिरशाहाचे पश्चात्‌ सवे 
राज्याची अव्यवस्थाच असून हल्लीं पुढें चाल केळी तर यश मिळेळ असा लोकांचा 
अभिप्राय बघून, तो एकदम सिंधुनद ओलांडून सरहिंदवर चाळून आला. तेव्हां 
शिकंदरही आपलें लप्कर घेऊन त्याशीं सामना करण्यास आला. परंतु या वेळीं 
अकबराच्या विलक्षण हुशारीनं, शौर्याने आणि बातबेतानें दिकंदराचा सर्वोशीं मोड 
होऊन हुमायुनास जय मिळाला, या वेळीं अकबराचें वय केवळ बारा वर्षोचें अ- 
सून त्याचा इतका पराक्रम आणि इतकें युद्धकोशल्य बघून सर्व लोकांस अचंबाच 
वाटला, ह्याप्रमाणें तो लहाना युवराज विजयी होऊन त्यानं आपल्या बापार्चे राज्य 
फिरून मिळवून दिलें. युवराज अकबर याच्या भावी कीतिप्रसाराचें हे पूर्वदर्शन 
होय. येणेंप्रमाणें हुमायून विजयी होऊन आपल्या वीरपुत्रासह दिल्लींत शिरला व 
आपल्या तख्तावर बसला. परंतु हे, फार दिवस दुःखे, यातना, कष्ट ब हाल सो- 
सून पुनरपि मिळविलेले आपलें राज्य, त्याचा भोगवटा घेण्यास तो फार दिवस वां- 
चला नाहीं, त्याला मृत्यु फारच चमत्कारिक रोतीनें आणि तोही विशेष चमत्कारिक 
अवस्थेंत असतां प्रास झाला. तो आपल्या किताबखान्याचे गश्वीवर पुस्तकें वाचीत 
बसला असतां तेथून खालीं पडला आणि मेला ! पूर्वदेशीय राजांमध्ये विद्रेची अभि- 
रुचि पहिल्यापासूनच कमी दृष्टोत्पत्तीस येते. आणि असली तरी दुसऱ्यांना आश्रय 
व उत्तेजन देण्यापुरतीच दिसेल, परंतु हुमायुनाची गोष्ट तशी नव्हती. तो जसा 
विद्येळा उत्तेजन देण्यांत अग्रेसर होता तसाच तो स्वतः मोठा विद्वान्‌ ब॒ पंडित 
होता. हे त्याला मोठें भूषण होतें. तो इतिहासलेखक, कवि, ज्योतिषी, योद्धा, का- 
यदेबाज आणि धमनीतिशञ असल्यामुळें एकंदर पूर्वेकडील राजमालेंत चमकणारा 
हिरा होता. या सर्व गोष्टी लक्षांत आणिल्या, आणि त्या वेळीं त्याहा समकालीन 


पपा ण 00 वळ 


१, इ० स० १५५४ या वर्षा 


( १४१ ) 


असणारे युरोपांतठे राजे पाहिले, तरी त्यांमध्यें हुमायुनाची विद्या, त्याची सुधारणा 
आणि इतर चांगल्या राजाचीं लक्षणें हीं विरोष होतीं असें आढळेल, त्या वेळीं इं- 
ग्लंडांत इलिजाबेथ राणी असून फ्रान्सांत चोथा हेनरी राजा राज्य करीत होता व 
त्यांच्या काळीं ते तिकडे फार नांवाजलेळे आणि विद्याप्रिय राज्यकर्ते होऊन गेले, 
परंतु हुमायुनाशीं त्यांची बरोबरी पाहिली तर य्यांच्या गुणांचा त्ताजवा हलका भरेल 
असें परदेशीय इतिहासलेखकांचेंही ह्मणणें आहे. पूववेदेशीय राजे ब बादशाह यांस 
पुस्तकालय आणि किताबखाना माहीत देखील नसे, अशा राजमालेंत हुमायुनासा- 
रखा विद्वान्‌ व रसिक बौदशाह निपजला, हें त्य वेळच्या प्रजेचे सुदेवच झटलें पाहिजे, 


हुमायुनाचे मागून अकबर हा गादीवर बसला. त्या वेळीं सर्वाशी पक्का बंदोबस्त 
झाला नव्हता; तो त्याच्या बापाचा बहिरामखान ह्मणून जो प्रधान होता त्यानें आ- 
पल्या शहाणपणाने आणि वजनाने उत्तम रीतीनें केला. त्यानें काल्पी, चंदेरी, कलिंजर, 
बुंदेलखंड व माळवा हे प्रांत काबीज करून अकबराचे राज्यास जोडिले, तोंपर्यंत 
अकवराचें अठरा वपोचें बय झालें, तेव्हां तो स्वतंत्रपणें राज्यकारभार पाहूं ला- 
गला. तो खतंत्र झाल्याबरोबर त्यानें रजपुतांवर स्वारी करण्याची तयारी केली. 
आणि ज्या मालदेव राठोडानें त्याच्या बापास पकडून कैदेंत टाकण्याचा विचार 
केला होता त्याचा सूड उगवावा ह्मणून तशीच राठोडावरही जाण्याची त्याणें सिद्धता 
केली. त्यांत त्यानें हेतूप्रमाणें राठोडाचा तर सूड उगवबिला व त्याचें मेरटिया झ- 
णून जें मारवाडांत प्रसिद्ध शहर आहे तें घेतलें. या स्वारीमध्यें अंभेरचा (जयपू- 
स्चा) ठाकूर राजा भारमल़ व त्याचा मुलगा भगवानदास हे अकबराबरोबर झंज- 
ण्यास आपण अशक्त असें समजून त्याला शरण गेले. इतकेंच नव्हे, तर भारमल 
याणें आपली मुलगी अकबर बादशहास देऊन तो त्याच्या पदरचा एक सरदार 
होऊन राहिला, त्यानंतर राजस्थानांत चितोड वगेरेंवर त्याला यावयाचे होतें. परंतु 
ज्यांचें त्यानें राज्य घेतलें होतें ते पहिले दिल्ली येथील मुसलमान लोक त्याजवर फि- 
रून येऊन त्याच्या कबज्यांतून आपलें राज्य घेण्याची तयारी करीत होते. तेव्हां 
त्यांचा समाचार घेण्यास त्याला आणखी वेगळी व्यवस्था करावी लागली. यामुळें रा- 
ञअस्थानावरील त्याची स्वारी लांबणीवर पडली असती; परंतु त्याने माळव्याचा बाझ- 
बहादूर व नरवारचा पदशभ्रष्ट राजा यांची बंडखोर मुसलमानांवर योजना केल्यामुळें 
त्याला चितोडावर येण्यास सहज फुरसद झाली. (इ० स० १५६७,) 


अकबराने चितोडावर खारी केली खरी, परंतु अकबर आणि चितोडचा राणा 
उदेसिंग या परस्परांचे शौर्यादि गुण अगदींच मिन्न मिन्ञ लेते. अकबराचे आणि 
उदेविंगाचें या वेळीं झटले झणजे वय कांहीं फार नव्हते. दोघेही तिसीच्या आंतच 


( १४२ ) 


होतें, परंतु त्यांत विशेष हा झाला की, “अकबराच्या जन्मकाळीं त्याला अनुकूळ 
ग्रह असावेत ते उदेर्सिंगाच्या जन्मकाळीं नसतील. असें असल्याशिवाय त्या भय 
समवयस्क प्र तिस्प्ध्योमध्यें गुणशीळांचें इतकें अंतर पडलें नसतें,!? असें भाट ळोक 
झणतात. हें कांहींही असो. यांत भेद दिसण्यास प्रत्यक्ष कारण असें झालें की, अ- 
कबराला प्रथमपासून उत्कृष्ट मसलतगार आणि सदुणी प्रधान मिळाल्यामुळे ब त्या- 
चप्रमाणें तो लहानपणापासून बापाच्या उत्तम शिक्षेत असून राजपुत्रास लागणाऱ्या 
अवश्य गुणांत प्रवीण झाल्यामुळें त्यांचा पुढील काळ व त्यानें पुढें केलेलीं कार्ये हीं 
यशस्त्री अशीं त्याच्या इतिहासांत लिहिण्यास सांपडली. अंसा प्रकार प्रथमपासून 
उदेसिंगाच्या संबंधानें असलेला दिसत नाहीं: तो गभस्थ असतांच त्याला नष्टपितृत्र 
आले, पुढें अनेक संकटे येऊन मोठ्या शिताफीने तो दासीकडून बांचून परजातीय 
श्रावकाचे आश्रयाने वाढला. नंतर राज्यावर आला. तेव्हां तरी त्याला प्रधान-व- 
मंत्रीमंडळी 'चांगळी असायला पाहिजे होती. परंतु अकबराच्या प्रधान-व-मंत्रीमंड- 
ळाशीं तुळून पाहिली तर ती असावी तशी नव्हती असं दिसतं. अकबराचा प्रारंभीं 
प्रधान बहिरामखान हा असून त्याची तर त्या वेळीं फार ख्याति होती. तसाच पु- 
देंही त्याचा मंत्री प्रसिद्ध व सद्रुणी अबू फजिल हा होता. ह्याप्रमाणें अकबराला 
:अधिकस्याधिके फलम्‌! मिळालें यांत आश्चय नाहीं, तरी आहझ्ीं जें वर उदेसिंगाच्या 
पक्षाने लिहिलें आहे, त्यावर अभिमानी व शूर रजपूत असं ह्मणतील कीं, “कांहीं 
जरी असलं आणि कोणत्या जरी प्रसंगांत उदेसिंग लहानपणापासून ' वाढला होता 
तरी, ज्या अर्थी संगराण्याचा तो पुत्र असून पहिल्यापासून नांवाजलेल्या चितोडच्या 
रजपूतघराण्यांत उत्पन्न झाला होता, त्या अर्थी त्यानें आपल्या पूर्वजांप्रमाणेंच श्र, 
धीर ब गुणवान्‌ निपजावयाचें होते.' अस्तु. आतां आपण इतिहासाकडे वळूं. 

अकबरानें चितोडावर हलला केला. परंतु त्यास नेटाने मागे हटविण्याचे उदेसिं- 
गास सामर्थ्य नव्हते. तेव्हां त्याची एक कुदाळ व धेयवान्‌ राख होती तिनें मोगल 
लोकांशीं नेट देऊन लढाई चालविली होती. या राखेचें उदेसिंगावर इतकें बर्चेस्व 
असे कीं, उदेसिंगाची व त्यामुळें अर्थात्‌ चितोडाचीही ती स्वामिनी झाली होती, 
पूर्वी आहझीं एके ठिकाणीं चंद भाटाचें हणणे दिलेंच आहे कीं, ““अज्ञान राजा आणि 
स्री कारभारी अशा दोन गोष्टी जेथें असतील त्या राजाची धूळधाणच व्हाबयाची.!" 
त्या दोन्ही गोष्टी प्रसुत चितोडाचे वांट्यास आल्या होत्या; हें वरील सर्व हकीकती- 
बरून समजेलच, व त्यावरून चितोडाचे बाजूला अपयश होतें यांत आश्चर्य वाट- 
फ्याचें कारण नाहीं. 


हिंडुस्थानांत मोंगढपदबादशाही अशी अकबरानें स्थापिली. त्यापूर्वी मोंगळी का- 


जॅ. १४४१ ) 


र्कैर्डीस इतकी बळकटी आली नव्हती. तो शहाण्या बापाचा शद्दाणा सुलगा शो- 
भते होता. तो गुणवान, दुसऱ्याच्या मनाची परीक्षा करणारा व प्रसंग पाहून बाग- 
भारा, असा होता. शोबाविषयीं तर त्याचीं इत्येंच साक्ष देत आहेत. तरी, द्वरांक- 
डॅन लढाईमध्ये च पुढें यशोभरांत कांहीं अुनन्वित व निर्दयपणाचीं झत्ये होतात; 
त्याप्रमाणें अकबराकडूनडी अनन्वित व निदयपणाचीं प्रथम प्रथम बहुत कृत्ये झालीं. 
पण खुढें जसजसा तो पोक्तब्ुद्धीचा .आणि विचारी होत चालला तसतसे त्याचें आच- 
रण फारच लोकप्रिय होत जाऊन शेवटीं शेवटीं तर लोक त्यास 'नगदुरु' असेंही 
क्षणूं लागले, परंतु त्यानें प्रथमतः जीं निर्दयैपणाचीं व अनन्वित इत्यें केलीं तीं 
त्यास शहाबुद्दीन गोरी व अलाउद्दीन वगेरेंच्या पैक्तींत सहज आणून बसवितील 
इतकीं निंद्य होतीं. त्याचा खुलासा पुढें येईलच, तरो, शेवटीं त्यानें लोकांकडून 
बरें झणवून घेतलें हें त्याच्या गुणश्ीलास योग्य होतें. 

मेवाडच्या राण्यांत तर राज्यकर्तृाचे गुणांचा अभाव होता ब त्यामुळें मेवाडावर 
आकाबाईचा केरा येण्याचीं दुश्चिन्हे उघड उघड दिसत होतीं. चितोडच्या रणावर 
आजपर्येत दोन मोठमोठे प्रसंग होऊन जाऊन त्यामुळें रणदेवता तृप्त झाली असेळ 
असें वाटत होतें. परंतु तसं नव्हे. ती रणदेवता अतिशय खादाड व बुभुक्षित हो- 
ऊन आणखी आ पसरून पूर्वीप्रमाणेच सहखावधि बळी मटकावण्यास बसली होती. 
£उदेसिंगाच्या पलायनाबरोबरच चितोडांतील शोभा ब कीति या दोन्ही वघू विधवा 
झाल्या? असें लोक हणू लागले, चितोडावर अकबरानें एकंदर काय ते दोनच 
वेळां हले केले, त्यांत पहिल्या खारीशीं उदेसिंगाची राखच लढत होती. परंतु ती 
सुढें त्याच्याच सरदारांकडून मारली गेली. कारण, राणा स्वतः दुर्बळ होता तर 
त्यानें, सरदारांस पुढें होण्यास सांगावयाचें होते. परंतु तसें त्यानें मुळींच न क- 
रितां एकदम त्या राखेलाच आपल्या वतीचें मुखत्यार करून “तिच्या सांगितल्याप्रमाणें 
सवोनीं चालावे! हणून हुकूम फिरविला. हा आपल्याला मोठा कमीपणा आहे 
असें सरदारांस वाटून, त्यांनींच त्या बाईला मारून टाकिले. अकबरारा निभेयतेनें 
चितोडावर येण्यास इतरही अनेक अंतस्थ कारणें झालीं. अकबराचें या वेळीं पंच- 
विश्ीजवळ बय असून चितोडासारखीं शहरें काबीज करून कीति मिळविण्याची 
त्याला अत्यंत उत्सुकता होती. आणि या उत्सुकतेप्रमाणें त्याची तयारीही तज्ञीच 
होती. पांडोलीपासून बसीपर्यंत, झणजे सुमारें पांच कोसपर्यंत अकबराचे लष्कर प- 
सरलें होतें. यामध्यें अकबराचा तंबू जेथें होता तेथें एक संगमरवरी संभ उभा 

१. ह्याच नावाचीं दोन गावे आहेत, पैकीं हे ग्रांव मानसरोवर हाणून एका तळ्याच्या 
कांठीं वसठेठें आहे. र 


२. हा स्लम आपल्या इकडील दीपमाळेसारखा ढंच असून बर चिंचोळा द्वोत गेळा आहे. हा मु- 
रा० इ» १५ 


र १४४.१ 


केला असून त्यास 'अकबरका दिवा? असें ह्मणतात. अकबराने येऊन तळ. आतर 
दिला, तों उदेविंग पळून गेला. परंठु त्याच्या बरोबरच चितोड'चें सर्व शौर्य व वीर्व 
गेळें नाही, जे लढाऊ व पराक्रमी सरदार होते त्यांनीं चितोडासाठीं लहून प्राण 
देण्याचा निश्चय केला. चितोडच्या सूर्यद्वरबाज्यावर साळुंग्याच्या चोंडाचा अधिपति 
साहिदास होता त्यानें शत्रूला लढाई दिली, याचप्रमाणें बेडला आणि कोठारिया 
येथील ठाकूर, दिल़ीच्या प्रथ्वीराजाचे वंशज-निजोलीचा प्रमार व साद्रीचा शाला 
हवे-दोघे सरदार, झालावाडचा राव दास राठोड, देवळा येथील दुसरा 
राजपुत्र, करमचंद कच्छवाह, दुदा सदानी, आणि ग्वाल्हेरचे तुवर असे खुद्द चि. 
तोडचे व बाहेरचे सर्व सरदार मोठ्या शो्यानें आणि आस्थेने चितोडच्या संरक्षणाक- 
रितां लढले, याशिवाय खुद्द अकबराने जो या लढाईचा इतिहास लिहिला आहे 
त्यांत बेदनूरचा जयमल आणि केळव्याचा पट्टा हीं दोन नांवें जास्त सांपडतात. 
हे दोघेही त्या वेळीं मोठे शूर हणून गाजलेले असत. जयमल याचे बरोबर तर 
कितीएक सरदारांच्या बायकाही तरवारी घेऊन लढावयास आल्या होत्या, असें अ- 
कबरानें लिहिलें आहे, 

सूर्यदरवाज्यावरील साहिदास चोंडा पडल्यावर तो दरवाजा केळव्याचा पट्टा या- 
जकडे येऊन तो त्याचे संरक्षणार्थ लढत होता. या पड्याचें वय केवळ सोळा व- 
घोचें असून त्याचा बाप नुक्ताच पडल्यामुळें त्याने निराश होऊं नये ह्मणून त्याची" 
आई त्याला उत्तेजन देण्याकरितां पुढें आली, ती हणाली, “बाळा, चिंता नाहीं. चि- 
तोडाचे बचावाकरितां आपला निवेश झाला तरी चिंता नाहीं.? ती इतकेंच हणून 
थांबली नाहीं. तिनें आपल्या सुनेसही बरोबर घेऊन दोघीद्दी हातांत तरवारी घेऊन 
आपल्या सैन्यास उत्तेजन देत होत्या. रजपूत लोकांच्या अभिमानाची आणि शो- 
यांची हीच कमाल आहे कीं, तरण्या तरण्या सुना, लेकी, ब वृद्ध आया सुद्धां सम- 
रांत निभेयपणें येऊन शत्रूंशी सामना करीत व यामुळें रजपूत सरदारांस विशेषच 
आवेश येऊन ते जीवाची पर्वा न करितां लढत असत, 

इतक्यांत जयमलाला तोफेचा गोळा लागून तो खालीं पडला, त्याला चितोडाचें 
संरक्षण होऊन रजपुतांस जय मिळेळ अशी बिलकुल आज्या वाटेना, तेव्हां लाने 
“जोहारः करण्याची आपली इच्छा दाखविली, त्याबरोबर आठहजार रजपुतांनीं त्या 
सतीच्या वाणांचे विडे उचलून आपले केशरी पोषाख चढविले आणि' चितोडचे 
दरवाजे मोकळे टाकून ते सर्वे शत्रूच्या फोजेवर जाऊन पडळे आणि समरदेवतेला 


मारे १५ हात उंच असन याचा पायथा ६ हात औरस चौरस व माथा २ हद्वात औरस चौरस 
'आहे, , याजमध्यें पलिते 'अमैरे टाकून दिवा हावीत असत 


र॑ १४५ १) 

जपेण झाले. तेव्हां अकबराला चितोड मोकळेंच' सांपडे, नंतर त्यानें आंत शि- 
रूम जो अनर्थ उडविला तो, त्याच्या पुढें मिळालेल्या “जगदरुरू या नांबास अत्यंत 
लाजिरवाणा होता. त्यानें चितोडांत शिरल्याबरोबर तेथील स्त्रीपुरुषांची सारखी क- 
शेळ चालविली, ह्याप्रमाणें तीसहजार रहिवासी लोक या कत्तलींत त्याच्या महतला- 
कांक्षीय क्षुच्छमनार्थ त्याचे भक्ष्य झाळे ! इतकेंच नव्हे, तर त्यानें तीच तरवार रा- 
ण्याचे एकंदर कुळावरही चालवून त्यांत नऊ राण्या, पांच मुली, दोन लहान मुलें 
सरदारांच्या बायका, झाणि राण्याचे आस्तसंःधी व जवळच्या नात्यागोत्याचे असे 
सत्रा्शे लोक ठार केले ! हा दिवस ह्मणजे चैत्र शुद्ध एकादशी रविवार, बि० संर 
१६२४, झणजे-मे, ० स० १५६८, हा होता. ह्याप्रमाणें हिंसक पशुबूत्तीचें काम करून 
नेतर त्यानें धर्माभिमानानें हिंदूंचीं देवळें, मंदिरे, राजवाडे वगैरे दरोबस्त जमीनदोस्त 
करून आपल्या बादश्याहीची पुरी खूण राखण्याकरितां त्या त्या ठिकाणीं मशिदी वगेरे 
बांधिल्या. चितोड येथील नगरदेवीच्या देवळाचीही बरच्याप्रमाणेंच स्थिति होऊन 
तेथीळ नगारे, दिवे, नोबदी, देवीचे दागिने, देवळाचे दरवाजे, वगेरे सर्व आग्र्यास 
रवाना केलें . ह्याप्रमाणें चितोड येथील ही तिसरी गर्दी झाली 

अकबर याची वरील जयमल़ व पडा या दोघां शूर रजपूत सरदारांविषयीं फार 
पूज्य बुद्धि होती व त्यांस तो फार मानीत असे. त्यानें ते आपल्या गोळ्यांनी मेले 
हणून त्या दोघांचे दोन पुतळे करून ते दिल्ली येथील आपल्या राजवाड्यांत ठे- 
बिले आहेत. ते अद्यापि तेथें आहेत असें सांगतात. जयमल याच्या शौयोविषयीं 
ब अकबर हा त्यास फार मानीतु असे, याविषयीं अकबराचा प्रियमंत्री अबू फजिल 
आणि त्याचा पुत्र जहानगीर यांनींही आपल्या ग्रंथांत लिहून ठेविलें आहे. अ- 
कबरानें आपल्या या प्रिय शत्रूला “संग्राम' असें नांव दिलें होतें. व ज्या तोफेच्या 
गोळ्यानें त्याचा अंत झाला तिलाही त्याणें तेंच नांव दिलें होतें. त्यानें सर्व मरून 
पडलेल्या रजपूत वीरांचीं जानवीं बजन करून पाहिलीं, तों ती. ७४॥ मण [कच्या,- 





१. अकबराच्या इतिहासांत याच्या सद्रूणांची मोठी तारीफ केठेळी आढळते. परंतु वरील कथे 
अमामुषतेची दिसतात. जो कलाकौशल्याची १ सद्रुणसद्वतैन यांची वृद्धि करण्याविषयी अभिमानी 
असा पमरसिद्ध आहे, याचीं पूवकृें इतकीं नीचपणाचीं व घातुक होतीं हें ऐकून याच्याविषयीं वा- 
'चकांस काय वाटेल £ नगावर सत्कीर्तिमान्‌ हणून ज्ञे लोक नांवाने जातात यांचीं पूर्वेक्॒ये अक्षी 
असतात काय १ अद्वाउडद्दीनासारखे कूरकर्मे, लोण व विषयी अक्षा मुसळमानलोकांकडून जीं 
नीच कृ झालीं नाहींत तीं अकबरानें केळी, दी मोव्या खेदाची गोष्ट आहे. अह्चानें चितोड घेतळें 
हणून सानें बरच्यामरमाणें घरादारांचा संहार केला नाहीं व याचप्रमाणें पूवीच्या कोणयाही मुसळ- 
मानी शत्रूने रबपुतांच्या संबंधानें इतक्ता दुष्टावा दाखविला नाहीं, अस्तु. वरीळ सामानांतल्या कांहीं 
लिनता अन्नमीरच्या पीराचे रोब्यांत अद्यापि असठेल्या आझीं पाहिल्या आहेत. 


( ९४६ ) 


४ शेर <१ मण] मरठी, हिंदुस्थानांतील सर्व हुंडीवाळे व सराफ आपल्या वह्या 
वर व पत्रांवर अजून ७४॥ चा अंक घालीत असतात. त्याचें कारण इतकेच कीं, 
कोणी अक्षर बदलील किंवा पत्र फोडीलळ तर त्यास वरील वजनाइतकीं जानवी 
घालणाऱ्या लोकांच्या वधाचे पाप लागेळ, अशी त्यांची हापथ आहे असें समजावें, 
या खुणेस ते 'चितोडमाऱ्याको पाप! असें ह्मणतात. 

उदेसिंग जो चितोड सोडून मरो तो राजपिंपळ्याचे गोहिल राजाकडे गेला व 
तेथून त्याचा पूर्वज बाप्पा रावळ जिंकण्यापूर्वी ज्या , अरवली डोंगराच्या 
खोऱ्यांतील गिरवो नांवाच्या ठिकाणीं आश्रय करून राहिला होता, तेथें जाऊन 
राहिला. उ'देसिंगाला हे दिवस येण्यापूर्वी बहुत वर्षे अगोदर त्यानें या ठिकाणीं उ- 
देसागर नांवाचा एक तलाव बांधिला होता, त्याचे कांठींच आणखी त्याच्या लोकांनीं 
घरें बांधून तेथें बस्ती केली आणि पुढें लौकरच त्यानें त्या शहरास 'डंदेपूर' असें नांव 
दिलें. उदेसिंग चितोडाहून पळून गेल्यावर चार वर्षौनींच तो गोगुंडा नांवाच्या 
गांबीं फाल्गुन शुद्ध पौर्णिमेचे दिवशीं मेळा. त्या वेळीं त्याचें वय ४२ वषाचे होतें. 
त्याच्या संबंधाचा मानसन्मान वगैरे सर्व त्याच्या पलळायनाबरोबरच लोकांच्या मनांतून 
पळून गेला होता, त्याला पंचवीस औरस मुलगे होते. उदेसिंगांचे वंश्यास 'राणा- 
वत, “बाबा, “पुरावत? किंवा ':कणावत? असेंही ह्मणतात. त्याचे मागून त्यानें जगमलछू 
यास उदेपूरच्या गादीवर बसवावें हणून सांगून ठेविलें होतें. त्याप्रमाणें तो.गादीवर बसला, 
रजपुतांमध्ये राजा किंवा तद्देशीय कोणी मेळा असतां त्याचे कुटुंबांत सुतक वगैरे कांहीं न 
धरितां राजवाड्यांत राज्यामिषेकाची गर्दी चाळली असते, त्याप्रमाणें उदेसिंगाचें शव 
स्मशानांत येऊन त्याचें दहन चाललें असतां वाड्यांत जगमलाला राज्याभिषेक कर- 
ण्याचा समारंभ चालला होता. परंतु, उदेसिंगानें जेव्हां सोनीगडच्या राजकन्येशीं 
लम लाविलें तेव्हां तिच्या भावाच्या (झालावाडचा राव याच्या) इच्छेवरून, 'इच्या 
पोटीं होणाऱ्या मुळास मी आपला बारस करीन? असें त्यानें वचन दिलें होतें. परंतु 
मरतेवेळीं त्यानें जगमलाबद्दलच सांगून ठेविलें व त्याप्रमाणें जगमलळछ गादीवर ब- 
सला; तेव्हां सोनीगडवाल्या राणीचा मुलगा प्रतापसिंग हा निराशा झाला व तो 
आपल्या घोड्यावर बसून आतां बाहेर जावें अश्शा बेतांत होता तों, कृष्ण रावत व 
ग्वाल्हेरचा पदभ्रष्ट राजा, जे उदेसिंगाचे मंत्री व सरदार होते ते, आंत येऊन 
त्यांनीं जगमलल 'यास त्यांचे बापाच्या अभिवचनाची हकीकत सांगून त्याला गादीव- 
रून बाजूला सरण्याविषयीं हळूच कळविलें. त्यावरून त्यानेही त्यांच्या सांगण्याचा अपमान 


बनता णा णी णी 0०00000 





१ णीशीपकी णणाणण ण 00?0१0?0१ी?0ण 


१. साथ नांव-“उदयपूर' हणजे, पूर्वेकडीर किंबा सूर्य उतवतो तिकडील शहर, 
१, "राजस्थानचा इतिद्दास* एष्ट ७० पहा. 





( १४७ ) 


न करितां आपण बाजूला सरून आपल्या भावाला गादीवर बसविलें ब प्रतापसिंग हा 
भेबाडचा राणा असें सर्व लोकांत जाहीर केलें. नंतर तो समारंभ आटोपून ते सर्व 
शिकारीला गेले, त्यांत त्यांस फार चांगळी शिकार मिळून भावी सुदिनप्रासीचा त्यांना 
हाकुन बाटला; व प्रतापसिंगाच्या राज्यकारभारानें मेवाडास पूर्ववैभव प्रास होईल 
अशी त्यांना आश्या वाटूं लागली. 


भारा नः वा. 
प्रतापसिंग. 


प्रतापसिंगाचें राज्यारोद्षण आणि याचा पुढील उद्योग.---प्रतापसिंगाचा कृतनिश्चय.--याची धी- 
रगंभीरता.-_र्‍याला किलेक साह्यकर्ते मिळतात.--प्रतापाची उदासीनता आणि विलाससुख- 
याग.-र्‍याच्या वेळच्या साह्यकारांची उदासीनता----याची लढाईची सिद्धता.--_याची ल. 
ढाईचे पूर्वीची व्यवस्था,---अकबरा'ची तयारी व याला रक्षपुतांची मदत.-<-बेटीव्यवहाराविषयी 
इतर रजपुतांचें राण्याक्लीं बोलणें,--मुसलमानांश्ीं संबंध ठेवणाऱ्या रजपुतांश्रीं सिसोदियांचें 
वर्तैन.-_-मानसिंग व याचा अपमान.---मानसिंगाच्या अपमानाचा सूड घेण्याची तयारी,--- 
प्रतापसिंगाची य॒द्धाथे सिद्धता,---याचें व सेलिमाचें युद्ध, --प्रतापसिंगाचे पलायन व यानबरीळ 
संकटें,-याच्या भावाचें याला साह्य व साचे “चित्तक* घोड्याचा मृत्यु,--सूक्त मरतापाला ये- 
उन मिळतो.---हळदीषांटची कत्तक,---कुमळमेरची ठढाई व यांत प्रतापसिंगाचा परान्नय,-- 
प्रतापसिंगाची दुदैशा.-_तो अकबराजवळ फुरसद मागतो,---याचा आवेश एथ्वीराज पुन: 
चेतवितो,-_-शथ्वीराजञाकडील प्रतापसिंगाळा पत्र,--प्रतापाचे विचार फिरून यास उत्तेजन 
येतें.---“नौरोज्ञा नांवाच्या उर्सासंबंधी माहिती. --प्रतापसिंगाची तयारी आणि लाचा पुन- 
विज्य,--तो उदेपूर वगैरे काबीज करून आपलें पूवैवैभव मिळवितो.-_-चितोड घेण्याची 
याची इच्छा,.--याचा आजारीषणा व मरणकाळची चिंता,---प्रतापसिंगाचा मृत्यु. 


प्रतापर्सिंग उदेपुरच्या गादीवर बसला व त्या गादीचा त्याजकडे सवोशीं हक्क 
होता. त्याचें कुळ हणजे मेवाडांत सुप्रसिद्ध होतें; त्यामुळें त्या कुळाचें वैभव व 
सामर्थ्य यथापूर्व कायम राहून त्याजकडून मेवाडचें सौभाग्य रक्षण व्हावें असें सर्व 
इच्छीत होते. पण काल अनुकूल असल्याशिवाय कोणतीही सिद्धि किंबा यश मिळत 
नाहीं हा सर्वत्र अनुभव आहे. प्रतापर्सिंग गादीवर बसला खरा, परंतु त्याच्या ख- 
जिन्यांत द्रव्य मुळींच नव्हतें व तें कसें मिळवावे यालाही कांहीं युक्ति नव्हती, कारण, 
त्याच्या पूर्वजांनीं द्रव्योत्पत्तीचीं साधनें व जागा सर्व गमावून या स्थितीस राजकुल 
आणून सोडिले होते. अशी जरी स्थिति ददोती तरी प्रतापर्सिंगाची उमेद, आश्या आणि 
इभ्रत फार मोठी होती. तो ज्या कीतिमाचु कुळांत जन्मला होता त्या कुळाच्या नांबाठौकि- 
काप्रमाणेंच' तो पुणज्लीलनें युक्त द्दोता, त्यानें प्रथमतः, चरित्तोड खाधीन करून आपलें 


( १४्द ) 


गेळेळेंजांव व यश पुन: मिळवावयाचें झणजे आपल्याला पुढीळ विशेष कृत्यें करण्यासही 
सामर्थ्य येईल, असा विचार केला, आणि त्याप्रमाणें बेत ठरवून त्यानें ताबडतोब चितो 
डावरीर स्वारीची तयारी केली, परंतु या उतावळीमध्यें त्याणें आपल्या शत्रुंचें बळ ब 
सामर्थ्य यांचा कांहीं एक अजमास बघितला नाहीं व ही स्वारी करण्यांत आपल्याला 
प्रतिकूळ काय काय गोष्टी आहेत हेंही पाहिलें नाहीं. प्रतापर्तिंगाला आपल्या पूर्व- 
जांच्या बखरी व इतिहास वाचण्याची फार गोडी असून त्यांत त्यांच्या नानापराक्रमांचीं 
कृत्ये तो हमेषा वाचीत असे, व त्याचागर्माणें | पूर्वजांचे गुणानुवाद आणि पराक्रस- 
शालित्व भाटांच्या मुखांनीं त्याच्या कानावर नेहमीं पडत असल्यामुळें, त्यानें जेव्हां 
वरील चितोडच्या खारीचा बेंत केला तेव्हां तर त्याची अश्शी खात्री झाली कीं, इ- 
ह्लींच्या प्रसंगीं मला या स्वारींत खास यशप्राति होईल, तो हणाला, “आजपयत 
दैव प्रतिकूल होतें; परंतु आतां आपण जर श्रम केले तर तें अनुकूल होणार नाहीं 
झणून कशावरून १” प्रतापसिंगाचा हा विचार कांहीं वावगा नव्हता. भ्रमांबांचून 
प्रारध पंगू आहे ही गोष्ट कांहीं खोटी नाहीं. परंतु नुस्त्या श्रमांनीं तरी काय होणार 
आहे £ त्या भ्रमांना बाहेरच्या उपांगांची सिद्धता पाहिजे. त्या उपांगांची जेव्हां 
सिद्धता नाहीं असें त्यास कळलें तेव्हां त्याचें हृदय दुःखपूरित होऊन त्याला मनस्वी 
केश झाले, त्याला ही मोठी आश्या होती कीं, मी मेवाडचें पूर्वस्वातंतर्य त्यास पुनः 
मिळवून देईन. परंतु त्याची ती आश्या, ती महृललाकांक्षा आणि ते बेत पुढें सर्व 
फसून त्यांत तो स्वतः फशीं पडल्यासारखा झाला. आजपयेत या राजकुलांशीं ज्या 
ठाकुरांचा खेहसंबंध असून ज्यांजकडून वखतावर यथाशक्ति साह्य मिळत असे ते मा- 
रवाड, अंभेर, बिकानीर, आणि बुंदी येथील सुद्धां सर्व राजे फितून त्याचा शत्रु जो 
अकबर त्यास मिळाले. आणि मोंगलांचा तर हा दस्तुर होता कीं, दुस्मानाकडील 
जे मदतगार असतील त्यांजमध्यें फूट पाडली हणजे काम झालें. त्याप्रमाणें, त्यांनीं 
अगोदरपासूनच वरील राजांस आपलेकडे वळवून ठेविलें होतें. प्रतापसिंगाला हे 
कपटजाल कांदीएक माहित नव्ह्ते. त्याला सर्वप्रकारें असा भरंवसा होता कीं, आ- 
पण बेत ठरवून गोष्ट काढल्याबरोबर आपल्या पूर्वापर साह्यकर्त्या राजांची कुमक मि- 
ळेलळच, पण त्या भरंवश्याम्रमाणें त्याला कांहींच अनुभव आला नाहीं; इतकेंच नाहीं. 
तर त्याचा खुद्द सागरजी ह्मणून एक भाऊ होता तो देखील या वेळीं फितूर होऊन 
प्रतिपक्षाकडे मिळाला, या फितुरीमुळे सागरजी याला मोंगलांनीं चितोडच्या गादी- 
बर बसविलें त्र त्याच्या पूर्वजांचें 'राणा' हें नांव त्याजकडे कायम केलें. 





१, सागरखी याजकडे कंदाद्दार प्रांतही होता, तेथें क्ञो खाह्वा वंश्ञ वाढळा यांतीळ पुरू्षांत 
“सागरावत' असें हणत असून यांजकडे तो आंत, अंभेरचा सवाहे अवसिंग यानें मेईपर्यंत, दोता. 


( १४९ ) 


, इतक्या गोष्टी शाल्या तरी प्रतापर्तिंग हा विर्कुल डगठा नाहीं. त्याचा चितोड 
कोजीज करण्याचा वेत फसल्यामुळें तर त्याची दुःस्थिति व तज्जन्य दुःस्बे जास्त 
दुणावलीं. तरी त्यानें श्मारें पंचवीस वर्षेपर्येत याम्रमाणेंच असहाय ब निराधार 
असें एकटे राहून मोंगलाशीं बांकून दिवस काढिळे, इतक्या दिवसांत त्याला 
नानाम्रकारचीं संकटें व हाळ भोगावे लागले. कधीं कधीं तो उघड मैदानांत शत्रंशी 

सामना करून त्यांत त्यांचा नाश करी, वकघीं कधीं त्यालाच डोंगरांतून व आडरानांतूम 
वनफळांवर निर्वाह करीत जीव व कुटुंब घेउ न लपत फिरावे लागे. या पळण्यामध्यें 
त्याचा पुत्र उमराव, जो पुढें त्याच्या सर्व वैभवाचा माळक आणि शात्रंचा सूड 
उगविणारा कुलदीपक झाळा तो, लहान बालक असून त्याला घेऊन, कूर व हिल 
वनपशूंच्या वसतिस्थानांतून व त्यांच्याच तोडीचे भिल वगेरे रानटी लोकांच्या जंग- 
लांतून प्रतापराण्याला फिरावें लागे, अकबर त्याला ह्मणे, “तूं मला शरण ये झणजे 
मी तुला तुझें राज्य वगेरे सर्व परत देतों. परंतु त्याचा हा अभिमान फारच जाज्वल 
असे कीं, 'मी बाप्पा रावळाचा वंशज असून शत्रूला शरण जाऊन त्याजपुढें मान 
बांकवूं आणि माझ्या परम अभिमानशाली रजपूतकुळास बाटवूं, ही गोष्ट तर का- 
लन्नयीं होणार नाहीं. या वेळीं मोंगलांनीं मोठमोठे प्रांत व संस्थानें देऊन, त्या 
लोभाने पुष्कळ रजपूत राजांच्या मुली आपल्या वंशांत केल्या. व त्याचप्रमाणें प्रता- 
पराण्याच्या सिसोदिया वंश्यालाही मोठे राज्य देऊन मिंधें करण्याचा मोंगल बाद- 
शाहाचा प्रयत्न चालला होता. परंठु प्रतापर्सिंगानें तश्या प्रकारचें नीच कृत्य करून 
ऐश्र्यसुख भोगणें रोरववासापेक्षांही अतिशय निंद्य मानिलें होतें, 


मनुष्याची परीक्षा संकटकालींच होते. यातना, हाल, कष्ट व विपत्ति भोगूनही 
जो प्रतापसिंग घेये व उमेद न सोडतां सागरासारखा गंभीर आणि पर्वतासारखा 
स्थिर राहिला, त्याचा लौकिक त्या काळीं मेवाडांतीऴ प्रत्येक पर्वतगुहेंत व थडींत 
जणूं काय प्रतिथ्वनि करीत होता, त्याची धीरगंभीरता प्रत्येक रजपुताच्या अंतःक- 
रणांत प्रतिबिंबित होऊन, त्यांचें त्यांनाच असें वाटूं लागावें कीं, अशा संकटग्रस्त 
व॑ दुःखभाक्‌॒ राजाला आपण साह्य करावें, त्याप्रमाणें कोणी लह्वान लहान राजे 





सवाई अर्यसिंग हा मोंगलांचे ताब्यांतीळ एका प्रांताचा सुभेदार होता, व लाच्या कुटुंबांतीह मनु- 
व्यांश्ीं सागरावतवंज्लीय लोक विवाहसंबंध करण्यास नाखुष असल्यामुळें सवाई जयसिंगास राग ये- 
उन लानें सांस कंदाहार येथून हुसकून ळाविठें, जहानगीर बादज्ञाहयचा मोठा पराक्रमी व ठढवय्या 
सरदार जो मोहबतखान तो वरील सागरावतांपैकींच एक असून लाने हिंदुधर्म टाकून मुसलमानी धर्म 
'स्वीकारिळा होता, था त्सगरावतांनीं मध्यईिंदुस्थानांत उमरीभदोरा, गणेज्ञगेज, दिगडोळी' बोरे 
संस्थानें स्थापिली होतीं, हीं संस्थानें इंमद्षांपेक्षा ज्िद्याच्या सरदारांत विद्रोष माहित दोवीं 





( १५० ) 


त्याळा यथासामर्थ्ये साह्य करीत, प्रतापाचें अलौकिक धेर्य आणि त्याचा खकुळाविषयीं 
अद्वितीय अभिमान यांच्या वर्णनाचीं गीते मेवाडप्रांतांत सर्व राजकुळांतून गातात 
ब तीं गातांना त्याच्या धेर्याभिमानारचें त्यांस स्मरण होऊन सद्वदितपणें ते अभ 
पात करितात ! | 

प्रतापराण्याला अश्या दुःखसंकटकाळीं ज्यांनीं साह्य केलें त्यांजवर प्रतापाच्या 
पूर्वजांचे उपकार होते. आलीकडे या राणेवंशाला, अपयश आणि दारिद्य यांणीं घे- 
रिल्यामुळें या साह्यकत्योनीं आ नुढलेळ राखिला हें त्यांस मोठें भूषण होय. 
राणा गतवेभव व दरिद्री झाला त्याला सोडून त्याजविषयीं ते निरमिमान 
झाले नाहींत हा त्यांचा थोरपणा प्रशंसनीय होय यांत संशय नाहीं. प्रतापराण्याचा 
सावत्र भाऊ जयमल याचे मुलगे आपल्या चुलत्याला साह्य करण्याकरितां आपला 
रक्तपात करण्याला देखील सिद्ध होते. त्याचप्रमाणें साळुंब्रा येथील चोंडावंशीय 
पट्टाराजाचे मुलगेही आपली स्वामीभक्ति आणि ३भानीपणा जागविण्यास पुढें झाले 
होते. यामुळें आणि प्रतापाच्या प्रतापश्शाली वर्तनामुळे वर लिहिल्याप्रमाणे देलवाडा 
वगेरे ठिकाणचे आणखी कित्येक लहान लहान ठाकूर व राजे त्याच्याबरोबर समरां- 
गणीं पडण्याकरितां आपखुषीनें व अनाहूत येऊन प्रतापसिंगाला मिळाले, या सा- 
ह्कत्यामध्यें देळवाडचा ठाकूर तर आपला उजवा हात्त आहे असं प्रतापराणा 
हणत असे. 

चितोडच्या राज्यासनावरून उदेपूरचे राणे पद॒भ्र्ट झाल्यापासून चितोड नग- 
रोला वैधव्य आलें होतें असें त्या वेळच्या भाटांनीं ह्ाटलें आहे. हें वेधव्य घालवून 
त्या नगरीचें स्वामित्त आपले वंशाकडे आणण्याचा प्रतापसिंगाचा निश्चय झाला 
होता ब तो निश्चय शेवटास जाईपर्येत कोणत्याही प्रकारचें विलाससुख भोगावयाचें 
नाहीं असा त्यानें पण केला होता. त्यानें सोन्यारुप्याचीं ताटें वाट्या यांतून खाणें- 
पिणें वर्ज्य करून पत्रावळी व द्रोण यांच्यांतून भोजन करीत जावें; त्यानें बिछात्या- 
वर निजणें सोडून गवताच्या आसनावर शयन करावें; व त्याचप्रमाणें त्यानें एखाद्या 
__ १. याविषयीं ह्या इतिहास लिहिणारा टॉड साहेब खुद्द असें लिहितो को, “मी इतिहासशोधरनॉंथ 
फिरत असतां व रअपुतांच्या वीर्येपराक्रमाचीं ठिकाणें बघत असतां, अनेक डोंगर व किल्ले चढलो; 
पुष्कळ नद्या नाठे ओलांडून गेलों; आणि कित्येक मैदानं हिंडलो. हीं सवे स्थळें नणं काय पर. 
तापसिंगाच्या व तसुरवंडांच्या प्रतापक्लाळी राड्यकारकीरदींचे प्रवेक्षामागून परवेश् आणि देखाव्या- 
मागून देखाब्रे दाखविणारी नाटकग्रहेंच आहेत असें मळा भासले. या फिरण्यांत मी जयमद्र व 
पट्टा यांचे वंशज्ञांना भेटून लांच्या पूवैज्ञांच्या हकीकती विचारीत पुसीत होतों व तेव्हां किलेक 
वेळां तैं त्या हकीकतींचीं गीतें झणन द]खबीत असतां यांच्या होळ्यांतून गहिवर येऊन टिपें नि- 
घाटेलीं मीं पाहिटी आहेत |” 


( १५१ ) 


तपस्व्याप्रमाणे दाढी वाढविठी होती. ह्या त्याच्या विदेहीपणाच्या खाजगी खुणा य 
चिन्हे झालीं. पण त्यानें आपला हा वैभवसंपादनाचा निश्चय सर्वेश्वत करण्याकरिता, 
सर्व प्रसिद्ध समारंभांतून व सेनेमध्ये नोबदी ब नगारे बाजविण्याची चाल होती ती 
मुळींच बंद केळी, प्रताप्तिंगाचा हा विदेहीपणा मेवाडच्या राजधराण्यांत अजूनही 
अंदातः तरी चाळू आहे, ते डोकीचे केश ब दाढी तर वाढबितातच. परंतु जरी 
ते सोन्यारुप्याच्या पात्रांतून खार्णेप्रिणें चालवितात व बिछान्यांवर निजतात तरी 
घातुपात्रांच्या खालीं पानें व बिछान्यांखालीं गवत घालीत असतात, इतका त्यांणीं 
नियम अजून पाळिला आहे. 


प्रतापसिंग नेहमीं असें हणत असे कीं, 'संगराण्याचे मागून उदेतिंग झाला 
नसता तर मोंगलांचें येवढे प्राबल्य वाढलें नसतें व राजस्थानांत त्यांचा अम्मल 
झाला नसता.' तरी जीं राज्यें पूर्वी अगदीं जर्जर झालीं होतीं तीं या शतकांत सा- 
बरून सजीव होऊं लागलीं होतीं. गंगा व यमुना या दोन्ही नद्यांच्या मधील प्रांतांत 
हळूहळू कांहीं विशेष महत्वाच्या गोष्टी घडून येऊं लागल्या, त्याचप्रमाणें अंभेर आणि 
मारवाड येथील राजांनीं वर डोकीं उचळून गतवेभब मिळबिण्यास कमरा बांधिल्या. 
त्यांत मारवाडच्या राजानें तर दिली येथीळ छिरशाहाचा पराभव केल्यामुळें तो ब- 
राच प्रबळ झाला. आणि याचप्रमाणें चंबळानदीच्या दोन्ही तीरचे बरेच संस्था- 
निक ठाकूर जोरवान्‌ होऊं लागले होते. ह्याप्रमाणें चोहोंकडून अगदीं सिद्धता 
होती. ह्या सर्व राजमंडळास एक कोणी पराक्रमी पुरुष पुढारी पाहिजे होता. ह्मणजे 
मुसलमानांच्या हातांत गेलेले ज़िंतोडचें राजछत्र तेव्हांच काबीज करण्यास उत्ीर 
नव्हता. आणि अशा प्रकारचा पराक्रमी व शूर पुरुष त्या वेळीं त्या सवोच्या सु- 
दैवाने संगराणा मिळाला होता. संगराण्याची कुलीनता आणि शोर्य हीं हिमाल- 
यापासून रामेश्वरापर्येत सर्वमान्य होतीं. असा योग्य पुरुष पुरोगामी मिळाल्यावर 
सर्व राजांनीं व ठाकुरांनीं आपआपटलीं राज्यें व मुळूख काबीज करण्याकरितां मनो- 
भावेंकरून संगराण्यास साह्य केलें होतें. व तेंच साह्य त्यांजकडून, मध्यंतरी उदे- 
सिंगासारखा भीरु व पळपट्या राजा झाला नसता किंवा अकबरासारखा पराक्रमी 
बादशाह त्याकालीं त्यांच्या दुस्मानांत नसता तर, संगाचा नातू जो प्रतापर्सिंग 
याला मिळून, रजपुतांचा राज्यदीप पुनरपि उज्ज्वलित झाला असता. परंतु त्या 
दोन्ही गोष्टी अनिष्ट झाल्यामुळें त्या राजांस ब ठाकुरांस तितका दम न राहून ते 
मेवाडच्या राण्यास साह्य करण्याविषयी अगदीं उदासीन झाळे होते, उदेतिंगाच्या 
भीरुपणामुळें आणि अकबराच्य[ पराक्रमाने त्यांस राण्याला” कोणत्याही प्रकारची मदद 


करण्याची उमेद राहिळ्री नव्हती. झ्षाप्रमा्ये प्रतापसिंग हा केवळ मसहाय अरा, 
रा०£० 3० 


( १५२ ) 


आपल्या खज्यप्रात्तीची मह्लाकांक्षा घरून, होतीळ ते प्रवत्न हळूहळ करीत शोता. 
'अतापानें पुढें कांहीं दूरदर्शी व अनुभविक अश्या कित्येक राजांच्या व संस्थानि- 
कांच्या मदतीनें व मसलतीनें, आपल्या पुढील हेतुसिद्धीस साघनीभूत अशा कांहीं 
व्यवस्था चालविल्या, त्यानें कोणीं किती, व कशा प्रकारें साह्य करावें याबद्दलचे नि- 
यम ठरवून टाकिले; आणि सरदारांना व आश्रितांना नव्यानव्या जाहगिरी व इनामे 
देऊन त्यांस उत्तेजन दिलें कीं, त्यामुळें त्यांना हुरूप येऊन स्वामिकार्योरथ झटून पड- 
ण्याची त्यांस उमेद यावी. प्रतापसिंग षि या वेळीं कुमळमेर,येथे राहत होता, व 
तेंच त्याच्या राज्याचें राजधानीचें शहर झालें होतें. ह्मणून त्यानें त्या शहरास व ते- 
थील किल़्यास आणि गोयुंडा वगैरे इतर किल्लयांस तट वगेरे घाळून व त्यांजवर 
गडकरी ठेवून चांगला बंदोबस्त केला. त्याचप्रमाणें त्यानें सपाटींचा मुळूख ओसाडच 
ठेवून आपली सर्व रयत डोंगरी प्रांतांत राहण्यास पाठवून दिली, ह्याप्रमाणें त्यानें 
ब्रनास व बेरीस या दोन नद्यांच्या उभय तटांवरील सर्व पिकाऊ मुलूख बेचिराक 
(निर्मनुष्य-दिवा लावण्यास कोणी नाहीं असा) करून ठेविला होता. 


प्रतापरसिंगानें येणेंप्रमाणें जो बंदोबस्त व व्यवस्था चालविली होती त्या संबंधाने 
केलेल्या ठरावांस किंवा हुकुमांस जो कोणी मोडील अथवा अमान्य करील त्यास 
त्याने फार कडक शासन ठेविलें होते. ब ह्याप्रमाणें त्यानें कित्येकांस त्यांच्या बेहुक- 
मतीबद्दल अश्लीं कडक शासनेंही केलीं; अश्शाविषयीं अनेक गोष्टी .प्रसिद्ध आहेत. 
आपण केलेली व्यवस्था व लावून दिलेलीं कार्मे बरोबर रीतीनें लोक करीत आहेत 
किंवा नाहींत हें पाहण्याकरितां तो स्वतः कांहीं घोडेस्वार बरोबर घेऊन आपल्या बंदो- 
बस्ताच्या ठिकाणीं फिरत असे. अश्शा प्रकारच्या व्यवस्थेनें तो सर्व प्रांत शत्रूला वे- 
राण दिस लागला. जेर्थे मोठमोठीं धान्यांची शेतें उगवावयाचीं तेथें जिकडे तिकडे 
गवताचे रान माजले; ज्या राजमागीवरून नेहमीं लोकांची व रथघोड्यांची दाटी अ- 
सावयाची तेथें बाभूळ वगैरे कांटेरी झुडपांची दाटी झाली; आणि जेथें मोठमोठी 
राजमंदिरें व धनिकांचीं गहें होतीं तेथें सर्वत्र क्रूर व हिंसक अश्या वनपश्ूंची वसी 
झाली, त्या वेळीं सुरतेस जो विलायती माळ येत असे तो व्यापाराकरितां व बाद- 
शाहाकडे दिल्लीस जात असे. तो माल जाण्याचा रस्ता मेवाडांतूनच असल्यामुळें 
प्रतापानें मध्येंच तो माल लटटून न्यावा व तो व्यापार बंद पाडावा, असा क्रम चाल- 
ब्रिला होता, 


येणेंप्रमार्णे प्रतापसिंगाची व्यवस्था व घामधूम चाळळी असतां अकबराने रजपु- 
तांशी लढाई देंग्याची तयारी च]ाळविली. त्यानें दिलीहून आपलें सैन्य उठवून त्याचा 
अजमिराख मुख्य शोट केला, त्या वेळीं अजमीर हें त्याच्या राज्यांतील २२९ सुम्यां- 


(६५१ ) 


पेकी पक सुभा होतें, त्यामुळें तेथें त्याचें बादशाही ठाणें व॑ थोडी बहुत फोज अले 
पूवीपादन असेच, ह्या वेळीं अकबराळा रजपूत राजांपैकीं चांगळे चांगळे राजे मि- 
ळाळे होते. शिरशाहाबरोबर मोठ्या शौयोने लढणारा मारवाडचा ठाकूर मालदेव 
जो हुमायुनाच्या दैवदुविलासांतही त्याला पकडण्याच्या विचारांत होता तो जयपूरच्या 
भृगवानदासाप्रमाणेंच शेवटीं अकबराला मिळाला. आणि प्रतापर्सिंग गादीवर बसल्या- 
नंतर दोन वर्षानींच हणजे इ० स« १५६९ या वर्षी त्यानें आपला मुळ्या उदेसिंग् 
यास खंडणी देऊन कुकबराकडे पाठविला, उदेसिंगाची व अकबराची नागोरास 
गांठ पडली, त्या वेळीं अकबर वर लिहिल्याप्रमाणे प्रतापाचा समाचार घेण्याक- 
रितां आपली फौज घेऊन दिलछीहून अजमीरास येण्याकरितां निघाला होता. याच 
वेळीं अकबराने मंदोड येथील रावास 'राजा' असा किताब व वरील मारवाडचा 
राजपुत्र उदेसिंग यास “मोठा राजा? अज्ञी पदवी दिली, त्याचप्रमाणें कन्नोजच्या 
राजाचे वंशजांस उजवीकडचा मान देण्याची सनद दिली. ह्याप्रमाणें त्या वेळीं आ- 
पल्याला रजपुतांची अनुकूलता मिळण्याविषयीं जें जें करणें दृष्ट व उचित वाटलें तें 
तें अकबरानें करण्यास हयगय केली नाहीं, व त्याप्रमाणें या नुस्त्या मानसन्मानालाच 
ळुब्ध होणारे लब्धप्रतिष्ठ व जात्यमिमानश्वून्य असे अधम रजपूत राजे त्याला पुष्कळ 
मिळत चालले, त्यांतही मारवाडच्या राठोडानें तर आपला लोभीपणा आणि हृळकट 
बुद्धि दाखविण्याची कमालच केली, त्यानें रजपूत जातीच्या अभिमानाला व वैभवाला 
अत्यंत अनुचित असें काम करण्याचा पाया घातला व त्या नीच कामाबद्दल जी त्याला 
देणगी आणि पदव्या मिळाल्या, , त्यांबद्दल तो आपल्यास मोठें भूषण समजूं लागला, 
मारवाडच्या मालदेवानें अकबराशीं सख्य करण्याकरितां आपला पुत्र उदेतिंग यास 
खंडणी व नजराणा देऊन पाठविल्याचें व त्याची व अकबराची नागोराजवळ गांठ 
पडल्याचें जें नुक्तेच वर सांगितलें, त्या उदेसिंगानें अकबराच्या चरणीं बापानें पाठ- 
बिलेळी खंडणी व नजर अर्पण करूनच नुस्ते “सख्य' जोडिलें नाहीं; तर आपली 
कन्या जोषैबाई ही उपवरा झाली होती ती अकबर बादशहाचे मुलास देऊन *स- 
ख्यसंबंध' जोडिला ! बादशाहाशीं केलेल्या या नव्या सोयरिकीबद्दल बादशाद्वानेही 
त्याचे उपकार ठेविले नाहींत, या वघूदानानें उदेसिंग राठोड याचा बादकद्याहाचे 
दरबारीं सर्व रजपूत खेही राजांपेक्षां फार मोठा मानमरातब वाढला इतर्केच नव्हे; 
तर या अपूर्व महत्कृत्याबद्दल अकबर बादशाहाने आपल्या या रजपूत व्याह्यास पुढें 
लिहिलेला पंघरा लाखांचा मुळूख तोडून दिळाः---गोदवाड ९ लाख; उज्जनप्रांत 


विडशशशवा॒खख्बाबजाअआआआजबबजख्क्ि अड य डल याडयकडकच 








१, दी अकबरपौत्र ज्ञाहबह्दान वाची आई. असून, तिची सुंदर १ भव्य कंबर आम्यानवळ' 
सिकंदर सागाच्या सांवी भकबराच्या कवरेखवळच आहे, 





( १५४ ) 


शॉ लख; देवडपूर १॥| लाख; व बडनावर २ लाख. वासुळे मारवाडच्या राजाचें 
(भोघपूरचे) उत्पन्न दुप्पट बाढलें, याचप्रभाणें जयपूरबास्यांनींदी केलें. तेव्हा 
त्वांची ही. उदाहरणें बघून नंतर राजस्थानच्या इतर किरकोळ ठाकुरांनींही तोच मार्ग, 
खीकारून, दिल्लीच्या तख्वाळा शरणायत्र होऊन त्या दरबारीं ते पूर्वीपेक्षां अधिक 
वैभव व मान पावळे. येणेंप्रमाणें रजपुतांसारख्या अभिमानी ब शूर लोकांकडून 
नीच मानलेल्या व कडे दुस्मान झालेल्या मोंगळ लोकांबरोबर बेटीव्यवहार सुरू 
व्हावा, या अघटित घटनेचें मुसलमानीह्इतिहासलेखकांस मोठें, महत्व वाढून, त्यांनीं 
आपल्या ग्रेथांतून अश्या मिश्र सोयरिकी करणाऱ्या रजपूत राजांस, “दिल्लीच्या बाद- 
शाहीचे एककालीन आघारस्तेभ व भूषणें' असें झटलें आहे. परंतु यांत आश्चर्य नाहीं. 


रजपूत बांधवांच्या या नीचतम कृत्यांनी प्रतापसिंगाचें अंतःकरण अगदीं खवळून 
गेले, या कृत्यांच्या योगानें त्यांचें प्रतापसिंगाशीं वैर वाढलें इतकेंच नव्हे, तर त्यांनीं 
आपल्या उच्च कुलांस कलंक लाविला, प्रतापाला आजपर्यंत एकटा अकबर हा मॉ- 
गलच दुस्मान होता; परंतु आतां तर त्याचे जातभाई देखील त्याच्या शत्रुमालिकॅत 
आल्यामुळें त्याची तद्विषयक काळजी व चिंता जास्त वाढावी हें साहजिकच होतें, 
परंतु तो त्याबद्दल बिलकुल गडबडला नाहीं. बहुतकरून प्रत्येक रजपूत ठाकूर आ- 
पली बहीण, सुलगी किंवा आत्तसवकीयांतली एखादी वघू मुसलमानी घराण्यांत देऊन 
दिलीदरबारचा अंकित व सरदार झाला होता. इतकेंच नव्हे; तर कितीएक रज- 
पूत ठाकुरांनीं स्वधर्मत्याग करून मुसलमानी धर्मही स्वीकारिला. नाहीं ह्मणायाला 
बुंदीचा ठाकूर मात्र या कलंकापासून दूर राहिला होता. ह्याप्रमाणें जों जों रजपुतांचा 
निंद्य प्रकार प्रतापसिंग पाही, तों तों त्याचा निश्चय आणि मोंगलांशीं शत्रुत्त हीं वा- 
ढत चालली, त्यानें मुसल्मानांबरोबर कन्याव्यवहार ठेवणाऱ्या एकंदर रजपूत कु- 
ळांशीं, निष्कलंक राहिलेल्या कोणाही रजपुतानें सोयरगत करूं नये, असा सक्त हु- 
कूम केला. म्रात्र दिछी, पटद्ृण, मारवाड आणि धार येथील फार जुनीं कुळें, 
ज्यांनीं वरील निंदाचरणापासून आपलीं कुलें बचावलीं त्यांशीं सोयरगत ठेवावी असें 
ठरविलें, प्रतापर्सिंगानें जो हा ठराव केला तो त्याच्या अस्तिलापर्यत तर चाललाच. 
परंतु त्याचे पश्चात्‌ दिलीचें तख्त बुडेपर्यंतही तो नियम अव्याहत चाठून जयपूर-जो- 
घपूरच्या घराण्यांशीं मेवाडच्या राणेवंशीयांनीं मुळींच सोयरसंबंध ठेविला नाहीं, व- 
रीळ दोन्ही घराण्यांतळे बखतर्सिंग व जयसिंग हे पूर्ववतच दिल्लीदरबारांत मोठे प्र- 
तिष्ठित ब श्रीमान्‌ सरदार होते; व राणेवंशीय अगदीं गरीब व गतवैभव असे राजे 
झालें होते. परंतु त्यांनीं त्यांशीं सोयरसंबंध अगदीं बंद ळेविल्यामुळें त्या दोन्ही घराण्यांस 
अपमान वाडून त्यांनीं राणेवंशीयांबरोबर, “आमच्याशी सोयरसंबध ठेवा,' हाणून प्रि- 


( ९९५ ) 


नंतिपत्रे पाठविली. ते अस्सळ कागद डदेपूरच्या दपतरांत अजून आहेत. त्यांत त्यांनीं 
असें विनम्रपणे झटले आहे. की, 'आक्लांला द्ध करून घ्या, “आमचें पुनः उप- 
नयन करून आझांला पुनर्जन्म द्या, 'आझांठा रजपूत बमवा? इत्यादि, याप्रमाणें 
त्या घराण्यांस मोठा पश्चात्ताप झाला, परंतु लांच्या ह्या विनवण्या पहिली शंभर वर्षे- 
पर्यत तर मुळींच कोणीं ऐकिल्या नाहींत. पुढें राणेबंशीयांनीं त्यांचें झणणें कबूल 
केलें. तें तरी अश्या अटींवर कीं, त्यांनीं पुनरपि आपल्या मुली, बहिणी किंबा इतर 
रजपूतकन्या मुसलमाब्रांस देऊं नयेत; व उ “पूरच्या वंशांतल्या मुळी ज्यांस दिल्या 
जातील त्या मुळींचेच पुत्र त्या त्या गादीचे बारस होतील-मग ते मुलगे अज्ञान अ- 
सोत किवा कसेही असोत. पुढें दिळीची बादशाही आटोपल्यावर तर रजपूत 
कुळांकडून हे नियम अनायासेंच निर्वेधपणें पाळळे गेळे, 

उदेपूरच्या राणेवंशाचा (सिसोदियांचा) अभिमान आणि पावित्र्य यांचा लौ- 
किक आणि वजन रंजपूत लोकांत किती होतें याषिषयींची एक गोष्ट येथें प्रसंगोपात्त 
सांगितल्यास वावगी होणार नाहीं:--अंभेरचा राजा मानसिंग हा या काळीं फार 
प्रसिद्ध होता. तो महापराक्रमी असून त्याचे वेळेपासून त्याच्या प्रांताला ऊ्जिताबस्था 
प्रास झाली असें ह्मणतात, अंभेर(जञयपूर)चा राजा भगवानदास--मानसिंगाचा बाप- 
याचे वेळेस बाबरानें रजपुतांच्या मुली मोंगलांत करण्याचा प्रचार पाडिला ब त्या- 
प्रमाणें भगवान यानें आपली मुलगी प्रथमतः शाहजादा (युवराज) हुमायून यास 
दिली होती. तेव्हां अर्थात्‌ मानसिंग हा अकबराचा मामा होत होता. जयपूरचे 
राजे पहिल्यापासूनच चांगले पराक्कमी असल्यामुळें त्यांजपासूनच या सोयरिकीनें मो- 
गलबादशाहीचें फार कल्याण झाळे, मानसिंग हा बुद्धिमान आणि धाडसी अस- 
त्यामुळे दिछीदरबारांत असलेल्या पराक्रमी सरदारांमध्यें तो श्रेष्ठ होता. अकबराला 
जो कांहीं जय मिळून त्याच्या कीतीचा डिंडिम वाजतो आहे त्याचें अर्धे श्रेय त्याचा मामा 
मानरलिंग याच्या शौयपराक्रमाकडे आहे. मानसिंगानें दिछीच्या बादशाहीकरितां प- 
श्रिमेस काबूल आणि पूर्वेस ब्रह्मदेश्यांतील अराकान, इतका प्रांत जिंकून बादशाही- 
कडे दिली. हा जो त्याणें येवढा जय मिळबिला या कामांत त्याणें केवळ आपल्याच 


कटला पाण > > न्न र्‍या पण पणा पणणटणाणाणीण १ एटीण १. णी णफणणणाशीणा पणी 


१, राजा मानसिंग हा अकबराचा विजय प्रसृत करण्याकरितां याप्रमाणें मुलखगिरीला निघाढा 
असतां सिंघुनदीच्या (अटकनदीच्या) जवळ येउन पोहोंचळा, हिंदुलोकांस अटकनदीच्या 
पळीकडे जञण्याविषयी धर्मज्ञासत्राचा मरतिबंध असल्यामुळें मानसिंग तेथेंच थांबठा, याच्यानें ध- 
मेशञालोळृंधन करून अटकनदीचें उल्लंघन करवेना, व ह्या मजकुराचें त्यानें अकबरास पत्र ठिहिठें, 
तेव्हां अकबरानें साठा अं उत्तर पाहृविठें हयात यानें द्दा पुढीळ दौददरा ठिहून झाच्या शैकेचें 
खमाधान केडें:-- 





( १५६ ) 


फौजेकडून काम केलें. मुसलमानी फौज मुळींच घेतली नाही,. अकबराला रजपूत रा- 
जांचें मन कसें वळवावे व त्यांचे अमिमान काय असतात हें पूर्णपणें माहित होतें, 
व त्याप्रमाणें तो त्यांशीं त्यांचें मन खुष राहील असें वर्तन करीत असे. त्यामुळें रजपूत 
राजे झणजे त्याचे अगदीं अभिमानी व.केवारी मित्र व चाकर झाले होते. 


राजा मानसिंग हा एके वेळीं दिल्लीच्या बादशाहाचे वतीनें दक्षिणेतील सोला- 
पूर प्रांत काबीज करून परत हिंदुस्थानांत चालला असतां, कुमळमेर येथें प्रतापसिंग 
होता हणून त्यांचे भेटीकरितां त्याणें थें मुकाम केला, राजा मानसिंग आपल्या 
भटीकरितां येथें आला आहे असें ऐकतांच प्रतापसिंग त्याला उदेसागर नांवाच्या 
तलांबापर्येत सामोरा येऊन त्यानें त्याचा करावयाचा त्या रीतीनें मोठा मानसन्मान 
केला; आणि त्याला एक मेजवानी दिली. मेजवानीची सर्व तयारी होऊन पार्त्रे 
वाढिलीं व राजा मानसिंग याला भोजनास बोलावणें पाठविलें. त्याप्रमाणे तो आला. 
परंतु प्रतापर्तिंग मुद्वाम आपला मुळगा उमराव याला मानर्सिंगाचे ततुदीस ठेवून 
आपण कपाळ दुखतें हणून त्या समारंभास गेला नाहीं. मानसिंगानें 'राणा कां 
आला नाहीं १! ह्मणून उमराव यास विचारितां त्यानें *राणेसाहेबांची प्रकृति स्वस्थ 


हेहि यस्य 





सब है भूम गोपाळकी, उसमे अटक कहां ? । 

जिसका मनमें अटक है, सो ही अटक रहा ॥ 
हें समाधान पाहून मानसिंगानें आपला दिग्बिजय पुढें चालवून पूण केला. अक्की एक आशख्या- 
यिका प्रसिद्ध आहे. 


१. केवळ आपलीच एकज्ञातीची फौज बाळवून तिजकडून विजय संपादन करणें हा अभि- 
मान कांहीं सामान्य नाहीं. मानसिंगाचा असाच अभिमान होता असें दिसतें. तरी, फौज्ञ एक- 
जातीची असली तरच विनय होतो आणि एकज्ञातीची नसळी तर होत नाहीं असें कांहां नाहीं. 
फौनेकडन जयापज्ञय होणें हें मुख्यत्वेंकरून तिच्या मुर्य सरदारावर अवलंबून आहे, फौक्षेचा 
पुढारी चांगला धोरणी, युक्तिवान, अनुभविक आणि शूर असला झणजे याची आज्ञा, फौज जी- 
वांत जीव आहे तोपर्यत तर कांहीं सहसा व्यर्थ दवडीत नाहीं. दक्षिणेंत शिवाजी मद्ाराजांनीं जो 
पराक्रम केळा तोही असाच एकलातीच्या मराठी फौजषेकडन केळा. परंतु पराक्रम किंवा लय हा 
फोजेच्या एकज्ञातीवरच नसून तिजवरील मुख्याच्या नैपुण्यावर आणि युद्धकौश्लल्यावर मुख्यलें अ- 
वलंबन असतो ही गोष्ट सर्वैदा लक्ष्यांत ठेविली पाहिजे. हृट्डींच बघितले तर इंग्रज सरकारची जी 
फौज आहे ती एकाच जञातीची नसून तिनमध्यें अठरापगड जातींचे लोकांचा समावेश आहे. 
ह्मणून यांच्या पराक्रमांत कांहीं कचराह किंवा कपट आहे असें नाहीं. यांचे जनरळ असे हु- 
शार असतात कौ, अज्ञा नानाज्ञातियुक्त सैन्याला, काबूल, मिसर, इराण, माल्टा वगेरे कोठेंदी 
दूरदूरच्या ठिकाणीं नेळें तरी यांबकडून व्हावयाचें तें शौय ते'गाळवित्तातच, फोकेबरील सरकारं 
ज्र हेचपिचा आणि कमकूवत असला तर मग मात्र तिची भैबेरी उडून ज्ञावयाची हा सिद्धांत होय. 


( १५७७ ) 


नसून कपाळ दुखते आहे? असें तांगितलें, त्यावर मानसिंग ह्मणाठी, 'राणेता- 
हेबांची प्रकृति अखस्थ कां आहे व त्यांनीं कपाळ दुखण्याचें कां निमित्त केलें हे मी 
समजलो. परंतु ज्याकरितां त्यांनीं असें मिष केलें ती गोष्ट कांहीं आतां परत येत 
नाहीं. ते जर येथें येत नाहींत तर आमचे बरोबर कोण जेवणार ?' त्यावर राण्या- 
कडून उत्तर आलें कीं, 'तुझी त्याबद्दल राग मानूं नये. माझ्यानें या प्रसंगास 
येववत नाहीं.' यावरही आणखी कांहीं प्रश्नोत्तरे परस्परांमध्ये फिरलींः व शेवटीं 
प्रतापसिंगराण्यानें साफु सांगून पाठविलें र क “ज्या रजपुतानें आपली बहीण मॉग- 
लास दिली तो त्या यवनाबरोबर जेवलाही असेलच. तेव्हां अद्या भ्रष्ट रजपुताचे 
बरोबर बसून भोजन करणें मला प्रशस्त वाटत नाहीं.? हें अपमानकारक उत्तर 
ऐकून मानसिंग तसाच पुढें आलेल्या अन्नाला नमस्कार करून पात्राला स्पर्श न 
करितां उठला. इतक्यांत राणा तेथें आला. त्यास पाहून मानसिंग त्याला ह्मणाला, 
५आझीं आपल्या बहिणी मागलास दिल्या याचें कारण तुमचें राज्य निर्वेघपणें कायम 
राहावें हणून.' तो आणखी झणाला कीं, “अश्या प्रकारच्या कृत्याने आमचा मान 
तर गेलाच आहे, परंतु तुमचा मान तरी रहावा हणून आझीं झटत आहोंत; असें 
असून जर तुझ्यांठा आमच्याविषयी वैषम्य बाटत असेळ तर तुमच्या स्थितीलाही 
धोका येऊन तुमचें या देशांत पाऊलही राहावयाचे नाहीं; त्याचें प्रायश्चित्त तुह्यांस 
भोगावें लागेल,' त्यावर राण्यानें उत्तर दिलें, 'बरें आहे; तसा प्रसंग आल्यास 
पाहून घेऊ.! हें उत्तर ऐकिल्याबरोबर मानर्सिंग रिकिबींत पाय ठेवून घोड्यावर खार 
झाला; आणि राण्याकडे वळून, ह्मणाला, 'मी तुझा हा मान खालीं करीन तरच 
नांवाचा मान होईन.! त्यावर पुनः राण्यानें उत्तर केलें, “फार चांगलें; मला त्यांतच 
आनंद आहे. परंतु जेव्हां आमचा मान खालीं करावयास तुझी याल तेव्हां आ- 
पल्या भाच्यास घेऊन या झणजे झालें.' याप्रमाणें मानसिंग मोठ्या रागानें तेथून 
निघून गेळा. परंतु त्याबद्दल प्रतापानें मुळींच फिकीर बाळगिली नाहीं. राजा मा- 
नसिंग निघून गेल्यावर जेथें त्याजकरितां पात्रे वगैरे मांडिळीं होती, ती जागा सर्व 
झाडून सारवून पवित्र केली. त्याचप्रमाणें त्या मेजबानीच्या संबंधाचीं सर्वपात्रें व 
भांडींकुडीं धुऊन टाकविलीं; आणि सर्बोनीं, मानसिंगाच्या संसगदोषजन्यपातकापासून 
मुक्त व्हावें झणून सचैल खानें करून व सर्वत्र गंगोदक शिंपडून शुद्धता केली. 


हा झालेला सर्व प्रकार दिली येथें अकबर बादशहास कळून त्याला मोठा रागं 
आला. राजा मानविंगाचा प्रतापर्तिंगानें जो अपमान केला तो केवळ माझाच अपमान 
केला असे त्यास वाटून, आजए्येत जे आपण समजत होतों कीं, रजपुतांचा 'पीळ 
आणि अभिमान मोडला, तें खोटें आहे, असें त्याला कळून आलें. नंतर त्यानें प्रतापाशीं 


( १५८ ) 


यु द्ध करण्याची तयारी करून कूच केलें, पुढे ही लढाई हळदीषांट येथें झाली, विज- 
मध्यें प्रतापाची जी कीति झाली ती, जोपर्यंत मेवाडांत सिसोदिया कुळींचे राजे अहित 
तोंपर्यंत सारखी राहील व कोणताही भाट त्या कीर्तीचें वर्णन करण्यास कधींही चुक- 
णार नाहीं. ह्या लढाईंत खुद्द अकबर नव्हता; तर त्याचा मुलगा युवराज सेलीम 
हा असून, तो राजा मानसिंग याचे अनुसंघानानें चालत असे. या सैन्याबरोबर 
सखागरजीचा बाटलेला मुलगा मोहबतखान हाही होता. प्रतापाकडे वीसहजार 
सेन्य अकबराचे मुलाबरोबर झुंजण्यास/सिद्ध असून, त्यास डोंगरांचा व जंगलांचा 
आश्रय चांगला होता. 

बादशाही फौज मुलखांत शिरून हळदीघांटाकडे वळली आणि राण्याची फोज 
कुमळमेर येथून निघून पश्चिमेच्या अंगास कूखभनाथाकडे फिरली. अखभनाथाचें 
खोरें हणजे प्रचंड डोंगर व नद्या यांनीं वेष्टित असून फार अडचणीचे आहे. या 
खोऱ्यामध्ये शिरण्याच्या बाऱ्या फारच अरुंद, एक गाडी चालेळ इतक्या रुंदीच्या, 
असून त्या बार्‍्यांचे दोहों बाजूस मोठमोठे उंच उंच खडक आहेत. कुमळमेरपासून 
कखभनाथ हें स्थान उत्तर-दक्षिण ४० कोस लांब आहे. ह्या सर्व गोष्टींमुळे 
कुमळमेर हें ठाणें साहजिकच चोहोंकडून पक्क्या बंदोबस्ताचे झालें होतें. त्यांतही 
राण्यानें आपले कडवे रजपूत लोक खालीं व वर उंच खडकांवर असें चोहोंकडे ठे- 
बिले असून त्यांना त्या प्रांतांतले मूळचे रहिवाश्यी जे भिल्ल लोक ते आपल्या जुन्या 
आयुधांसह--तीरकमठे घेऊन--मोठमोठे दगड शत्रूवर ढकलण्याकरितां बरोबर घेऊन 
साह्यार्थ सिद्ध होते. 

प्रतापसिंगाला या समयीं बरेच रंजपुत ढोक येऊन मिळाले होते. त्यामुळें त्यास वि- 
शेष अबसान आलें, त्यानें आपलें किरमिजी रंगाचें निशाण आपल्या सेन्याचे पुरोभागीं 
उभे केलें होतें ब त्याचे लोक निकरानें लढण्यास सिद्ध होते. ह्या सर्व ळढाईचा योग मूळ 
मानसिंगानें आणिला; त्या अर्थी मानसिंग हा मुख्यत्वेंकरून प्रतापाचा देष्टा झाला 
होता. परंतु कसा झाळा तरी तो आपला रजपूत आहे झणून त्याचा प्रथमतः सूड 
घेण्यापूर्वी प्रतापानें सेळिमाबर मुख्यत्नेंकरून शास्त्र घरिलें. त्यानें त्याचे सर्व लोक तो- 
डून टाकून नीट त्याचे हत्तीवर चाल केळी, सेलीम हा हत्तीवरील होद्यांत बसला 
होता, त्याला मारण्याकरितां प्रताप आपल्या कृष्णवर्ण चित्तक नांवाच्या अश्वावर ब- 


स््टटाला “्नस-दपणाशशणा 0 | णा एिशॉशिर्शिणणा पण ण 





१. कखभनाथ हें स्थान अत्खमदेव किंवा करषमदेव या नांवानें गुजराथेंत प्रसिद्ध आहे. 
अहमदाबादेपासून आमनगर ६ इडर ४ कोस आहे; तेथून ५० कोसांवर अगदीं झाडींत सामळाजी 
झणून स्थान आहे; यापुढें केशरीनाथ हाणून भ्राबकांचें एक क्षेत्र असून यापुढें कषभदेब हें स्थान 
झाडींत च डोंगरी अदेशांत आहे. अहमदाबादेपासून कषभदेबाका आण्याचा द्दा मार्गे आहे. 


( १५९ ) 


सून हत्तीवर धांवला, नंतर भाल्याच्या वारांनीं त्यानें सेठिंमाच्या मागीळ व पुढील 
तैनातीच्या लोकांस हत्तीवरून हाणून खालीं पाडिलें; आणि त्याच्या घोड्याने लगेज 
पुढीर दोन्ही पाय हत्तीवर दिल्याबरोबर सेलिमावर प्रतापानें भाल्याचा वार केला 

परंतु तो भाला हौद्यावरच लागून सेलीम बचावला. त्या होद्याला बाहेरून लोखंडी 
पत्ने लाविले होते, त्यामुळें हौद्यांत भाला शिरला नाहीं. येणेंप्रमाणें सेलीम मोठे मुष्कि- 
लीनें वांचळा, नाहीं तर याच वेळीं. तो प्रतापाच्या हातानें समरभूमीवर पडाक्‍्याचा 
होता. प्रतापाच्या एकंदर शोयवीर्याचे प्रसंगीं याच्या वरील आवडत्या घोड्याने जीं 
कार्मे केलीं तीं त्याच्या बखरींत फार चांगल्या रीतीनें वणिलीं आहेत. त्या घोड्याने 
अनेक प्रसंगीं आपल्या यजमानास मोठमोठ्या संकटांतून वांचविलें होतें. अस्तु. प्र- 
तापानें पहिल्यानें हत्तीवरील महावत व सेलिमाचे इतर तेनातदार यांस मारून पा- 
डिल्यामुळें हत्तीला आवरणारा सेलिमाजवळ कोणीच नव्हता व यामुळें तो हत्ती तु- 
फान होऊन रणभूमीमरध्ये अनावर झाला, व तेणेंकरून त्याच वेळीं प्रतापाच्या हातानें 
जो सेलिम मरणार होता तो अनायासेंच वांचला, ह्या वेळीं सेलिमाची अश्शी दशा 
पाहून त्याच्या संरक्षणास त्यांचे मौंगळ लोक घांवले व प्रतापाच्या विजयास हात ला- 
वण्याकरितां मेवाडदेशचे अभिमानी रजपूत प्रतापाचे साह्यार्थ त्याचे मागे पुढें झाले, 


ह्या वेळीं प्रतापसिंगाला सात जखमा-तीन भाल्याच्या, एक गोळीची आणि तीन त- 
रवारीच्या-झाल्या होत्या. ह्या समयीं दोहों फौजांची मोठीच लढाई झाली. प्रताप- 
सिंगाचे मस्तकावर नेहमीं राजछत्र असे, त्या खुणेवर सेलिमा'चे फौजेनें त्याला वेढा 
दिला. त्यांतून तो तीन वेळां सुटू्न गेला. तरी शेवटीं त्याचे पाठीस शत्रूची फौज 
लागलीच. परंतु त्याचा घोडा उत्कृष्ट होता ह्मणून तो निभावळा, एकदां तर शा- 
त्ुसेन्याने त्याला अगदींच गांठिलें होते, आणि पुढें बघतो तों ओढा होता. तेव्हां 
त्यानें घोड्याला अम्मळ दाबिलें; त्यासरसा घोडा उडी मारून ओढ्याचे पार गेला, 

तेव्हां अर्थात्‌ शत्रूचे लोक तितकेच थबकले. असे प्रसंग तर प्रतापाला वारंवार 
आले होते व अनेक संकटांतून तो आपल्या घोड्यामुळेंच बचावला होता. त्या घो- 
ड्याला जखमाही पुष्कळ लागल्या होत्या, त्यामुळें त्याच्याने टिकाव धरवेना, आणि 
अकबराच्या फोजेनें तर त्याचा अगदीं पिच्छा पकडला होता. 


एकदां तो असाच एकाकी आपल्या वरील घोड्यावर बसून शत्रूच्या लोकांस चु- 
कवीत आडवाटेनें फिरत असतां त्याच्या मार्गे दोन मोंगल पठाण लागले, त्या दिवशीं 
सारा दिवसभर प्रताप घोड्यावरच असून धोडा एकसारखा दवंडत होता; आगि वर 
लिहिल्याप्रमाणे तर शत्र पाठीवर ब्येऊन ठेपले. त्यांना हुळकावीत हुलकावीत प्रतापसिंग 


आपला बचांब करण्यास बघत होता. परंतु घोडा अगदीं श्रमून गेला. त्याच्याने पा- 
रा० इ० २१ 


९ १६० ) 


ऊल उचलेना, अनेक ओढे नाले विलक्षण आणीबाणीच्या प्रसंगीं कुदून नेल्याने 
तो थोडा फारच भ्रांत झाला होता. इतक्यांत मागून त्याच्या देशभाषेत कोणी, “अरे 
निळ्या घोड्यावरच्या स्वारा, मिऊं नकोस? असें मोठ्याने ओरडून बोलल्याचें त्याने 
ऐकिले, त्याबरोबर त्याला धीर येऊन त्यानें मागे उलटून बघितठे तों-आश्चर्याची 
गोष्ट ही कीं, तो त्याला धीर देणारा त्याचा फितूर झालेला भाऊ होता असें त्याला 
दिसले ! 

प्रतापाचा खूक्त ह्षणून एक भाऊ हो ता. त्याचें ब प्रतापसिंगाचें पहिल्यापासूनच 
खडाष्टक असून प्रतापाला राज्य मिळाल्यामुळे तो अकबराकडे फितूर झाला होता. त्यानें 
वरील कठिण प्रसंगांत आपला भाऊ सांपडला असून यांतून त्याची वांचण्याची आ- 
शा नाहीं असें पाहून, तो तत्काळ त्याचे साह्यार्थ आला. तो आपले पूर्वीचे द्वेष, 
अपमान आणि महत्वाकांक्षा हीं सर्व विसरून जाऊन, आपल्या बांधवास मदत क- 
रण्याविषयीं त्याला अपूर्व प्रेणा झाली. हा तरो प्रतापाचे देवाचा विलक्षणच 
योगायोग हाटला पाहिजे. सूक्तानें प्रतापर्सिंगाचे मागे लागलेल्या मांगलांस कापून 
टाकून त्याला संकटमुक्त केलें. हें पाहून प्रतापानेंही घोड्यावरून खालीं उतरून बंधु- 
प्रीतीनं आणि कृतज्ञतापूर्वक कडकडून आलिंगन दिलें. यजमान पाठीवरून खालीं 
उतरला आणि मोठ्या प्रसंगांतून विलक्षण अपूबोईने पार पडला, येवढें त्याच्या घो- 
ड्यानें पाहिलें आणि त्याच वेळीं तो खालीं पडला व प्राण सोडिता झाला. प्रताप- 
तिंगाची या चित्तक घोड्यावर फारच प्रीते असून, प्रीति ठेवण्यासारखी ल्याने 
आपल्या यजमानाची चाकरीही जिवाविशेप केली होती. जेथें हा घोडा पडला तेथें 
त्याचे स्मरणार्थ प्रतापानें एक थडगे बांधिळें आहे. या घोड्याच्या अनेक प्रसंगींच्या 
शोयांचे कृत्यांची चिरत्रे उदेपूर राजघानींत लोकांच्या घरांत भिंतींवर काढलेलीं अजून 
आढळतात. त्यांत, तो घोडा यजमानास घेऊन कोठें दाट झाडींतून व जंगलांतून 
जात आहे, कोठें शत्रूंनी लगट केली असतां पुढें आलेल्या दुथडीनें भरून जाणाऱ्या 
ओढ्यवांरून उडी मारून पार पडत आहे, व कोठें सेलिमाच्या हत्तीवर पाय देऊन 
उभा आहे, असे नानाप्रकारचे देखावे दाखविलेळे आहेत. राजे लोकांच्या पदरीं 
प्रत्येक वरु निवडक असावी ती याकरितांच. असु. 

पुढें, खूक्तानं सेलिमास जाऊन खबर दिली कीं, 'प्रतापाचे मागे जे लोक लागले 
होते त्या सर्वांस त्यानें मारून टाकिलें.' परंतु सेलिमाला तेव्हांच संशय आला कीं 
“एकट्या प्रतापाचे हातानें हें काम झालें नसावें; यांत खुद्द सूक्ताची कांहीं तरी त्या- 
ला.मदत असावी, प्रसंगीं भावाबद्दल मनांत कळवळा येऊन यानें त्याला साह्य 


००००००७०५५५००५५००१४५५॥॥॥७५ 0000१00000 


१, आरोळ गांवाजवळ “"चित्तकका चबुतरा? हाणून वरील थडगें अजून कायम आहे, 


( १६१ ) 


केलें असावें? त्याच्या मनांत असा संशय येऊन त्यानें त्याला सांगितठें की, 'तूं 
खरें सांग, तुला अभयवचन आहे. तूं प्रतापतिंगालळा मदत केलीस कीं नाहीं! 
अभयवचन ऐकिल्यावर मग सूक्तानें जी खरी गोष्ट घडली ती सर्व इत्थंभूत खेलिमा- 
ला सांगितली. तो हणाला, “माझा भाऊ घोड्यावर बसून एकटा पळत जांत होता 
हें पाहून त्याला संकटांतून मुक्त केल्याशिवाय माझ्यानें राहवेना, हणून मी जाऊन 
त्याला संकटमुक्त केलें,” हें ऐकून सेलिमाला फार राग आला. परंतु अगोदर 
त्याला अभयवचन देऊत्त गुंतला होता, त्यामुळें, त्याचा कांहीं उपाय चालेना, तरी 
पुढें त्यानें त्याचेकडून आपल्या फौजेतील मुख्य अधिकाराची जागा काढून घेतली. 
तेव्हां, त्याला हा अपमान सहन न होऊन तो सेलिमाचा पक्ष सोडून भावाकडे ये- 
ऊन मिळाला, भावाला मोठ्या कठिण प्रसंगीं साह्य केल्यामुळें, त्याजवर प्रतापा'चेंही 
प्रेम जडलेंच होतें. बरे, तो आला तो तरी नुस्ता हात हालवीत भावाकडे आला 
नाहीं. तर, त्यानें मोठ्या शिताफीने भाइन्सरोर नांवाचा एक किल्ला व गांव मोंग- 
लांपासून घेऊन त्याला बंधुप्रीतीने नजर केला व नंतर त्यानें आपल्यावर कृपादष्टि 
करावी ह्मणून खूक्तानें प्रतापसिंगाची विनंति केली, ह्याप्रमाणें तो त्याला येऊन 
मिळाल्यावर प्रतापसिंगानें त्याला आपला सेनानायक केलें ब जो गांव आणि किल्ला 
त्यानें मिळवून त्याला नजर केला होता, तोच किल्ला व गांब त्याजकडे कायम करून 
तेथील आधिपत्य वंदापरंपरेने त्याला दिलें. तेथें जो त्याचा वश॒& झाला त्याला 
'खूक्तावत' असं हणत. सूक्त हा शहाणपणाने बंधूला साह्य करून त्याजकडे आ- 
त्यावरून मेवाडच्या भाटांनीं आपल्या कवितेंत त्याजबद्दल मोठें वर्णन केलें आहे. 
व त्यांनीं त्याला “खोरासानी-मुलतानीका अग्गळ' झणजे “खोरासान आणि मुलतान 
यांना अडथळा करणारा,? असं हझटलें आहे. याचा अर्थ असा कीं, प्रतापर्सिंगाचे 
मार्गे जे दोघे मोंगळ लागले होते हणून वर सांगितलें, ते खोरासान व मुलतान 
येथून आलेले असून त्यांना सूक्तानें मारिलें व येणेंकरून प्रतापाचें मोठ्या बाणीच्या 
वेळेस संरक्षण होऊन तोच सखूक्ताच्या बंधुप्रीतिदशनाचा सुप्रसंग घडला; व ह्मणून 
त्या अथाचें दर्शक असें वरील अल्पविस्तरबद्दर्थ नांव भाटांनीं त्यास दिलें आहे व 
तें योग्य आहे. 


पुढें श्रावण शुद्ध ७, वि० सं० १६३२, झणजे, इ० स० १५७६ या दिवशीं 
सेलिमानें पुनः प्रतापसिंगाचे फौजेची कत्तळ उडवून दिली. हा दिवस झणजे मे- 
वाडच्या इतिहासांत लक्ष्यांत ठेवण्यासारखा आहे. ही कत्तल हृळदीघांटाचे वाटेवर झाली. 
ह्या कत्तलीत राण्याचे जबळचे नातलग ब इतर ठाकूर, राजे वगैरे निवडक पाचशे 
लोक ठार झाले, त्यामध्येच ग्वाल्हेरचा पदश्रष्ट राजा रामसा तुवर, ज्याला 


( १६२ ) 


बाबरानें ग्वाल्हेरीहून हांकून लाविल्यामुळें तेव्हांपासून जो मेवाडांत येऊन राज्याचे 
आश्रयानें राहिला होता, तो, त्याचा मुलगा खेडेराव, आणि त्याचे तुवर कुळांतले 
आस्तसंबंधी व सगेसोयरे वगेरे साडेतीनशे ळोक, असे या कापाकापींत बळी पडले. 
आणि त्याचप्रमाणें झालावंशीय माना नांवाचा राजा, जो राण्याचा पुरा अभिमानी 
असून ज्यानें पूर्वी राण्याच्या वचावाकरितां आपल्याला समरभूमींत अर्पण केरून घे- 
तले होतें, त्याचे लढवय्ये व द्ूूर असे निवडक दीडशे लोक या कत्तलठींत ठार झाले. 
यांशिवाय किती लोक मेले त्याची गणब्ीच नाहीं. या हळदीघांटच्या कत्तलीनें मेवा- 
डांत घरोधर सर्व माणसें रडत होतीं. यावरून काय अनर्थप्रसंग गुजरला असेल 
तो सहज समजेले, 

पुढें पावसाळा लागल्यामुळें सेलिम यानें प्रतापाबरोबर डोंगरी मुलखांत झुंज- 
ण्याचें सोडून दिलें यामुळें प्रतापसिंगाला विसांवा सांपडला, पुढें पावसाळा गेल्या- 


१. या राज्ञाचे तैनातीचा दररोज्ञचा ख्य १००० रुपये प्रतापराण्याला द्यावा ठागे असा दा- 
खला सांपडतो. यावरून राण्याचा लाला कसा आश्रय होता हें समन्ेळ व लया आश्रयाप्रमाणें यानें 
राण्याकरितां आपलें जीवित अपण केटें ही याची कृतज्ञता होय, 

२. हळदीघांटच्या पहिल्या लढाईत सेलिमाला होद्यांत असतां मारण्याचा प्रयंब प्रतापसिंगानें 
केल्यावर, त्याच्या राजछत्राचे नेहमीच्या खुणेवर जे मोंगळांनीं तीन चार वेळ हक्के केळे हाणून वर 
सांगितलें आहे, यांत एके बाणीच्या प्रसंगीं या झाळावंश्ीय मानानं अज्ली समयसूचकता आणि 
प्रसंगावधान दाखविठें कीं, राजछत्राखाठीं असलेल्या प्रतापसिंगावर मोंगळ धांवन येत असून याचें 
रक्षण होण्यास दुसरा कांहीं मारी नव्हता असे पाहून झटकर यानें प्रतापसिंगाळा मागें सारिलें; व 
याच्या सूरयैचिन्हाच्या सोनेरी छत्राखाली आपण उभा राहून या झटापंटींत मारला गेला | येगेंक- 
रून प्रतापसिंग अड्जीबात बचावळा. झाला याचे या खामीभक्तीमळें पुढें लाचे वंशजांस राणा 
प्रतापसिंग यानें “राजा? असा किताब देऊन साद्री परगणा व नौबतीचा मान दिला. तो अद्यापि 
यांबकडे चाळला आहे. नोबतोचा मान हाणज्ञे, राण्यांचे राजभंदिराजवळ आलें असतां कोणयाही 
सरदारास किंवा मानक-यास आपल्या बरोबरची नोबत वाजविण्याची परवानगी नसते, परंतु ह्या 
मुद्दाम दिलेल्या नौबतीच्या मानकऱ्यांस राजवाड्याजवळही नोबत वाजविण्याचा हक्र असतो. 

३. हळदीघांटच्या पहिल्या लढाईत प्रतापरसिंगाकडे २२००० लोक होते; पैकींन्यांतून ८००० 
मात्र शिळक राहिले. ह्या उभय प्रसंगी मोंगळांकडे तोफा व उंटांवरच्या जेजाळा होया, मोंगलां- 
प्रमाणेंच रजपुतांचीद्दी सैन्यसंबंधी व्यवस्था होती, आणि यामुळें या दोन्ही पक्षांच्या सरासरानें 
बरोबरीच होत. मोंगळ व मराठे यांच्याही फौज्ञांची साधारणत: एकसारखीच रचना व व्य- 
वस्था असल्यामुळें या दोघांकडे जयापज्नय बहुशः सारखेच येत. दोन्ही पक्ष एकसारख्याच क- 
सबाचे व व्यवस्थेचे असले झशजञे या ठढायांची बरोबरी दिसते. पुढें, युरोपिअन लोकांचें युद्धकौ- 
शल्य इकडे आल्यावर इकडील ठढाया व यद्धे गेबती दिसू तजगलीं व यांचें अनुकरण किंवा साह्य 
इकडीरु राजांस घ्यावें लागलें तेव्हां निभाव होऊं लागला, परंतु यांत आश्चर्य नाहीं. 


( १६२३ ) 


वर माघ सुद्ध ७, वि० सं० १६३२३, झणजे, इ० स० १५७७, या दिवशीं सेलि- 
मानें पुनः आपली फौज आणून कुमळमेर किल्ला घेतला. हा किल्ला राखण्याकरिता 
प्रतापसिंगानें पुष्कळ दिवस दमानें लढाई केली; परंतु तेथें एक नोगण नांवाची 
विहीर असून त्या विहिरीचे पाण्यावर सवौचा निर्वाह होत असे, त्या विहिरीचें पाणीच 
कोणीं नासून टाकिलें, त्यामुळे त्याला तो किल्लौौ सोडून देणें भाग झालें, व ह्याप्र- 
माणे तो किल्ला घेण्याचें श्रेय सेलिमाचा सरदार छहाबाजखान कोका यास मिळालें, 
बरील विहिरीचें पाणी कोणीं नासिळें याचा तपास पुढ लागला व तें कृत्य अबूचा 
राजा देवरा यानें केलें समजलें. तो पूर्वीपासून अकबराकडे मिळाला होता ब या 
वेळीं त्याणें हें त्याला असें साह्य केलें. प्रतापसिंग कुमळमेर सोडून चोंड संस्थानांत 
गेला; व मार्ग सोनीगडचा ठाकूर भाण यानें अखेरपयेत शत्रूंशी लढून कुमळमे- 
राचें रक्षण केलें. परंतु शेवटीं तो मारला गेला. याच वेळीं मेवाडांतील एक प्रमुख 
भाटही भाणाबरोबर मारला गेला. या भाटाची त्याच्या कवित्वाविषयीं फार ख्याति 
आहे. रजपूत लढवय्यांबरोबर त्यांना प्रोत्साहन देणारे व त्यांच्या शूर पूर्वजांचे परा- 
क्रम आणि गुणानुवाद गाणारे भाट लोक लढायांमधून नेहमीं असत; त्याप्रमाणें 
हाही भाट प्रतापसिंगाच्या फौजेबरोबर असून, तो मुद्दाम मागे भाणाबरोबर राहिला 
होता. परंतु तो मारला गेला. त्याच्या कविता व गीतें मेवाडांतील प्रत्येक मनुष्याच्या 
तोंडीं आहेत. हा सुप्रसिद्ध भाट मेला तरी त्याच्या कवितेतील वीररस अजून जीवं- 
तच आहे, असें तिकडील लोकांचें हणणे आहे, त्यानें प्रतापाच्या खऱ्या स्वदेशा- 
भिमानाचें आपल्या कवितेंत जें वर्णन केलें आहे तें इतकें रसभरित व यथार्थ केलें 
आहे कीं, त्या वेळीं प्रतापाशीं बेईमान होऊन अकबराकडे फितूर झालेले रजपूत 
राजे आणि प्रतापाचे दुस्मान मोंगळ ढोक हे देखील तीं गीतें ब त्या कविता मोठ्या 
प्रेमानं आणि उत्साहाने हणत, 


कुझळमेर शात्रूंकडे गेल्यावर त्यांचा पक्ष जरा जोरवान्‌ झाला, तेव्हां राजा मा- 
नसिंग यानें धघरमेती आणि गोगुंडा हे दोन किल्ले घेतले आणि फरीदखान यानें 
छप्पन नांवाच्या प्रांतावर हला केला. या छप्पन प्रांतांतच वर सांगितलेलें चोंडा 
संस्थान असून तेथें प्रतापसिंग आश्रय करून राहिला होता. पण तेथेंही फरीदखा- 
नाची फौज जाऊन पोहोंचली व तिनें त्याला वेढा दिला. ह्याप्रमाणें प्रतापसिंगाला 
चोहोंकडून मोठी अडचण पडली. त्याला आश्रयाह अज्ञी जागा कोठेंही राहिली 
नाहीं. जिकडे तो जाई तिकडे मोंगळ आपले त्याचे पाठीवर असतच, तथापि 
तो धेय धरून, आपणाळा धरावयास आलेल्या फौजेवर न कळत जाऊन हल्ला 
करी, त्यानें संधि साधून पटकर उंच ठिकाणीं जाऊन आपलें निशाण उभाराबें, 


( १६४ ) 


कीं, त्याचे लोक त्या ठिकाणीं जमून त्यांनीं खालीं दऱ्यांतून व लवणांतून, प्रतापसि- 
गा'चा पाठलाग करणाऱ्या मुसलमानांवर हल्ला कराबा आणि त्यांस कापून टाकावें. 
त्याप्रमाणें त्याणें कम चालविला. एके वेळीं, फरीद याचे मनांत प्रतापर्तिंगाला 
धरावें असें फार होतें; ह्मणून तो आपली फोज घेऊन, प्रतापाचे मार्गे लागला. तों 
प्रतापानें त्याला हुलकावीत हुलकावीत बरेंच आडरानांत नेलें; आणि तेथें गांठून 
त्याचे सर्व लोक मारून टाकिले. मुसलमानांस डोंगरी मुलखांतून आणि आडडराना- 
तून फिरून अद्या लढाया करण्याचा पहिल्यापासूनच सराव नभ्भल्यामुळें अशा प्रसंगीं 
ते दीन होऊन मृत्युमुखीं पडत; व त्याप्रमाणें वरील प्रसंगीं स्थिति झाली. तेव्हां 
सेलिमाचे लोक सर्व भ्याले; आणि इतकें असूनही लढाई करावी तर पाऊस पडून 
जिकडे तिकडे सर्व नद्या व ओढे नाले भरून गेले, आणि कित्येकांस जरीमरीचा 
वाखा झाला; हणून लढाई तहकूब केळी. पावसाळ्याचे दिवस आले हणजे प्रताप- 
सिंगाळा विसांवा मिळे येवढे मात्र बरें होई 


ह्याप्रमाणें कित्येक वर्षे क्रम चालला होता व प्रतिवर्षी त्याचें दारिद्य आणि दुर्देव 
हीं वाढत चाललीं होतीं, त्यांतही त्याला स्वकुटुंबाविषयीां विदोप काळजी असे, कीं, 
त्यांजवर शत्रुचा हल्ला येऊं नये व शाचूला तीं सांपड्टू नयेत, कितीएक वेळां त्याचीं 
मुलें माणसें भिललांनीं जाबडा येथील कथलाचे खाणींत लपवून तेथें त्यांचें रक्षण 
केलें होते. आणि कित्येक प्रसंगीं तर त्या मुलांबाळांचें उघड मैदानांत व दरीखिं- 
डींत बाघ आणि लांडगे यांजपासून रक्षण व्हावें झणून, त्यांना टोपल्यांत घाळून, ते 
बिपत्कालळचे पाळणे जावडा आणि चोंड येथील रानांवनांतून असलेल्या ज्या झाडांस 
टांगून ठेवीत असत, तीं झाडें व तीं स्थळें अजून दाखवितात व तेथें अजून ते राज- 
कुलांतील बालकांचे पाळणे टांगल्याचे सांखळदेंड असलेले दिसतात. असु. अशाही 
विपत्तिवातांनीं त्याच्या हढनिश्चयाचं आणि खजात्यभिमानाचें तारू यत्किचित्‌ तरी 
डगलें काय १ नाहीं. जों जों संकटे आणि विपत्ति यांचें काहूर त्याजवर येई 
तों तों त्याच्या सखोन्नतिरूप आश्यादृक्षाला ज्यास ज्यास्त टबटबी येई ! त्याच्या 
अनुयायांची त्याजवर अत्यंत प्रीति असून ते त्याजकरितां जीवावर उदार होऊन 
बाटेळ तें करण्यास तयार होते. असें असतां, अकबरानें गुप्तपणे आपला एक 
द्वेर रजपुताचे वेषानें प्रतापाची स्थिति व व्यवस्था कशी काय आहे ती बघण्याकरितां 
पाठविला होता. त्याणें प्रताप्सिंगाचे कडचा सर्व प्रकार टेहळून बादशाहाला जाऊन 
सांगितलें कीं, 'राणा रानावनांत फिरत असून मोठ्या आपत्तींत आहे; तरी, त्याचा 
सन्मान त्याचे लोक फार करितात व त्याजबिषयीं त्यांना अभिमान आहे. राण्याच्या 


